मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


४४४४४४४74४ :777--2-/244242.--22:7/-.“>““““““€€*॥/€€*”४४7*00000000 


वष रवे ] डिसेंबर १९६६ [ अंक ३ 


| --ममम-म्््---आधापा 
००७०7.” शण 


मम्मट, विश्वनाथ आणि . व ी ह 
दोन काव्यशास््रीय मुद्दे ( उत्तगध ) . र श्री. ग, उ. थिटे 

लिपिविकास ७ व ३ द प्रा, ना, बा. मराठे 
वसिष्ठ आणि सुदास- कुल ( नवीन प्रकाश ) , डॉ. सदाशिव अं. डांगे 
श्री शंकराचार्य, श्री ज्ञानेश्वर, व लोकमान्य टिळक-.  . | 

भगवद्गीतार्थ समन्वय (पूर्वा) . « डॉ. मो. वि. पटवधन 
“मीमांसाशास्त्राची मीमांसा ' ७ र री प्रा, म. दा. साठे 
गोंडी संख्यांकन वि , १ , श्री, व्यं. बि. आत्राम 
मराठी कवितेतील प्रतिमावादे  . र प्रा, आनंद यादव 
पुस्तक-परामशे ६. ६. क. शे 
सारसंकलन - सोव्हिएट दृष्टीतून भारतीय निवडणुका; पॅतिफिकमचील एकमतता; 

चिनी फटाके. 
वार्षिक वगणी ९ र. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


2 
जट क. 


"कखगघरचिठजचन, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


बर्षे विसावे डिसेंबर 
अंक तिसरा १९६६ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत 3 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडेकर-- प्रा. गोवधेन पार्रीख्र का. संपादक 


“““: 220यव्पमम्न्क््पटसलसटपपपपकपॉपटलॉहशॉशशशलसणणा 2222002220... ममोलहीलकमिकी डील तकनकललीकीडीचररीक निककककककककककककककककककककककककक कक, 


मम्मट, विश्वनाथ आणि 


दोन काव्यशास्रीय मुद्दे ( उत्तराध ) श्री. ग. उ. थिटे १-४ 
'लिपिबिकास “ _ प्रा. ना. बा, मराठे ५-११ 
बसिष्ठ आणि सुदास-कुल ( नवीन प्रकाश ) डौ, सदाशिव अं. डांगे १२-२१ 
श्री शेकराचार्य, श्री श्ञानेश्वर, व लोकमान्य टिळक- 

भगवदूगीतार्थ समन्वय ( पूर्वार्ध ) डॉ. मो. वि. पटवर्धन २२-३६ 

* मीमांसाशास्त्राची मीमांसा ! प्रा, म. दा. साठे ३७-४६ 
मराठी कबितेतील प्रतिमाबाद प्रा. आनंद यादव ४७-५१ 
गोंडी संख्यांकन । श्री. व्यं. बि. आत्राम ५२-५५ 
पुस्तक-परामशे ५६-५९ 
सारसंकलन- सोव्हिएट दृष्टीतून भारतीय निवडणुका; पॅसिफिकमधील एकमतता; चिनी फटाके, ६०-६६ 
1212 त्याव यवा पक 

वार्षिक रु, ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


( (4 5->."- (>>. कळ 
हे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
अत्रव्यवद्वाराचा पत्ता: १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ह मासिक $$. 
५ गणेश भुवन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत मासिक, 
€/० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 


३ चौकशी : श्री. बा. बि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५ 


2: जा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


्ि 


| 
* 
- 
! 
! 
! 
1 
| 
! 
! 
1 
। 

! 

] 

! 

१ 
। 
! 
- 
; 
! 

। 
भु 
पव 


फ्राक्फाच्छाळासंडळ घंक्काळा 


(१) धघर्मकोदा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ..  ...  _ ... ठल्या 
कापडी बांधणी...  ... ... १०४.०० 

(२) धर्सकोदा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ 
साधीचांवणी ... ८... : घे. १०-७७ 
त. कापडी बांधणी...  ...  ... १८९.०० 
(३) धमंकादा- संस्काराण्ड भाग १ ठा... "मक 
कापडी बांधणी... .... क ाहन्कद 


(४) मीमांसादशन कग मती 
(५) मीमांसाकोश कडक भाग १ ते ६ 
(६ ) कोषीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोश 
(७) बोद्धागमाथेसंग्रहः! ... 
(८) हिंदुधर्माची समीक्षा ( लक्ष्मणज्नाश्नी जोशी ) 
(९ ) वेदिक संस्कृतीचा विकास 
(१०) नवमानवतावाद 
(११) मानवाचा आदश ... 
(१२) चावीक - इतिहास आणि तत्तज्ञान 
(प्रा. सदाशिव आठवले)  ... ३.५ 

(१३) गीता-प्रवेश (डॉ. गो. वि, देवस्थळी)  ... ९ 
(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 

( श्री. चा. अ. दाभोलकर ) 


णण--ूच-लन्व्यब्ब्ाप्क--- 


१५७१७७११५0 ०९-११/१२*० ह "फक कण कोको फी कक 0स्क0१क०*०- 
*५३१५/*** भक 0रभ पत 0भ0एक सती «१५९क१ कक "कक ५९७१३१५०४१ ०१ १*क 

»“ध् 

७ 

र 

५४ 

५ 
-4---३०८७-७-॥-३-५०००--०६--०६०-०-०४-०-०१०००० म ५०-५० ०-० ५-५ ०-५. >“ 


रश 

8 

1. 

> 
शि 
>-*-- 


"कखगघर चज? 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


श्री. ग. उ. थिटे 


सम्मट, विश्वनाथ आणि दोन काव्यशास्त्राय मुद्दे (उत्तरा ; 


काव्यप्रयोजन 


काव्यप्रयोजन हा कान्यशास्त्रांतीलळ महत्त्वाचा सुद्दा 
आहे. ह्या संदर्भांत संस्कृतसाहितयश्यासत्रकारांत फारसा 
विवाद झालेला नाही; तट पडलेले नाहीत; भांडणे 
झाली नाहीत. तरीसुद्धा मम्मर आणि विश्वनाथ ह्यांचा 
काव्यप्रयोजनविचार अधिक लक्षात घेण्याजोगा आहे. 
ह्यापैकी मम्मटाचा काव्यप्रयोजनविचार अनेकदा 
विस्ताराने मांडला गेळा आहे, ब संस्कृत काव्यशास्त्र- 
ज्ञांच्या मतांचा प्रतिनिधी म्हणून त्याच्या काब्यप्रयो- 
जनविचाराकडे पाहिले जाते. त्याने सूत्ररूपाने सांगित- 
लेळेच सुद्दे विस्ताराने मांडण्याकडे अर्वाचीन संस्कृत- 
साहित्यज्ञास्त्राच्या अभ्यासकांचा कळ दिसतो. त्यामुळे 
मम्मटाचा काव्यप्रयोजनविचार तपशीलाने पुन्हा मांड- 
ण्यात स्वारस्य नाही. विश्वनाथाच्या काव्यप्रयोजन- 
विचाराची मात्र चर्चा होणे आवडयक आहे, कारण 
त्यात बराच घोटाळा आहे, 


विश्वनाथकृत बिवेचन-- 

त्रिश्चनाथ काव्यप्रयोजनांविषयी पुढील कारिका 
लिहितो-- : 

चतुरवर्गफठप्रातिः सुखादल्पधियामपि । 

काव्य़ांदेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ 

_ह्या काखिचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल- 
कांब्यापासून धर्माथकाममोक्ष ह्या चार पुरुष्राथाची 
प्रात्ती होते. ती कशी १ तर काव्यात नारायण इच्या- 
दींची स्तुति असते. त्यामुळे धमप्राती होते. उदा० 
गंगालहरी. शिवाय व्याकरणमहामभाष्यात असे म्हटले 
आहे की “ एकः शब्दः सम्यक्‌ ्तातः सुप्रयुक्त- स्व्गै 
लोके च कामधुग्‌ भवति । म्हणजे एक शब्द जरी 'चांगळा 
कळला व चांगळा वापरला तर तो इहलोकात व पर- 
लोकात कल्याणप्रद होतो. अथे ह्या पुरुषार्थाची प्राप्ती 
आपणांस नेहमी दिसतेच. अर्थप्राती झाल्यावर मंग 
कामप्रास्ती दूर नाही, महाभारतात म्हटलेच आहे की- 


ऊध्वत्राहुविरोग्येष न च कश्चिच्छृणोति माम्‌ । 

धर्मादथश्व कामश्चव सं किमथ न सेब्यंते ॥ 

- आता धमे, अर्थ, काम ह्या सर्वांचाच त्याग 
केल्यावर मोक्षाची प्राप्ती होईल, कारण भगद्गीतेत 
म्हटले आहे: . | 

* युक्‍तः कमफलं त्यक्त्वा. शान्तिमाप्नोति नेष्टि- 
कीम्‌ ॥ -र्‍्यासुळे चतुर्वर्गफलप्राप्ती काव्यापासून कशी 
होते ते स्पष्ट झाले : 

आता असे. म्हणाल की “ वेद्शास्त्रांच्या योगानेही 
चतुर्वगप्रात्ती होईल. ” तर त्याला उत्तर असे की 
वेदशास्त्र ही कठीण असतात; व नीरसही असतात. 
त्यामुळे फ्त बुद्धिमान लोकांनाच त्यांचा उपयोग. 
मग सुकुमारबुद्धीच्या लोकांनी काय करावे बेरे ? 
काव्ये ही रसभरीत असल्याने त्यांच्यापासून चतुवर्ग- 
प्रास्ती होत असता कंटाळा येणार नाही; शिवाय श्रमही 
नाहीत. त्यामुळे मंद बुद्धीच्या लोकांचे काम होईल. 
जरे, ज्यांना बुद्धी आहे त्यांनासुद्धा काव्याचा उपयोग 
आहेच. कारण कडू भोषधाने रोग बरा होत असेल 
ब गोड ओषधाने होत असेल तर गोड ओषधांने बरा 
करणेच श्रेयस्कर. त्यामुळे परिणतबुद्धीच्या लोकांनाही 
काव्य स्वीकारा आहे. न 


विश्वनाथाच्या विवेचनाचे परीक्षण 

विश्वनाथाने कविगत प्रयोजने कोणती व रसिकगत 
कोणती ते सांगितले नाही. त्याच्या डोळ्यांसमोर चतु- 
वैगफळे मिळविणारा वाचक उभा आहे काकबीहे 
स्पष्ट कळत नाही. ते त्याने स्पष्ट सांगावयास हवे 
होते, आता असे म्हणाल की “ चतुवेगप्राती दोघांना 
शक्‍य आहे ” तर उत्तर असे की शक्‍य नाही. अथे 
हा पुरुषार्थ रसिकगत आहे असे म्हणता येणार नाही. 
काव्यवाचनाने कुणाला अथप्राप्ती झाल्याचे सांगता 
येणार नाही, अर्थप्रात्ती कवीला शक्य आहे. परंतु 
अल्पबुद्धी असणाऱ्यांनाही सुखाने 'चतुवगेप्राप्ती काव्याने 
होईल असे म्हणताना रसिकावर रोख आहे हे स्पष्ट 


-नवभारत 


दिसत, कारण कवींना अल्पबुद्धी म्हणण्यात तात्पय नाही, 
आणि तशी वस्तुस्थितीही नाही “ शास्नेषु हीना: 
कवयो भवन्ति ” अशी कवींची चेष्टा केली जाते खरी; 
पण ती वस्तुस्थिती नाही, चांगल्या कवीला उत्तम 
प्रज्ञा, अनुभव, ज्ञान, कल्पनाशक्ती ह्या गोष्टी आव- 
इयक असतातच. शिवाय कित्येक कवी पंडितही होते; 
व कित्येक पंडित कविही होते, त्यामुळे अल्पबुड़ी हे 
विशेषण ह्यांना लावता येणार नाही. त्यामुळे वरील 
विश्वनाथकृत विवेचनात कविगत प्रयोजने ब रसिकंगत 
प्रयोजने त्यांचा संकर झालेला आहे; व आपण तार- 
तम्यानेसुद्धा ““यथायोगं सहुद्यस्य कवेः च? ह्या पद्ध- 
तीने 'अथ समजू दाकत नाही. 


आणखी असे की प्रयोजन आणि फलं ह्यात विश्व- 
नाथाने फरक केलेला नाही. तो ह्वा होता. आता असे 
म्हणाळ को “हा आक्षेप इतरही संस्कृतसा हित्य- 
शास्त्रकारांवर येतो. म्हणून तो विश्वनाथावर तीव्रपणे 
घेऊ नये. कारण प्रायः संस्कृत साहित्यशास्त्रकार प्रयो- 
जन व फल हे शब्द पर्याय म्हणून वापरतात, एकाने 
फळ मिळविले की दुसऱ्वाला त्या फलाची इच्छा कार्य- 
व्याप्रत करीत असल्यामुळे ते प्रयोजन ठरते. त्या 
दोघात फरक न करणे मोठा दोष नव्हे. ” पण ह्याला 
उत्तर असे की प्रयोजन व फळ एकच मानणे तत्त्वतः 
चूक़ आहे. एखाद्या वेळी आपण जी इच्छा करतो; ती 
सफल होत नाही. ह्या उलट आपणास ज्याची कल्पना 
नसते, असे फळ अनपेक्षितपणे मिळते. उदा० काव्य 
वाचताना होणारे ज्ञान; म्हणजे एखादे साहित्यिक 
दृष्ट्या उत्तम असणारे प्रवासवर्णन वाचताना आपणास 
काही भोगोलिक किंवा सववसामान्य प्रकारची माहिती 
मिळते. पण ती माहिती व्हावी हा पुस्तक वाचण्या- 
मागचा आपला हेतु नसतो. त्यामुळे प्रयोजन व फल 
ह्यातीळ भेद सूक्ष्म दृष्टीने पाहिल्यास लक्षात येतो 
म्हणून तो करणे इष्ट आहे, विश्वनाथाने तो केला नाही, 


विश्वनाथाने चतुवैर्गकल्पनेच्या ठोकळ्यात प्रयोजन 
विचार बसवण्याची केळेली खटपट व्य्थ आहे. कारण 
ती फले फार दूरान्वित आहेत. चतुर्वर्गकल्पना एकं- 
दरीत पाहता फारच अर्थपूर्ण आहे, सर्व जीवन चतु- 
वेगप्रात्तीसाठी ब्यतीत करण्यात सार्थक आहे, अश्शी 
कल्पना अनेक ठिकाणी आहे, त्यामुळे ती साहित्यातही 


आणावी असा विश्वनाथाला मोह झाला असावा. 
कदाचित्‌ त्यामुळे काव्य हे खरोखरी “ प्रयोजनवत्‌ ? 
आहे हे श्रतिस्मृतिप्रामाण्यबादी लोकांना जोराने पट- 
वून देता आले असेल किंवा चतुवैर्गाची प्राप्ती ज्यामुळे 
होते तीच गोष्ट चांगली असे मांनणारा एखादा पंडि- 
तांचा वगे त्याकाळी असेल; व त्या वर्गाने. काव्याला 
रिकामपणाची कामगिरी मानून हलके लेष़ळे असेल, 
त्या वर्गाच्या समाधानासाठी विश्वनाथाला चतुर्वगप्राप्ती 
कोब्यापासूनही होऊ शकते हे पटवून देण्याचा प्रयत्न 
करावा लागला असेल, काहीही असले तरी हा चतु- 
वैगविचार फार ओढाताणीचा आहे हे खरे. 


काव्यापासून धर्माची प्राप्ती होते असे विश्वनाथ 
म्हणतो कारण काव्यात देवतास्तुती असते. पण प्रश्न 
असा को खरोखरी देवतास्तुति असळेळी काव्ये अशी 
किती आहेत ! आणि ज्यात देवतास्तुति आहे अक्ा 
वाड्य़यापैकी किती वाळाय काव्य ह्या संज्ञेत योग्य आहे ! 
गंगालह्री, शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ , ह्या सारखी काब्या- 
त्मक स्तोत्रे थोडीच आहेत. संतवाड्ययाचाही एक 
अपवाद भरीला घालता येइल, पण हे सोडल्यावर 
काव्याचा खपच भाग धर्मनिरपेक्ष राहतो हे विसरता 
येत नाही. प्रायः व्यमिचारवणेनपर गाथासप्तशती ही 
काय धरमप्रात्ती करून देणार १ पण तरी ती काव्य नाही 
काय १- आहेच. मग घमंप्राप्ती कशी होणार ? कित्येक 
स्तोत्रे ही काव्यहीन असू शकतात, ( उदा० भीमरूपी 
महास्द्रा ... इत्यादी. ) शिवाय असते अनेक कवी 
असू शकतील की ज्यांनी काही उत्तम काव्ये केली 
आहेत. तरी त्यांना एक तरी शब्द पूर्णपणे कळला 
असेलच असे नाही; त्याचप्रमाणे वाचकांचीही स्थिती. 


असे विश्वनाथ म्हणतो, 
0 
अथप्राप्तीचा रसिकाशी 


अर्थप्राप्ती प्रत्यक्षसिद्ध आहे 
परंतु ते प्रयोजन गौण आहे. 
संत्रंध नाही हे वर म्हटलेच आहे. रसिकाचा असलाच 
तर अथहानीशी आहे. कवीच्या बाबतीत अर्थ हे 
प्रयोजन असू शकेल खरे, परंतु ते महत्त्वाचे नाही. 
शिवाय सर्वच कवींना अर्थ मिळतोच असे नाही. 
कालिंदासासारखे कवी यशोधन असतात. कालिदासांन 
मी यशा!प्रा्थी आहे असे म्हटले आहे. को्ती ही 
कवीला काव्यप्रेरणा देणाऱ्या प्रयोजनांतील एक अत्यंत 
महत्त्वाचे प्रयोजन आहे. ह्या प्रयोजनाचा विश्वनाथ 


2 


मम्मट, विश्वनाथ आणि दोन काव्यश्ास्रीय मुद्दे 


परामर्श घेत नाही ही लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट आहे. 
( चतुवर्गात त्याने गुरफटून घेतल्यामुळे त्याला अनेक 

महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करण्यास सवड राहिली 
नाही, त्यांतीलच यदाःप्रास्ती हा एक भाग. ) पगारी 
कवी पूर्वीही होते, आजही असतीळ, पण अशथंप्राप्ती- 
साठी नियमितपणे “ पाडल्या गेलेल्या ” कविता ह्या 
खऱ्या अर्थाने काव्य असतीलच असे नाही. ह्या उलट 
कीतींची इच्छा करणारा कबरी रसिकांचा संतोष ब 
त्यांनी दिळलळी वाहवा हेच उद्दिष्ट मानत असल्याने 
आणि विद्वानांच्या परितोषाशिंवाय आपले प्रयोग- 
विज्ञान सफळ मानीत नसल्याने (आं परितोषाद 
विदुधां न साधु मन्वे प्रयोगविज्ञानम्‌ -क्ालिदास ) 
आपले काव्य खरोखरी उत्तम करण्याचा साक्षेपाने प्रयत्न 
करतो. अथप्रात्तीचे प्रयोजन असलेला कवी केवळ 
तात्कालिक चमत्कृतीच्या योगे रसिकांना क्षणेक दिपवून 
किंबा मोह घाळून आपले प्रयोजन सफळ करू शकेल. 
त्यामुळे यश हे प्रयोजन अर्थापेक्षा अधिक महत्त्वाचे 
ठरते. शिवाय अपवाद बाजूला ठेवल्यास कवी आपले 
काव्य वाचले जाणार नाही ह्या अटीवर अर्थप्राप्तीचा 
स्वीकार करील असे वाटत नाही. अश्या रीतीने यश 
हे महत्त्वाचे प्रयोजन आहे. मात्र त्याचा उछेख विश्वनाथ 
करीत नाही. अर्थातच अथे हे प्रयोजन निश्चित आहे. 
त्यामुळे त्याचा उछेख आक्षेपाहं नाही. 


काव्यापासून कामप्राप्ती हे प्रयोजन तर अगदीच 
हास्यास्पद आहे. काव्यापासून जे घन मिळेल त्यानेच 
कामप्राप्ती होऊ शकते वाटते ? कामप्रात्ती होण्यांसाठी 
अथेप्राप्ती हवी ही गोष्ट खरी, पण तो अर्थ काव्या- 
पासूनच मिळवला पाहिज हा जुलूम आहे, जणू 
काही इतर मागांनी अथरप्राप्ती होतच नाही. अर्था- 
शिबायही कामप्राप्ती झाल्याची उदाहरणे असू शकतील, 
शिबाय काब्याशी संत्रंध न ठेवणारे अशिक्षित किंवा 
काब्याबाबत अरसिक काय अथेप्रा्ति आणि काम- 
प्रात्ति करीत नाहीत ! उत्तम काव्य करणारा कवीही 
भुकेने व्याकूळ असू शकतो. शिवाय रसिकाला काव्या- 
पासून धनप्राप्ती शक्‍य नसल्याने त्याला कामप्राप्ती 
नाद्दीच वाटते ! 


मोक्षप्राती अशीच विचित्र आहे. उत्तम काव्य 


करणारा कविसुद्धा काम, क्रोध, द्वेष इत्यादींनी कुजलेला . 


असू शकतो. त्यामुळे तो मोक्षाचा अधिकारी होणार 
नाही. आणि धर्मार्थादी फल सोडल्यावर मोक्ष मिळतो, 
तर एखाद्या कवीला त्याच्या काब्यापासून दुर्दैवाने 
काहीच मिळत नसेळ तर तो मोक्ष मिळवणार का १ 
मोक्षासाठी कमफलत्याग हे “ करण ” नाही. मोक्षाचे 
करण पारमार्थिक ज्ञानाचा स्वानुभव हेच आहे. कमफल 
त्याग ही त्या मागची एखादी पायरी असू शकेल, 
शिवाय केवळ काव्यापासून मिळणारीच नव्हेत तर 
इतर. कमापासून . मिळणारी - फळेसुद्धा सोडावयास 
हवीत. मोक्षासाठी सवच कमौच्या फलांचा त्याग 
आवरवक आहे, त्यात काव्यजन्य फल्त्याग हे स्वतंत्र- 
पणे सांगण्यात काय अथे ? आणि ज्ञानाशिवाय मोक्ष 
मिळत नसल्याने कमेफलत्याग केल्यावर मोक्ष मिळेल 
हे सांगणेसुद्धा सदोष आहे. 


बेरे | हा पुरुषा्थविचार बाजूला ठेवू. ही फले 
मिळवणारा अधिकारी तरी कोण तेपाहूया! तो 
बाळ आहे. मंदबुद्धी, आळशी, अभ्यासात गोडी 
नसलेला उनाड पोऱ्या |! अंसा बालकही काव्यप्रांतात 
वाटेळ तसा धुडगूस घाळून मोक्षादी पुरुषाथे मिळवू 
लागला तर-- अरेरे ! मग. कशाला हवेत ते अध्ययनाचे 
कष्ट ? कशाला ती नोकरी आणि द्रव्यप्राततीचे 
खोटे-नाटे प्रकार ! ब्रह्मज्ञान तरी कशाला ? 

शिवाय काव्य ही काय “ लेकुरांची गोष्ट ” आहे? 
सगळ्याच काव्याचा अथ सुखाने लागतो काय ? 
कालिदासादिंकांच्या काव्यांतील शब्दाथज्ञान एकवेळ 
सुखाने होईल, पण रसास्वाद म्हणजे केवळ शब्दा थैज्ञान 
वाटते १? रसास्वादासाठी काही जीवनानुभव, कमाव- 
लेली रसिकता, व्यापक सहानुभूती ह्यांची जरूर नाही 
काय ? हे सुकुमारमती बालकाला असणे कठीण आहे, 
“ कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती । 


चतुमुखो5थवा साक्षात्‌ विदुः !...... ॥ 

-ही उक्ति जर लहान मुलेसुद्धा रसास्वाद घेऊ शकत 
असतील तर निरथेक ठरणार नाही काय १ अल्पधी 
माणसाला “ व्यडूग्य ” रसाचा पूणपणे आस्वाद घेता 
येणे दाक्‍्य नाही. 

पण ह्या सगळ्या आक्षेपांहून मूलभूत आणि अत्यंत 
महत्त्वाचा आक्षेप असा की विश्वनाथ काव्याचे आनेद- 
प्रासिरूप प्रयोजन सांगत नाही. जेव्हा सांगतो तेव्हा 


र्‍ड्क डप वी 
य डा... 
जी ओड 1) 


-ऐजञोअ !] न्चिघजनस ---ाळा ह 23 
ऱकखगधरनिय्यसर, 
ण्य व. 


-य्ढ ळा 
-पचकफनुशम४ळरलवई 
"चहा 
ट्र 


राज्य मरा 


नर्वभारंत 


* सकलप्रयोजनमोलिभूत.?' असे. हे प्रयोजन असू- 
नही. त्याला आनुषक्षिक बनवतो ( सुकुमाखुद्धींना 
रसास्वादाच्या आनंदाबरोबर चतुवगॅफल्प्राप्ती सुखाने 
होते अशा आडायाने ) आनंद ह्या प्रयोजनावर .विश्व- 
नाथाने. फार अन्याय केला असे वाटते. विश्वनाथान 
अन्याय व उपेक्षा कशी केली ह्याचा उलगडा लागणे 
कठीण आहे. 


ह्या संदर्भात काव्यल्क्षणाविष्रयींचा ऐतिहासिक 
आढावा लक्षात घ्यावा. शब्दार्थो सहितो कान्यम्‌ 
('भामह ); रीतिरात्मा कांव्यस्य ( वामन ); कुंतकाचे 
वक्रोक्ती हे काव्याचा आत्मा मानणारे लक्षण इत्यादी 
लक्षणे काब्यात्मा म्हणून पुढे मान्य झालेल्या रसाला 
स्पर्श करीत नाहीत, ध्वनिकारांनी रसाला महत्त्व देऊ- 
नही ध्वनीचा रस हा एक “ प्रकार ” मानल्याने पुनः 
त्याला थोडे गोणत्व आले. ध्वनिकारांचा सिद्धान्त हृढ 
करणारा मम्मट रस हा आत्मा आहे हे स्पष्टपणे मान्य 
करीत असतानाही अनवधानाने ( ह्याखेरीज त्याच्या 
लक्षणाविषय़ी दुसरे उपपादन. करता येत नाहो ) “ तद- 
दोषो शब्दार्था सगुणावनल्डूकृती पुनः क्‍्वापि ” अते 
म्हणून असंब्रद्ध, गेरलागू काव्यलक्षण करतो. संपूर्ण 
संस्कृत काव्यशास्त्रात रस हा काव्यात्मा हे सामान्यपणे 
मान्य असूनही त्याचा काव्यलक्षणात समावेश पहिल्या 
प्रथम (आणि कदाचित्‌ शेबटीही) काव्यलक्षणात करून 
विश्वनाथानेच ध्वनिकारांचा खराखुरा अभिप्राय मांडला, 
रस हा आस्वादैकस्वरूप आहे. रसास्वादाला विश्वनाथ 
ब्रह्मानंदाची पदवी देतो. अश्या स्थितीत विश्वनाथाचे 
प्रथम कतब्य हे होते की काब्यानंद हे'च खरे काव्याचे प्रयरो- 


जन. इतर प्रयोजने असतील, पण ती अगदी दुर्यम आणि 
आनुषंगिक. ती असू शकतात म्हणून विसरता येत नाही 
एवढेच, अस्तित्वात असलेली कोणतीही क्षुछक गोष्ट- 
सुद्धा शास्त्रात अनुछेष्रनीय व उपेक्षणीय नसते ह्यासाठी 
सर्वच संभाव्य प्रयोजनांचे विधान करावे लांगते. पण ते 
झाल्यावर त्यात कमीजास्त महत्त्व कशाला ह्याची चर्चा 
करून काब्यापासून परमानंदप्राप्ती हेच काव्याचे खरे 
प्रयोजन व इतर बोध, उपदेश, व्यवहारत्ञान वगेरे 
प्रयोजने ही महत्त्वाची नव्हेत असे जर विश्चनाथाने 
मांडळे असते तर ते त्याच्या भूमिकेला अनुकूल ठरले 
असते, इतकेच नव्हे तर त्याची स्वतःची एक वैशिष्ट्य- 
पूण विचारसरणी म्हणून उल्लेखनीय ठरली असती. पण 
विश्वनाथाने हे सांगितले नाही, व तो भलतेच काही- 
तरी सांगून मोकळा झाला. 


एक तोलनिक विचार 


संस्कृत काव्यश्ास्रात मम्मटाने जितका काव्य- 
प्रयोजनविचार शास्त्रशुद्ध रीतीने केला आहे, तितका 
कुणीही केळा नाही, ऐतिहासिक भूमिकेतून पाहताना 
मम्मटाला ज्याप्रमाणे ध्वनिप्रस्थापनेचे श्रय जाते तसेच 
काव्यप्रयोजनविचाराचेही जाते. मम्मट-विश्वनाथांच्या 
ताळानक अभ्यासात काव्यलक्षण व काव्यप्रयोजन हे 
मुद्दे लक्षात घेतल्यावर असे दिसून येईल की मम्मट 
काव्यलक्षणात घसरला आहे. पण प्रमोजनविचारात 
त्याचे महत्व सर्वाधिक आहे. तर विश्वनाथाचा 
प्रयोजनविचार सपद्वोल चुकला आहे परंतु काव्य- 
टक्षणात त्याचे सगळे यश आहे. 


867999८७०३ %८०२०७"३५%४८०७०३५१४८/०२०”०७/%०८”००२३-५०८”०(५१ ७"३५१७८२०९/%८-२ ७०२९७८”२%०० ५७८० 


काकाक ; इतिहास आणि तर्वज्ञात 


खा 


- हेखंळे.- र 
( ___.. प्रा, सदाशिव आठवले १ 
किं. ३ रु. 
मिळण्याचें ठिकाण - र 
| चिटणीत , प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई. 
र [ जि, सातारा ] 
&6९2५॥८०७९.>%.० १८७५-८०८८७९-०८९८०७९-०८.५५९-०९.०७५-०९.०१५-७६.००७५०॥७.००५-३ 
क न भे 


४ 


-करखगघन चिछ्जसञ) 
र्‍रब्ग्नतथदध” 
ढडटण घटब वेश 


प्राचीन लिप्या 

जगातील प्राचीन संस्कृतींचे देश म्हणजे इजिप्त, 
सुमेरिया, बाविलोनिया, असीरिया, चीन, भारत 
इत्यादी. यांच्यापैकी भारतात लेखनकलेचा आवि- 
ष्कार फार उशिरा झाला. क्र्ग्वेदातील उल्लेखांवरून 
लेखनकला भारतातील प्राचीन आर्यांना ज्ञात होती 
अंसे म्हणण्यास पुष्कळ वाव आहे. पण ती नित्याच्या 
व्यवहारात कितपत वापरात होती याबद्दल शंका 
व्यक्‍त केली जाते; आणि क््ग्वेदाचा काही भाग 
प्राचीन आर्यकुले भारतात येण्याच्या अगोदरचा आहे 
त्यामुळे या शंकेला वळकटीच येते. वैदिक वाडमय 
हें लिखित स्वरूपात जतन करून ठेवण्यापेक्षा प्राचीन 
काली ते मुखोद्गत करून ठेवण्याचीच परंपरा 
होती. त्यामुळे वेद घडणकाली लेखनकला अवगत 
होती असे हमखास विधान करणे जड जाते. वेदांना 
' श्रुति ' म्हणतात. याचाही मतलब या प्रकरणी 
लक्षात घेण्यासारखा आहे. वशिष्ठ, विश्‍वामित्र, 
कण्व, भरद्वाज, गृत्समद, जमदग्नि, गौतम, अंत्रि, 
इत्यादी मंत्रद्रष्ट्या क्रषींना वेदाचे दर्शन घडे (क्र्रषि- 
दर्शनात्‌ ) आणि त्या क्ररचांचे पठन पाठन श्रवण- 
पद्धतीने क्र्षिकुलांतून होत असे. ते पठन पाठन 
होऊन स्थिर. झाल्यावर मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, 
वामनादी मुनींनी श्रुत्यनुकूळ,. मननातून स्मृतींचा 
आविर्भाव घडवला. 

वैदिक लोकांनी गणन व लेखन या बाबतीत 
चांगलीच प्रगती केली होती. याचे अप्रत्यक्ष व 
प्रत्यक्ष प्रमाण वेदात सापडते. क्रग्वेदात वर्णमालेला 
“ अक्षर' हा शब्द (१॥१६४२४,३९) वापरला 
आहे. छंदोरचना करीत असता वैदिक कवि अक्षरे 
मोजत असत. 'सात छंद अक्षरांनी मोजतात * असे 
म्हटले आहे. (क्ह.१॥ १६४२४) अक्षर चन पाझरणारे 
असा व्यृत्पत्यथ॑ आहे. अक्षरे क्रग्वेदकाली कोरून 
काढीत असावेत. कोरलेले अक्षर पाणी पडले असता 


प्रा, ना. बा. मराठे 
लिपिविकास 
शाईने काढलेल्या दाब्दांप्रमाणे पाझरत नाही- 
क्ग्वेदातील अनेक सूक्‍्तकार ' हे नवे सूक्त इंद्राकरता 
तासून तयार केले' (क्र. १॥१६२॥१३) असे 
सूक्‍्ताच्या शेवटी उपसंहारात पुष्कळ ठिकाणी 
म्हणतात.  तक्ष ' धातु तासणे, कोरणे, कापणे या 
अर्थी आहे. तोच सूक्त क्रियेचा वाचक म्हणून बहुत 
ठिकाणी क्र्ग्वेदात वापरला आहे. 

“ मना हे सोन्याचे नाणे वापरत. त्या नाण्यांवर 
आकृती काढीत असत. ते नाणे क्रग्वेदकालीन 
लोकांचा वाबिलोनशी व्यापार होता असे सूचित 
करते. अन्य प्रमाणांनी अतिप्राचीन काली हिन्दुस्थानचा 
बाबिलोनशी संबंध होता ही गोष्ट मेसापोटंमियाचा 
अभ्यास करणार्‍यांनी सिद्ध केली आहे. बाविलोन 
व तत्कालीन पंजाबी आणि सिंध प्रांतीय संस्कृती 
यात लेखनकला होती हे आता प्रत्यक्ष प्रमाणांनी 
सिद्ध झाले आहे. क्छग्वेदातील सुधारलेला माणूस 
आपणाशी संबद्ध असलेल्या दुसर्‍या सुधारलेल्या 
मनुष्याचे अनुकरण करणार नाहीं अशी कल्पना 
करणे मोठे अवघड काम आहे. 'वर्ण हा शब्द 
वैदिककाली अक्षरांचा किवा वर्णंमालेचा पर्याय 
शब्द होता याचे अत्यंत निश्‍चित प्रमाण ऐतरेय 
ब्राह्मणात सापडते. तेथे म्हटले आहे. * तीन शुक्रे 
( धातु ) त्याने तापविली, ती अभितप्त झाल्यावर 
त्यांच्यापासून तीन वण अकार, उकार व मकार 
जन्मले. त्यांना एकरूप केले तो हा होय. (२५७), 
वणे म्ह्णजे रंग असा मूळ अर्थ आहे. वर्णमालेतील 
अक्षरांना हा शब्द रंगीत शाई वापरण्याच्या शोधा- 
नंतरच सुरू होऊ शकतो. वेदवाडमयाच्या पाठा- 
न्तरास अत्यंत पावित्र्य आल्यानंतर लेखनकलेचे 
महत्त्व वैदिक पुरोहित विसरले. म्हणून फार प्राचीन 
बुद्धपूर्वकालातील वैदिक लेखनाचा पुरावा आज 
सापडत नाही. लेखनास महत्त्व देणार्‍या संस्कृतीं- 
पैकी दुसरी एक प्राचीन (चिनी) संस्कृती आज 


षः 


नवभारत 


जगात शिल्लक आहे. वैदिक भारतीयांनी पाठांतरास 
घामिक श्रद्धेचे महत्त्व दिले व, हजारो वर्षापूर्वीचे 
वेदग्रंथ जसेच्या तसे विशेष फरक न देता कायम 
ठेवले. लेखनास महत्त्व आल्यावरही मध्ययुगात 
पाठांतरास गूढ पावित्र्य मानल्यामुळे लेखकदोषामुळे 
होणारे भाषाविपर्यासादि अन्य दोष वेदात शिरले 
नाहीत. अधिकृत स्वरूपात उच्चारपद्धतींसह हजारो 
वर्षांपूर्वीचे वाड्मय सुरक्षित ठेवण्यात पवित्र महिमा 
हाच यडास्वी ठरला. दुसरा कोणताही उपाय अजून 
कोणासही सांगता येणार नाही. वेदाक्षरांना आता- 
पर्यंत कालजन्य जीणंता आली नाही. त्यांचा नाश 
व विस्मृती झाली नाही याचे कारण वेदपाठकांची 
परंपरा होय. 


लेखनकलेचा मूळ उदय सुमेरिया आणि ईजिप्त 
या. देशात झाला. मात्र दोन्ही देशातील प्राचीनातील 
प्राचीन उपलब्ध पुरावे चित्रल्पीतीलच आहेत. 
ईजिप्त देशात लेखन दगडांवर कोरून होत असे. 
तर सुमेरियात ते मातीच्या लहान लहान विटांवर 
होत असे. सुमेरिया म्हणजे आजचा इराक. प्राचीन 
सुमेरियन लोक कोठून आले हा मुद्दा विवाद्य आहे 
पण त्यांनी येताना आपले बरोबर लेखनकला आणली. 
तेग्नीस-युफ़राटिस या नद्यांच्या आजूबाजूच्या काठाने 
असलेल्या या प्रदेशात डोंगर किवा टेकड्या फारह्या 
नसल्याने भरपूर सपाट प्रदेशात मुबलक माती होती. 
या मातीच्या लहान विटा करून त्यांवर ते आपले 
लेखन वा चित्रण करू लागले. असे म्हणतात की 
सुमेरियन लोकांची लेखणी ही जगातील पहिली 
लेखणी ! ईजिप्तमध्ये दगडावर कोरण्यासाठी 
वेगळी साधने वापरावी लागत. या भिन्न लेखन 
सामग्रीमुळेच चित्रलिपीची पुढची आवृत्ति विकसित 
झाली. प्राचीन ईजिप्तमध्ये सापडलेल्या या लिपीला 
“ हायरोग्लिफिक ' आणि सुमेरिया, बाबिलोनिया, 
असीरिया या देशात चालू असलेल्या लिपीला 
क्यूनेईफार्म ' असे संबोधले जाते, इजिप्तमध्ये अले- 
क्झांडिया येथे तत्कालीन तीन लिप्यांतून एकच 
मजकूर असलेला शिलालेख ' रोझेटा स्टोन ' इ. सं. 
१८०० नंतर सापडल्याने या प्राचीन लिप्यांच्या 
तौळनिक अभ्यासास सुरुवात झाली आणि अनेंक 
समस्यांवर विद्वानांना प्रकाश टाकता आला. भारता- 


तील मोहेंजोदरो येथील उत्खननातून काही असे 
अवशेष सापडले आहेत की त्यावर काही एक विशिष्ट 
लिपीतून लिखाण ,केलेले आहे ते लिखाण अजून 
नीटपणे वाचले जाऊन लिपिवोध वा शोध पुरा 
झाला नसल्याने त्याविषयी या क्षणी काही विशेष 
सांगता येण्यासारखे नाही. तथापि भारतात मोहेंजो- 
दारो संस्कृतिकाली कुणी एक लिपी चालू होती. 
असे म्हणता येण्यासारखे आहे. 


ईजिप्तमधील नाईल नदीच्या आसपासचा प्रदेश 
कोरण्यास योग्य अश्या दगडांनी समृद्ध असल्याने 
आणि दगडावरील कोरीव लेख चिरंतन राहाणारे 
असल्याने प्राचीन मिसरी लोकांना दगडावर कोरून 
ठेवलेल्या वंशावली आणि इतर उल्लेख आज पहावयास 
मिळतात. येथील पिरामिडसुमधूनही अनेक लेख 
कोरलेले आहेत. ज्ञात संस्कृतीत सुमारे पांच हजार 
वर्षापूर्वीचे हे लेख म्हणजे लिपीच्या इतिहासातील 
कधीही न मिटणारे नंदादीपच मानले पाहिजेत. 
दगडावर कोरण्याची पद्धत ' पपिरस ? वर लिहि- 
ण्यास अवघड जाऊ लागल्याने थोडासा फरक करून 
पपिरस वर लिहिण्यासाठी तिला सुटसुटीत आकार 
देण्यात आला, या लिपीला ' हायरटिक ' लिपी असे 
संबोधण्यात येते. पपिरसचे पुढे नामान्तर पेपरमध्ये 
झाले. ग्रीक व रोमन अंमलाखालीही पुढे या दोन्ही 
लिप्या ' हायरोग्लिफिक आणि हायरटिक' चाल 
राहिल्या. “र 


चीनमधील चाळू लिपि ही चित्रलिपीची प्रगता- 
वस्था आहे. चीनची लेखनकला सुमेरिया किवा 
प्राचीन ईजिप्त इतकी प्राचीन नाही. चित्रलिपीत 
मूलाक्षरे नसतात. प्रथम वस्तूचे चित्र दर्शवले जाऊन 
त्यावर कल्पना बसवल्या जातात. उगारिट अथवा 
रास-शस्रा य़ा पलेस्टाईन मधल्या प्राचीन शह्रांच्या 
हल्ली झालेल्या उत्खननावरून इ. पू. १४०० च्या 
उुमारास मुळाक्षरांची लिहिण्यास सुरुवात झाली 
असावी असा विद्वानांचा कयास आहे. इंद्र, वरुण 
आणि नासत्य (अश्विनीसुतौ) या वेदिक दैवतांची 
चित्रे असलेला एक अवदोष बोधच्‌काय्‌ (१) येथील 
उत्खननात सापडला आहे. हिटाइट्ट आणि मितान्नि 
या प्राचीन भाषांचा जसजसा अस्यास पुरा होईल 


2 जा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य 


लिपिविकास 


तसतसा मुळाक्षरांची कल्पना प्राचीन आर्याचीच 
होती की तत्पूव॑ सजातीय आर्य, कुलाकडून ती प्रसृत 
झाली यावर विदारक प्रकाश पडण्यास मदत होईल. 
लिपि 

आजची लिपि ही मानव बोलायला शिकल्यापासून 
हळूहळू परिणत झाली आहे. आपल्याला वाटतो 
तितका हा कालखंड थोडा थोडका नाही. मानवाची 
संस्कृती जितकी पुंरातनं आहे तेवढीच लिपिही. आज 
जे आपल्याला दिसते ते कालाच्या ओघात प्रगत 
झालेले लिपीचे स्वरूप होय. 

अगदी संस्कृतीच्या प्रारंभकाली मनुष्य आपले 
विचार साध्या उभ्या आडव्या रेघोट्या काढून 
प्रकट करीत असे. याच रेघोट्या काढता काढता 
त्याची रेघोट्यांच्या हारा चित्र काढीपर्यंत प्रगति 
झाली. आधुनिक चित्रकलेच्या परिभाषेत त्या 
रेघोट्यांना चित्र म्हणावे अगर म्हणू नये पण त्या 
चित्ररूप रेघोट्यांच्या चिन्हांनी मानवाला आपला 
संदेश व्यक्त करता येऊ लागला. लिपिविकासाच्या 
या टप्प्याला “ चित्रलिंपि' असे संवोधले जाते. 
एकेकाली मानवाने शोधून काढलेली ही लिपी थोड्या 
फार फरकाने अजूनही प्रचारातं आहे. चिनी, जपानी 
व पूर्वेकडील काही भाषा याच चित्रलिपीच्या आश्रयाने 
वावरतात. चित्रांच्या माध्यमाने दिग्दर्शन करण्याची 
प्रथा जगातील सर्वे देशातून वापरात आहे. रेल्वे- 
स्टेशनवर ' स्त्रियांसाठी ' व 'पुरुषांसाठी ' हे शब्द 
न वाचतां येणार्‍या असंख्य प्रवाशांसाठी स्त्री व पुरूष 
यांची चित्रेच लावलेली आढळतात. “या मार्गाने 
जावे ' हे बाणाचे चित्र काढून दाखविले जाते. मोटार 
ड्रायव्हरला तर अक्षा काही ठराविक बोघचिन्हांचा 
अम्यास करून त्यात उत्तीणं झाल्याशिवाय लायसन्सच 
मिळत नाही. 
लिपि शब्दाची व्युत्पत्ती ब इतिहास 

पाणिनीने ' यवनांची लिपि ! ती यवनानी लिपि 
असा उल्लेख करून यावनी लिपिही तत्काली रूढ 
होती हे घ्वतित केले आहे. पाणिनीचा सर्वेसंमत 


प. पुणा पांगतप9 काडा 800 
111706 ०७॥॥708 १९00० 0॥॥७ 1110 01 880]8- 1211/9088. 

6६ 00. ९ णांषट्रां 0 एता 1319111018 8101190015- ]). 8. 
2, शलाळ्यालेयी ध्या 8०9० ला]! ९ता ७१ ७१ 191. उिणोत्पपाझा' 8. 


७ 


कालू इ. पू: ४ थे शतक मानला तर त्याहीपूर्वी 
भारतांत भारतीय लिपि होती व तिच्याबरोबर 
यावनी किंवा पाणिनीय परिभाषेप्रमाणे यवनानी 
लिपिही रूढ होती असे मानावे लागते. इ. स. पूर्वे 
४ थ्या शतकापूर्वीही लिपि शब्द प्रचारात होता 
याची प्रमाणे सापडतात. दाशिष्ठ घर्मसूत्रांचा काल 
इ. स. पूर्वे ८ वे शतक ससजला जातो. या सूत्रात 
(हुष्ा.10 & » 1. 14-15 ) लेख्य शब्द 
आला आहे तो ' स्वामित्वद्शेक लिखित पुरावा * 
( शण, 1000106105 98 8 000० 
ठल 0फ७/8111 ) अशां अर्थी वापरला आहे. 
त्यावरून इ. स. पूर्व आठव्या शतकात भारतीथ भूमीत 
लेखनकला ही पूर्ण अवगत होती असे म्हणता येते. 
७७०1४७ 8116, १८३७-१८८९ या जर्मन 
लिपिशास्त्रज्ञाच्या मतेही अशोकाच्या ज्ञात शिला- 
लेखांपूर्वी तीनशें वर्षे तरी लिपि व लेखनकला 
भारतीयांना ज्ञात होती. न 


लिपि शब्दाची व्युत्पत्ती लिप्‌ या धातूपासून 
दाखवता येणे सुलभ असले तरी तुलनात्मक भाषा- 
शास्त्राचा आघार घेता तो शब्द जुन्या' पशियन 
भाषेतून आला असावा असे म्हणण्याइतका सबळ. 
पुरावा सापडतो. अशोकाच्या ज्याहाबाजगढी शिला- 
लेखात लिपिसाठी दिपि शब्दाचा वापर केला आहे. 
इ. स. पूर्व पांचव्या शतकात भारताच्या पश्चिमोत्तर 
सीमाभागात अखेमेनियन सामाज्य पसरले होते. 
हा भाग गांधार नावाने ओळखला जात असे. तत्कालीन 
गांधार देश्यात पुष्कलावती, हस्तिनापूर, तक्षशिला 
इत्यादी प्रसिद्ध शहरांचा समावेश होता. अखेमेनियन 
साम्राज्य ( 4]01610101101॥. ) वाढविण्यासाठी 
डोरयिस्‌ (1)8171ए8) या राजाने पुष्कळच प्रयत्न 
केले. त्याच्या नावचे शिलालेख उपलब्ध असून ते 
जुन्या पशियन भाषेत लिहिलेले आहेत. या शिला- 
लेखातील पशियन भाषेवर संस्कृतची केवढी छाप 
आहे हे पाहाण्यासारखे आहे.' अखेमेनियनच्या 


फणा७ छो 0 फणा पया छा; 1898 81000 


-करगघर चिघजचञ, 


वविण ९ 


मराठीचा विकास: म स 


नवभारत 


राज्यात समाविष्ट झालेल्या गांधारी पोटभाषेत 
अजूनही लिपीसाठी दिपि शब्दच वापरला जातो. 

मारतात मूलतः ब्राह्मी लिपीचा वापर होता. 
तो केव्हापासून सुरू झाला याबावत निश्चित सांगता 
येतं नाही. ज्ञात पुराव्यांनिश्षी ती इ. स. पू. पाचव्या 
शतकात-होतीच होती असे म्हणता येते. अखमेनियनचे 
साम्राज्य इ. स. पूर्वे ५१०-३३१ पर्यंत चालू होते. 
तत्कालच्या सापडलेल्या रुप्याच्या नाण्यांवर लोकांच्या 
आणि राज्यकारभार्‍यांच्या सोईसाठी ब्राह्मी आणि 
खरोष्ट्री,लिपीतून नाण्यांची माहिती दिलेली सापडते. 
हो नाणी इंग्लंडमधील ब्रिटिश म्युझियममध्ये 
पाहावयास ठेवलेली आहेत. 
ब्राम्ही ब खराष्ट्री 

ब्राह्मी लिपी ही भारतातील लिपि ' ब्रह्मदेवाने ! 
निर्माण केली असे सांगितले जाते. आजच्या सार्‍या 
मारतीय लिप्या या त्याच लिपीची परिणत स्वरूपे 
आहेत हे सर्वेमान्य आहे. द्रविडी भाषातील आधुनिक 
तमिल, तेलुगू, कन्नड, मल्याळं व !ग्रंथलिप्या याही 
ब्राह्मी लिपीचीच परिणत स्वरूपे आहेत. ब्राह्मीची 
डावीकडून उजवीकडे लिहिण्याची प्रथा होती तर 
* खरोष्ट्री ' या दुसर्‍या प्राचीन लिपीची उजवीकडून 
डावीकडे लिहिण्याची प्रथा होती. ब्राह्मी लिपीत 
शक्‍य असणारे पाण्डित्यपुर्ण लेखन खरोष्ट्रीत शक्‍य 
नव्हते कारण त्यात अनुस्वार व अलग व्यंजने लिहि- 
ण्याची सोय नव्हती. ब्राह्मी लिपि ही भारतात 
खरोष्ट्री लिपि येण्यापुर्वी किती तरी शतके प्रचलित 
होती. मध्ययुगात मोंगली साम्राज्याचा परिणाम 
होऊन हिंदी वरोबर उर्दू भाषा प्रचलित झाली. 
मूळ हिंदी भाषा बाजारात ज्या स्वरूपात वावरे ती 
पशियन लिपीत लिहिली जाऊ लागली तिचे नाव 
उर्दू. अखेमेनियन साम्राज्यातही याच पद्धतीवर 
पशियन लिपीत स्थानिक भाषा लिहिता याव्या 
म्हणून जे फेरफार करून एक लिपि प्रचारात आली' 
ती खरोष्ट्री होय. अशोकाचे शिलालेख ब्राह्मी लिपी- 
तच आहेत. केवल गांधार भागातील लोकांना सुलभ 
रीत्या समजावे म्हणून दोन शिलालेख खरोष्ट्री लिपीत 
लिहिले गेले असावेत. गांधार भाग सोडल्यास या 


3. गणी पताका, 8111806 18 11 10 
र्ण धरा ]०९०1७ 01 तांद, शणा0, 


ढं 


॥0]०५', ७180०786त ४0० 8 


खरोष्ट्रीचा वापर कुठेही दिसत नाही. आता तर ती 
लुऱ्तप्रायच झाली आहे. सरोष्ट्री लिपीतील सुमारे 
४० लेख उपलब्ध आहेत. अरमिक लिपी पासून 
खरोष्ट्री लिपी परिणत झाली असेही सांगतात. 
कारण य़ा दोन्ही लिप्यात बरेच साम्य आढळते. 
अक्षरे व तदनुलक्षित ध्वनि यांचा विचार केला 
असताही यात बरेच साम्य आढळते. तक्षणिला 
येथील उत्खननात अस्सल अरमिक (4810011110) लिपि 
असलेला इ. स. पूर्व ३ ऱ्या शतकातील शिलालेख 
' हिडास्पिस्‌' ( [य'/१७315 ) सापडला गेल्याने 
या. विघानाला अधिक पुष्टी मिळू लागली आहे. 
खरोष्ट्रीच्या पूर्वी ब्राम्ही लिपी होती या विधानालाही 
ताम्रपटाचा पुरावा सांपडला आहे. गोरखपूर 
जिल्ह्यात सोहगौर ( 8णाठ&पा8 ) ताम्रपट 
सापडला असून तो सर्वात जुना ज्ञात लिखित पुरावा 
म्हणून गणला जातो. हा ताम्रपट इ. स. पूर्व 
४५० चा असावा असा इतिहासज्ञांचा कयास आहे. 
याच सुमाराचे एक नाणेही उपलब्ध असून त्यावर 
* रानो घमपालस  ( राज्ञो धर्मपालस्य ) असा 
ब्राह्मी लिपींत मजकूर आहे. 

_ संगध देशचा प्रसिद्ध राजा विबिसार सुमारे 
३. स. पुव ७ व्या शतकात होऊन गेला. भारतीय 
ज्ञात इतिहास याच कालापासून गणला जातो. 
जागतिक धर्माचे दोन पुरस्कर्ते व संस्थापक भगवाने 
गौतम वृद्ध आणि जैन धर्मप्रस्थापक महावीर सहाव्या 
शतकात अवतीर्ण झाले. सामाजिक व सांस्कृतिक- 
दृष्ट्या हे ७-६ वे कृतक अनेक उल्थापालथींनी 
मरलेले असल्याखेरीज युगघर्म प्रवतेक निर्माण होऊ 
शकले नाहीत. ' कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा 
कालकारणम्‌ ' या म्हणण्यातील गभितार्थ अज्ञाच 
इतिहासकाली प्रतीत होत असतो. माणसातच तशी 
प्रवृत्ति निर्माण होण्यासारखी भोवतालची परि- 
स्थिती असावी लागते. त्या इष्ट प्रवृत्तीतूनच माणूस 


उत्थानामागे 
असतो. या 


7९९. छा जवलालातला ग ए611011011 
ग)२क"ए्शालह छळाला! 


-कखगधरचिठनसज, 


संगणकीकृत 


लिपिविकास 


मोहोंजोदारो लिपी 


भारतीय मूळ लिपींचा विचार कर्तव्य असता 
सिधच्या खोऱ्यात झालेल्या उत्खननातून निघालेले 
जे निष्कषे आहेत त्यांचाही फायदा अवश्य घेतला 
गेला पाहिजे. जॉन 'मार्शह आणि जी. आर. हंटर 
यांनी मोहोंजोदारो व हरप्पा येथील संस्कृतींचा 
अभ्यास करून या विषयावर झगझगित प्रकाश 
पाडला आहे.' “ मोहोंजोदारो येथे उत्खननात 
सापडलेल्या सील्सवरील लिपिनिदर्शंक चिन्हांचा 
अभ्यास अजून चालूच आहे. ब्राम्ही लिपीची पूर्व- 
स्थिती जर या चिन्हांतून स्पष्ट व प्रभावीपणे मांडता 
आली तर लिपिशास्त्रात एक नवीन शोध लावल्या- 
सारखे होईल. या दोन लिपींतील संबंध प्रस्थापित 
करता आले तर ' व्यापारामागोमाग ध्वज आणि 
लिपि मागोमाग धर्म येतात.' याचा पडताळाही 
सापडेल. म्हणजे असे की प्राचीन आये भारतातून 
उत्तर दिशेला गेले की उत्तरेकडून ते भारतात आले 
या कोड्याला आपोआपच उत्तर मिळण्याचा संभव 
आहे. मोहेंजोदरो येथील सील्स वरील लिपिदर्थक 
चिन्हांचा स्पष्ट बोध झाला तर नवीनच उत्खननातून 
सापडलेल्या हिराइट लिपीशी या लिपीचा संबंध 
दाखविणे सोपे जाईल आणि वरील मत प्रस्थापक 
आणखी एक प्रवळ उपलब्ध होईल. मोहेंजोदरो 
येथे लिपि होती व लेखनही प्रचलित होते असे 
सर मार्शल यांचे म्हणणे आहे.' तेही सयुक्तिकच 


व 1० 


म्हटले पाहिजे. कांरंण ! भारतात शिलालेख! वा 
ताम्रपट आहेत ते साधारणपणे अशोकाच्या साम्राज्या- 
नंतरच्या कालापासूनचे . प्राचीन भारतीय . लेखन 
हे भू्जपत्रांवर व ताडपत्रांवरच सामान्यतः चालतं 
असे. हरिवंद्यात या संबंधीचा उल्लेख सापडतो-:': 
“ भूर्ज वा तेजपत्रे वा ताळे वा ताडिपत्रके । 
अगुरुणापि देवेशि पुस्तकं कारयेत्‌ प्रिये:। 
सम्भवे स्व्णंपत्रे च ताम्रपत्रे च शंकरि । 
अन्यवृक्षत्वचि देवि ! तथा केतकिपत्रके 4) 
मातेण्डपत्रे रौप्ये वा वटपत्रे वरानने । 
अन्यपात्रे वसुदले लिखित्वा य: समभ्यसेत्‌ ।॥ 
स दुर्गतिमवाप्नोति धनहानिभेवेद्‌ धृवम्‌ ।. 
ी श्‍ - हरिवंद्य २७६. 
पण हे उल्लेख निश्चितपणे इ. स. २ र्‍या शतका- 
नंतरचे आहेत. कारण पुस्तक्र हा शब्द संस्कृत आहे 
किंवा नाही याबाबत विद्वान साशंक आहेत. आधुनिक 
पंडित तो शब्द संस्कृत आहे असे समजून चालतात. 
तथापि त्याची व्युत्पत्ती निश्चित करता आलेली 
नाही'. र 
ब्राह्मी लिपीची उत्क्रान्ती व 
(१) गुप्तकालीन लिवि : गुप्तकालातील अत्तेक 
शिलालेख उपलब्ध आहेत. ह्या लेखातून त्राह्मी 
लिपीची उत्क्रान्त अवस्था स्पष्ट्पणें प्रत्ययास येते. 
इ. स. ४-५ शतकात सापडलेल्या लेखांची . ळिपि 
ही “ गुप्तकालीन .लिपि' म्हणून. संबोषिली . जाते. 


22 


१, एणांला 107 1७ 7९७थए०व गी'0॥) 001608, ३ 
र - [७७ 4101980009 1), 1)71176', 0. 302. 


4. एळभां१० वात तप (खष58001. 3 एण्ड. न 
(ग) 77710 हिल] . भी 891019 9१ एलाला]ंत80 &ात 105 0०11605 


कणा शण 01ा ल 808, 


ह. 11 10 8080100 01 018 1188 पीला 
8 8९0७, 11. 11909 ०1 01७४५, 01010101५१ 16588. तपा'७8010 1158601816) 


(180 110 110 


इपएला. 85 ७प्ला 98105, 08). 108४05, 0१7९, 
ल फ़पणाला ज०्णात ॥8य०कार्‍ 18४७ 1] 


शजा्ा]०- त एवेणड लाशांगाडळॉय 

0॥01)]0-1)810 87 1 तिका पाती अकरा 
07४8 शाषण 91 9स्पफ 09 
0६ 17. 


२२ 66 ताळा 108100ष्टा8 
566 प०७ ७४ए०]प०॥ ण. 
ए. 0. एगफया: 


न 1 भा 1 .'* 


अनुक्रमणिका 


8 


818 1176 087 ७01008 ए8 ताणही, शा 


लोण, ९०१ ठा: ढाल ०]०४७), 'छाए 
॥७त उ णा. एण्ड खी. 8४७52? 
गा ७४ हि ग्या क्षा 0. 35, 


:९ुः 


०2 
र कुक 


"कखगपचिघयसना) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


विकास संस्थेद्वारे 


संगणकी कृत 


नवभारत 


(२) सिद्धमातका लिपि: इ: स. ६ व्या शतकातून 
सापडणाऱ्या शिलालेखातून त्या लिपीची आणखी 
एक प्रगत अवस्था सापडते. 'गंया येथील महानामन्‌ 
शिलालेखात ज्या लिपीचा वापर केला आहे ती 
' सिद्धमातृका लिपि ' नावाने ओळखली जाते. 

(२) नागरी लिपि: आधुनिक नागरी लिपि 
ज्या ब्राह्मी लिपीच्या शाखेतून परिणत झाली तिची 
पूवे अवस्था सातव्या शतकातील शिलालेखातून 
सापडते. ही लिपि नागरी लिपि या नावाने ओळखली 
गेली आहे. 

(४) झ्ारदा लिपि: इ. स. ८ शतकाच्या 
सुमारास गुप्तकालीन लिपीचा उत्तरेकडे प्रसार व 
प्रचार झाला. यां लिपीने स्वतःची अशी काही 
वैशिष्ट्ये निर्माण केली. ही लिपिं ' शारदा लिपि ' 
नावाने प्रचारात आली. शारदा लिपीतील काही 
मुंद्रिते म्युझियम्समधून पाहायला सापडतात. 


-_ (५) प्राकू-वंग लिपिः इ. स. ११ व्या शतकाच्या 
प्रारंभापासून आधुनिक बंगाली लिपीची पूर्वस्थिती 
असलेली लिपि प्रचारात आली. भारताच्या पूर्व- 
भागातून सापडणाऱ्या शिलालेख, ताम्रपट इत्यादी 
मधून ही सापडते. 

, (६) नेवारी लिपि: याच इ. स. ११ व्या 
शतकाच्या प्रारंभापासूनच प्राकू-वंग लिपि सदृश 
लिपि हिमालयाच्या कुशीतून वाढीस लागली. आजची 
नेपाली लिपि ही त्या वाढीची परिणत स्थिती 
म्हटली पाहिजे. 

(७) पश्चिमेकडील नांगरी : काठियावाड, 
गुजरात, पासून अजिठ्यापर्यंतच्या महाराष्ट्र मागात 
ज्यां. पद्धतीने नागरीची वाढ झाली ती ' पर्चिमे- 
कडील नागरी ' या नावाने लक्षात घेतली गेली 
आहे. इ. स. ४-९ शतकातील या भागात सापडलेल्या 
शिलालेखातून हिचा वापरं केलेला दिसून येतो. 

" (८) मध्यभारती लिपि: बुंदेलखंडापासून खाली 
हैदराबादेपर्यंत नागरी लिपीची ज्या एका विशिष्ट 
वळणातून वाटचाल झाली ती मध्य भारती लिपि 


होय. पश्चिमेकडील नागरीशी मध्यभारती नागरीचे ' 


मूलतः बरेच साम्य आढेळते. हीही इ. स. ४ थ्या 
शतकापासूनच आपले वैशिष्ट्य दाखवू लागली. 


१७ 


' पेटी सारखा माथा ' असणे हे हिचे वेशिष्ट्य 
मानले गेले आहे. (1302116800 8910189101) 


(९) प्राकू-कानडी-तेलगू लिपि : आधुनिक 
कानडी व तेलुगू लिपीतही बरेच साम्य आहे. या 
दोन्ही लिप्या ज्या एका ब्राह्मी शाखेच्या उत्क्रान्त 
अवस्था समजल्या गेल्या आहेत त्या अवस्थेचा 
प्राकू-कानडी-तेलूगू लिपि असा निर्देश करतात. 
इ. स. ५-६ व्या शतकात वीड, म्हेसूर, विजगापट्टम्‌ 
नेल्लोरपयंतच्या भागातून विशेषतः कदम्ब राज- 
वंशातील शिलालेखांतून ही आढळून यते. 


(१०) कलिंग लिपि: चिकाकोलेपासून ओरिसा 
प्रांतातील गंजम्‌ जिल्ह्यापर्यंतच्या पूर्व समुद्रावरील 
किनार्‍यालगतच्या भागात इ. स. ७ ते १९२ व्या 
शतकापर्यंत सापडलेल्या शिलालेखातून दिसून येते. 
व्य उडिया लिपि याच लिपीपासून परिणत 
झाली. 


(१५१) ग्रंथलिपि : आधुनिक तमील, मल्य़ालं 
आणि तुलू ज्या लिपीतून परिणत झाल्या आहेत 
त्यांची पूर्वस्थिती ग्रंथ लिपीतून दिसून येते. दक्षिणे- 
कडील दक्षिण अर्काट, सालळें, त्रिचनापल्ली, मदुरा 
या भागातील प्राचीन पल्लव राजांच्या शिलालेखातन 
या ग्रंथलिपीचा वापर केलेला आहे. र 


(१२) बालबोध लिपि व इतर: 

- आजकाल बालबोध लिपि या नावाने जी ओळखली. 
जाते ती वस्तुतः आधुनिक कालातील पद्चिमेकडील 
नागरी लिपीचे परिणत स्वरूप होय. कांही ठिकाणी 
तिला देवनागरी लिपि असेही संबोधितात. एको- 
णिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात हीच लिपि ग॒जरात 
मागात ्ि शास्त्री लिपि ” म्हणून ओळखली जात 
असे. जुने गुजराथी वाडमय व 
लिपीत सापडते. ब्रिटिश अमदानीत 


संस्कृत वाडमय मुद्रित झाले ते याच लिपीत - 
पंतांनी सुरू केलेली मोडी लिपि ही वस्तुतः न 


हण पेशवे दप्तर काय 
1 लिपीतच सापडते. 
मराठीची मोडी तशी गुजराथेत “* महाजन लिपि! 


वापरात असे. 
असे. प्रस्तुत ऊघ्वरेषारहित गुजराथी 


स्तुत 
लिपि हो त्या महाजन लिपीचीच मुद्रण सुलभतेसाठी 


इतर वाड्मय याच 
[नीत अखिल भारतात 


मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


लिपिविकास 


सुधारून वाढवलेली आवृत्ति असे म्हणता येईल. या 
उलट मराठीने आपली मोडी लिपि गमावून बालबोध 
लिपीचा आश्रय केला. 


(१३) रोमन लिपि: भारतात इंग्रज लोकांच्या 
आगमनानंतर इंग्रजी शिक्षण आले आणि या शिक्षणा- 
बरोबर या लिपीचाही प्रचार व. प्रसार झाला. 
रोमन लिपि ही ब्राह्मी लिपीची परिणत अवस्था 
नाही हे सर्वांना माहीत आहे. केवळ लिपीची चर्चा 
चालू असल्याने आणि सध्या ती भारतात वास्तव्य 
करून असल्याने प्रसंगोपात्त माहिती देत आहे. 


आधुनिक रोमन लिपि ही प्राचीन लॅटिन लिपीचीच 
सुधारलेली आवृत्ति आहे-.पण लॅटिन लिपीचे -मूळ 
शोधायला लागल्यास खूपच मागे जावे लागते. 
मुळाक्षरांना इंग्रजीत 9111191001 म्हणतात हे सर्व- 
विश्रृत आहे. 8.111181001; हा शब्द ग्रीक अल्फा बेटा 
या आद्याक्षरांनी बनला आहे. मूळ ग्रीक लिपि ही 
फोनिसियन ( 70710९0811 ) मूळाक्षरातून 
इ. स. पूर्वे ११ व्या शतकांच्या सुमारास प्रचारात 
येऊ लागली. ग्रीक अक्षरे मुळात बावीस. त्यांचा 
क्रम, नावे सारे- फोनिसियनच राहिली. इ: स. पूर्वे 
७व्या शतकाच्या दरम्यान एद्रुस्कन (ॉयिप5081.) 
लोकांनी या ग्रीक. लिपीच्या धर्तीवर थोड्याशा 
फरकाने व चार अक्षरांची भर घालून एक लिपी 
बनविली. लॅटिन मुळाक्षरे या एट्रस्कन मुळाक्षरातूनच 
घेतली गेली. लॅटिन मध्ये मूळ जी (ल) चा फरक 
करण्यात आणि इ. स. पूर्वे पहिल्या शतकात वाय्‌ 
(४) आणि झेड्‌ (&) या अक्षरांची भर घालण्यात 
आली. या लॅटिनमध्ये नवीन सुधारणा झाली ती' 
अशी : आय्‌ (7) या स्वराचे व्यंजनात्मक रूप 
म्हणून जे (ग) चा वापर करण्यात येऊ लागला. 
व्ही (४) या व्यंजनात्मक रूपाला यू (7) हे स्वरा- 
त्मक रूपाची जोड मिळाली व डब्ल्यू (७) हे 


दोन व्ही (४) जोडून बनवलेले एक नवे रूप स्वतंत्र 
व्यंजन. यू (ए) आणि व्ही .(॥) ही दोत अक्षरे 
मध्ययुगाच्या सुरुवातीला मूळ मुळाक्षरात घुसडण्यात 
आली आणि डल्ब्यू (॥) तर इ. सं. ११ व्या शतंका- 
पर्यंत मुळाक्षरात नव्हताच. आठव्या शतकातील 
प्रसिद्ध सम्राट चालंमन्‌ ( (याळााभा8ट्टा0 ) 
याने लेखनातील गोंधळ पाहून एक फर्मान काढले. 
त्यामुळे इ. स. ७८६ पासून लिहिली जाणारी हस्त- 
लिखिते हो अधिक ठराविक साच्याची आणि सुंदर 
वळणाची निपजू लागली. 


यूरपमध्ये तेराव्या हातकात लेखनकलेला अक्षरशः 
धंद्याचे स्वरूप आले होते. धर्ममठातून हस्तलिखित 
पोथ्या पुरवणे कठीण होऊ लागले. कारण सामान्य 
लिहिता वाचता येणार्‍या लेखकाकडून ( 8017100) 
धार्मिक पुस्तके लिहून घेऊन त्यांचा नफ्याच्या 
तत्त्वावर बाजारात क्रय-विक्रम होऊ लागला. त्यांच्या 
विशिष्ट व्यवसायानुरूप त्यांची पारिभाषिक नावेही 
प्रचारात येऊ लागली. उदा.- लेखकांना स्टेशनरी 
( &७एणा2णां ) लेखन साहित्य म्हणजे कातडे 
पुरवणार्‍या ( 7?81011101110ए1'5 ), आंत चित्रण 
करणारे ( ९१01111075 ), वेष्टण करणारे 
( झभाटप5 ), विक्रेते. ( 1.10191711 ). 


आजच्या ग्रंथपालांना तेराव्या शतकात यूरपमध्ये 
लायब्ररी ( 1७ ) या शब्दाचा अर्थ 
काय होता हे सांगितले तर ते कदाचित स्वतःला 
लायब्ररीयन म्हणून घेण्यास संकोच करतील. लायब्ररी 
( 1,197 ) हा शब्द पुस्तके विकत घेणे, 
ती किफायतशीर भावात विकणे, त्यांची देवघेव 
करणे, अथवा पैसे घेऊन वाचकाला वाचू देणे- इत्यादी 
गोष्टीसाठी जी अडत ,काम करी अशा व्यक्‍तीला 
लांवण्यांत येत असे. 


----:>७५*-पपप्णणा 


११ दळ 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


डॉ. सदाशिव अं. डांगे. 


वसिष्ठ आणि सुदास-कुल (नवीन प्रकाश ) 


'भरतवंशीय प्रसिद्ध राजा सुदास पैजवन याच्या 
कारकिदींत भरतवंश्याचा विश्वामिञत्त आणि वसिष्ठ या 
दोन क्षींशी संबेध आला. तत्पूरी या वंशात होऊन 
गेलेल्या प्रतिद्ध दिवोदास राजाचे वेळी भरद्वाज कषी 
या वंशाचे पुरोहित होते; ' पण या. भरद्वाजांचा 
विश्वामित्र आणि वतिष्ठ यांच्या कौटुंबिक मंडलांत 
कुठेच उछेख आढळत नाही. विश्वामित्र आणि वसिष्ठ 
या.दोन कुलातील परस्परस्पर्घा आणि भांडण प्राचीन 
भारतीय इतिहासात . प्रसिद्ध असले तरी एक गोष्ट 
ठक्षात ठेवणे आवश्‍यक आहे. क्रव्खेदातील बिविध 
कषींच्या आप्री सुकतात विश्वामित्रांचे ( ३-४ 3 
आणि वसिष्ठांचे (७-२) ही दोनच आप्री सूक्ते अशी 
आहेत की ज्यांच्या चार क्रचा ( ८ ते १! ) तंतोतंत 
त्याच आहेत. त्या तशा का याची नीट उपपत्ती लागलेली 
नाही. विश्वामित्र हे वसिष्ठांच्या आंधी सुदासाचे पुरोहित 
होते हे स्पष्ट आहें, आणि_त्यांच्या परस्पर संघर्ष-स्पंधेचा 
सुज्ञपात प्रत्यक्ष क्रग्वेदातच आहें हेही आंता निर्विवाद 
आहे.' यां स्पंधेच्या संदर्भात एक इंका सहजच उद्ध- 
वते. ती ही की आद्यविश्वामित्रांच्या ( म्हणजे आपल्या 
प्रतिस्पर्थ्याच्या ) आप्री सूक्तातून वसिष्ठ या त्रज्ञ्चा 
घेतील काय व्रिश्चामित्रांनी र्चेलल्या आप्रीसूक्तातील 
कुठलाही भाग आपल्या आप्री-सूक्तात ग्रथित करणे 
वसिष्ठांना कमीपणाचे वाटणार यात्‌ संशय नाही. अर्थात्‌ 
या चार विवाद्य कचा (त. ३-४-८ ते ११ आंणि 
१ ७-२-< ते १५) विश्वामित्र आणि वसिष्ठ या 
दोघांनाही मान्य असणाऱ्या कुठल्या तरी क्रषीच्या 


१, पंचविं ब्रा०-< १५-३,७. कॉठक सं, ११-१० ( 
२. आप्री सूक्तांवर बघा- डॉ. पोद्दार यांचा लेख. ज, बॉग्ये यू. सेप्टे, १ 


- १९४६ चा अंक; ए. ४४व 
वसिष्ठ केव्हा तरी मित्र होते आणि म्हणून चार कचा सारख्या आहे. 


या चार त्रचांचे उपपत्तीचे बाबतीत सेप्टे, 


यांनी अमान्य केळे ते योग्यच आहे. 


३. प्रा, ह. दा, वेलणकर “ विश्वामित्र अण्ड वसिष्ठ 
व तत्पूर्वी जनू बॉम्बे बॅच रॉ. ए. सो. ( १९४२ ); ज. 


श्रे 


असणे हे अधिक. संभाव्य आहे; आणि या क्रषींचा, 
पत्यक्ष तसा उल्लेख नसला तरी, भरतकुलाचे पौरोहित्य 
करणाऱ्या या दोन कहषींच्या आधी मरतकुलाशी संबंध 
असण्याची शक्‍यता आहे. हे क्री जमदयी असावे 


न 


असे वाटते. जमदयिकरषींचा उछ्छेल क्रग्वेदात केवळ 
पुढीलप्रमागे येतो :- 


१ गणाना जमद्भिना ... । (३.६२.१ ८- विश्वा- 
मित्रांचे कोटुंबिक मंडलातील शेबट्चे सूक्त व 
शेवटली कचा ) 


२... गुणांना जमदभिना | 
सूक्तद्र्ा जमदभिभागैवः ) ; 


य रशानः जमदमिना ( ९,६२.२४; जमदश्रि- 
वः ) 


( र्ट 1] १ ० १ रश टॅ 9 


$ 


४ गुणानः जमद्म्मिना ( १,६५.२५ जमदशि 
भागव; ) 
५ ... जमदिदत्ता ( २.५२३.१५; विश्वामित्र ), 


६ (ससपरी ...) यांमे पलस्तिनजमद्मयो ददुः | 
(३-५३-१६); 


७ ( अभ्याष्येयं ) जमदगिवन्न; (.९.२७.११; 
कुत्स आंगिरस ); 

८ विश्वामित्र-जमदगनी ( १०.९ 
भित्र (आणि ) जमदग्नी दरे ), 

3 गुणाना जमदयिवत्‌ स्तुवाना वसिष्ठ 

गृ तु वतू ( ७, 

९६.२; वसिष्ठ-कोटुंबिक मंडल, ) ् 
इंडिशे स्टूडिएन- ३-४७८) 


१४८ व १९४६. आप्रोतील 


-“" पे पुढे बघा. विश्वामित्र आणि 
त हे प्रा, गाडगिळ यांचे मत डॉ. पोद्दार 


६७.४; विश्वा- 


इन्‌ द॒ क्रग्वेद 7 ( डो, मिराशी फेलि. 


ध्य च “च व्हॉ. र 3६५५ 
आ. यू. १९२५, तसेच डॉ. पोद्दार यांच 


1 उक्त लेख. 


/ 
आ 


"करखगघरचि्नसञ, 
इटा तणदचन 


मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वसिष्ठ आणि सुदास-कुल 


जभंदम्नी आणि विश्वामित्र 

वरीळ विवेचनावरून जमद्मी आणि विश्वामित्र 
यांचा संबंध ध्यानात येईल. विश्वामित्रांना जमदभींनी 
( पलस्ति जमदमींनी ) ससपैरी नावाची शक्ति दिली; 
तसेच त्या दोघांचे असे एक सूक्त आहे (१०-१६७). 
पण 'गुणाना जमदमिवंत्‌ स्तुवाना वसिष्ठवत्? या उक्तोत 
येणाऱ्या “ जमदशिवत्‌ ” या दाब्दात जमदग़ींना प्रमाण 
मानण्याची वसिष्ठांची इच्छा ब त्यांच्याशी समीकृत 
होण्याची ( वसिष्ठवत्‌ आणि जमदमिवत्‌ हे तुलनीय 
आहेत ! ) आतुरता स्पष्ट आहे. ससपरी शक्ती 
देण्याचा उलेख सुदासाच्या अश्वमेधप्रसंगी येत असल्याने 
( पहा ३-५३-११ व पुढे ) जमदमींचे भरतकुलातील 
महत्त्व स्पष्ट होते, आणि ते कधी त्यां वंश्यात पुरोहित 
असतील काय ही इंका येते. नंतर पुरोहित झालेल्या 
वसिष्ठांची : जमद्भिवत्‌ ? या शब्दांतील आस्था या 
तर्काला पुष्टी देते. तेव्हा विश्वामित्र आणि वसिष्ठ या 
दोन्ही कुल-मंडलांतील आप्रीसूक्तात समान असलेल्या 
चार कचा मूळच्या जमदमींच्या असाव्या असे वाटते. 
ही आप्री सूक्ते सर्वात जुनी आहेत, त्यात येणाऱ्या 
प्रस्तुत विवाद्य क्ऱञचांपेकी एकीत (८ व्या क्रचेत ) 
येणारी भारती ही देवी भरतकुलाची कुलदेवी आहे, 
व ती इतर काही आप्री सुक्तांतही येते. भरतकुल 
आणि भारतीचा असा संबंध लक्षात घेतल्यास आणि 
सुंदास भरताच्या अश्वमेधप्रसंगी जमदम़ींचा आवर्जून 
केळेला उल्लेव ध्यानात ठेवल्यास जमदय़ींचे मरत- 
कुलांतील महत्त्व विशेषप्रकांरे सूचित होते. या त्यांच्या 
महत्त्वामुळेच वसिष्ठांच्या मंडलांत त्यांच्यासंत्रधीचा 
वर उद्धृत केढेला आदरद्शेक उछेलही विशेष सूचक 
आहे. खास भरतकुलांतील असे दोन कडषी-देववात 
आणि. देवश्रवा-हे सूक्तद्रे्ट म्हणून विश्वामित्र मंडळां- 


४. पहा-डॉ. पोहार-उक्त लेख, ए. ३२. 


तच.येतात ( ३-२२ ).* पण त्यांचा कुठल्याही आग्री 
सूक्ताशी संब्रेध नाही, अर्थात्‌ त्यांच्यापासून भारती. ही 
देवता भरतक्ुलात रूढ होणे संभवत नाही; आणि 
विश्वामित्र किंवा वतिष्ठ यांच्याही सूक्तांत त्यांचा उल्लेख 
येत नाही. एका जमद्मीच मात्र आप्री सूक्त आहे 
( १०-११० ), त्याचे नाव परशुराम असावे अद्ली 
परंपरा' आहे. मग या जमदम़ीच्या आप्री सूक्तात विवाद्य 
चार कचा ( ज्या विश्वामित्र आणि वसिष्ठाच्या आप्री 
सूक्तात त्याच आहेत ) का नाही, असा प्रश्न उद्भवणे 
शक्‍य आहे. पण याचे समाधान असे करता. येते की 
परशुरामाच्या काळापर्यंत या क्रचा विश्वामित्रानेतर 
सुदामाचे पौरोहित्य करणाऱ्या वसिष्ठाच्या . म्हणून 
प्रसिद्ध झाल्याने विश्वामित्रपक्षीय  जमद्य़ीकुलो- 
त्पन्न या क्र््रीने त्या स्वीकारल्या नाहीत.." यावरून 
या चार कडचा प्राचीन जमदय़ींच्या असाव्या व तेच 
: पलस्ति जमदग्नि ' म्हणून प्रसिद्ध असावे, यांचा 
उल्लेख इतरत्र कुठेच आढळत नाही. सावणाचाये पलस्ती 
हा शब्द विशेषण म्हणून स्वीकारून त्याचा अथ वृद्ध 
आणि दौर्घायुषी (“ पलिता दीर्घायुष्यः?) असा करतात. 
ह्यावरून ते सर्वमान्य आणि वेदिक परंपरेत रुजलेले 
असावे, असे स्पष्ट दिसत. पलस्ति हे कदाचित्‌ पुढे 
परंपरेत न टिकलेल्या ससपंरी मंत्राच्या द्रष्ट्याचे वैय- 
क्तिक नावही असेल. या नावाने हा मंत्र का टिकला 
नाही हे पुढे येईलच. त्यानीच भरतकुलात या चार 
घ्रईचांची परंपरा निर्माण केळी असण्याचा, ती विश्वा- 
मित्रांनी कायम ठेवण्याचा आणि वसिष्ठांनी ती तशीच 
ठेवून त्या चार त्रक्च्चा आपल्या आप्री सूक्तात घेतल्या 
असण्याचा दाट संभव आहे. नाही तर परस्परविरोधी 
अद्या विश्वामित्रवसिष्ठांच्या आप्री सूक्तात त्या तशाच 
असण्याची अन्य उपपत्ती लागत नाही. वसिष्ठ पलस्ति- 


५, विश्वामित्रांच्या कुलमंडलात ही. वेगळीच सूक्ते येतात हे ध्यानात ठेवण्याजोगे आहे. यावरून भरत व 
विश्वामित्र या कुलांचा आणि त्याबरोबरच, जमदभि-विश्वामित्रांचा संबंध लक्षात घेता, भरत-जमदभी यांचा 
संबंधही ध्यानात येतो. सायणाचायौनी विश्वामित्र आणि मरत हे एकच असे ( चुकून  ) म्हटले (२-५३- 
२४--भरतवंतयाः इमे विश्‍वामित्राः ) हे याच कारणावरून असेळ काय £ 

६. सायणांची त्या सूक्ताची प्रस्तावना आणि अनुक्रमणी. 

७. विश्वामित्र आणि जमदरम्नि यांचे नाते असल्याचे प्रसिद्ध आहे. ( पहा भाग, पु. ९-१५-८ते ११). 
त्डचीक कडबीनी आपल्या पत्नीला आणि तिच्या आईला दिलेल्या चरूंची त्यांनी अदलाबदल केली आणि पत्नीला 
जमदभी व तिच्या आईला विश्वामित्र हे मुलगे झाले, जमदझीचा मुल्गा परुराम. 


१३ 


अनुक्रमणिका 


2 
पड कुक 


-करखगघर चिघनसञा? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत 


र्‍जमंदग्नींचा-उछछेवर करीत नसले तरी त्यांना जमदय़ी 
श्रद्धेय आहेत हे आपण वर बघतो आहेच. इतर 
संहितात. विश्वामित्र आणि जमद्मी यांचे सख्य दिसून 
येते; इतकेच नव्हे तर हे दोघे बसिष्ठाचे प्रतिस्पर्धी 
म्हणून येतात ( तैत्ति, सं. ३-१-७-३;५-४-११-३; 
मेत्रायगी सं. २-७-१९; ४-२-९ ) हे खरे असले 
तरी प्रत्यक्ष क्रस्वेदात वसिष्ठ आणि जमदय़ी यांच्यात 
कुठलीही स्पर्धा दिसत नाही आणि वरिष्ठांना ते वन्य 
आहेत असे दिसत. म्हणून विवाद्य क्रचा मुळात 
जमदमीच्या असून त्या नंतर विश्वामित्रांनी व वसिष्ठांनी 
घ्रेतल्या असणे शक्‍य आहे. जमद्झीच्या या त्रश्चा 
विश्वामित्रमंडळात जाऊन त्या विश्वामित्रांच्या म्हणून 
प्रसिद्ध: होणे याला आणखी एक पुष्टि म्हणून 
विश्वामित्रमंडलातील शेवटचे सूक्त घेता येईल. 
५, ३-६२ ). या सूक्ताच्या शेबटच्या क्रचेत जम- 
दमीचा उ्छेख द्रष्टा म्हणून येतो. “गृणाना जमदग्निना 
योनाद्ृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोममृतावधा ॥ ” या 
वरील “ अनुक्रमणी ” '“ ग्रंथातील व्यवस्था संदिग्ध 
आहे. त्याप्रमाणे शेवटच्या तीन कत्रज्वचाच जम- 
दमींच्या असून त्या सोडून संपूर्ण सूक्त विश्वा- 
मित्रांचे आहे अते स्पष्टीकरण सायणाचार्य देतात. 
पण संपूर्ण मंडलातील देवतांशी ताडून बघता असे 
आढळते की या सूक्तातील एकाही देवतेला प्रस्तुत 
मंडळात इतरत्र अते महत्त्व नाही. इन्द्रावरुणो, बृहस्पती, 
पूषन्‌ , सवितू, सोम आणि मित्रावरुणी या त्या देवता 
होत, मित्राचे सूक्त क्रगबेदात इतरत्र कुठेच न येता 
केवळ विश्वामित्रमंडटातच येते हे विशेष होय; पण 
वरुण, इन्ट्रावर्णो, मित्रावरुणो इत्यादींना तसे स्थान 
बिश्वामित्र-मंडळात इतरत्र नाही, क्रखेदात इतरत्र 
जमदमी आणि विश्वामित्र यांचे जोड-सूक्त आहे; पण 


८. या देवतांची नावे गोणत्वाने येतात; पण संपूर्ण कहा किंवा तृच्‌ 
अपण केलेळे नाही. त्याना असे वेगळे महत्व केवळ याच सूक्तात आहे. 

९, याच मंडलात देवतात आणि देवश्रवसू या अन्यकुलीय क्र्मींचे सूक्त ग्रथित केलेले अ 
मागे बघितले आहेच, (क, ३२-२३ ). ह्या सूक्ताला विश्वामित्र-कुलमेडळात घे 
सूक्तान्ती येणारी क्रचा ( इळामंभ्ने पुरुदुसं सनि गोः इ. इ. ) ठेवून दिठेली दिसते 

१०. तत्सवितुवेरेण्ये भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥| ( 


११, क्रग्वेद- खिलांमध्ये “ गायत्र ब्रह्म ” 


प्रकाशित होण्याचा उल्लेख आहे. 
देवानाही उपास्थ असून त्याचा संरक्षणकर्ता म्हणून ज्या क्र्रीचे नाव सांगितळे र) 


त्यात विश्‍वामित्र-जभदग्नी असे जोड-कर्तृत्व सिद्ध 
होते; कारण तसा उछेखच आहे ( १०-१३७; पहा 
क्रचा ४). यावरून विश्वामित्रांच्या कुलमंडलातील हे 
शेवटचे सूक्त संपूर्णच तर कुठल्या जमदय़ीचे नसेळ ना 
असा दाट संदाय आल्यावाचून रहात नाही.' वबिश्वा- 
मित्र-जमदम्नींचा कोटुंबिक संत्रंध व पुढे त्यांची वसि- 
छांशी एकत्रित स्पर्धा यावरून हे पूर्ण सूक्त जमदमीचे 
असून नंतर केव्हातरी विश्वामित्रांच्या नावावर खपले 
असणे अगदीच असंभाव्य नाही. सूक्त आणि क्रषी 
यांची सांगड घालताना संदेहास्पदे निर्माण झाल्याचें 
पुरावे क्रर्ेदात आहेत. क्रषी म्हणून सरमा देवशुनी, 
ताकष्येः इन्द्र, इन्द्राणी, इन्दराणीची स्नुषा, इत्यादि नावे 
या विधानाची पुष्टी करताल, प्रस्तुत सूक्तात शेवटच्या 
त्र्चेत जमदमी नाव येऊनही संपूर्ण सूक्ताहा त्याचे 
कतृत्व का दिले नाही, ह्या प्रश्नाचे उत्तर असे की, 
विश्वामित्र कुलमंडलात ते आल्याने संपूर्ण सूक्ताला 
त्याचे नाव देण्यात संदेह उत्पन्न झाला. असावा. असे 
असले तर मग प्रसिद्ध गायत्री मंत्र (सावित्री-गायत्री) 
जो याच शेवटल्या सूक्तात येतो तो कुणाचा ( 
विश्वामित्राचा की त्यांच्या कुडंबाशी निकटसत्नध 
असलेल्या जमदींचा ! परंपरेत हा मंत्र विश्वामित्रांचा 
म्हणून रुजला आहे, विश्वामित्रांचा हा मंत्र वसिष्ठ- 
वंशीयानाही मान्य असल तर विश्वामित्र-वसिष्ठांच्या 
पार्‍येरिक तेढीचे काय १ वसिष्ठवंशीयांचा (अर्थात्‌ 
वसिष्ठगोत्रियांचा) वेगळा असा सावित्री-गायत्री 
मंत्र नसेल तर आणि विश्वामित्र बसिष्ठांची पारॅपरिक 
स्पर्धा ध्यानात घेतली तर, वसिष्ठांनाही मान्य अस- 
देला हा प्रसिद्ध मंत्र ज्या सुक्तात आहे ते संपूर्ण 
सुक्तच जमद्झीचे असणे अधिक संभवनीय आहे." 


(तीन क्रचा ) किवा सूक्त कुणालाही 


र् हे हे आपण 
ऊन त्याचे शेवटी विश्वामित्राची 
३-६२-१०) 

अक्षर असे हे गायत्र ब्रह्म 
हे. ते जमदग्नीच होत. 


१४ 


अनुक्रमणिका 


वसिष्ठ आणि सुदास-कुल 


संसर्परी आणि गायत्री 

प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हा विश्वामित्रांचा आहे की 
जमदय़ीचा आहे याविषयी वर ऊहापोह झाला. 
ज्या सूक्तात हा मंत्र येतो ते सूक्त जमदझ़ीचे असून 
नंतर विश्वामित्रांच्या कुलमंडळात त्याचा अंतर्भाव 
होण्याच्या शक्‍यतेवरही वर विचार झाला आहे. 
विश्वामित्र आणि वसिष्ठ यांच्या पारंपरिक कलहा- 
चाही विचार आपण केला आहे. तसेच भरत- 
कुलात विश्वामित्रांच्या आधी, त्याच्या कुटुंबाशी 
अगदी जवळचा संत्रंध असलेल्या, जमदय़ींची 
पौरोहित्य-परिपाटी असावी की काय याविषयीही 
आपण ऊहापोह केला, आता वादग्रस्त असलेल्या 
क्रग्बेदांतील दुसऱ्या मुद्दयाकडे वळू. जमदय़ींनी 
विश्वामित्राला दिलेली ससपंरी म्हणजे काय ! विद्वा- 
नांची विविध मते यासंजंधी आहेत. वैदिक परंपरे- 
प्रमाणे ससपंरी म्हणजे सरसरणारी किंवा गतिमान 
अशणारी वाणी;'* तर काही आधुनिक पंडितांच्या 
मताने ससपंरी म्हणजे युद्धात वाजविली जाणारी 
तुतारी. पूण आकलन होण्यासाठी ज्या क्रचात हा 
शब्द येतो त्या कचा पुढे उद्धुत करू या !- 
ससर्परीरमतिं बाधमाना बृहन्मिमाय जमद्भिदत्ता । 
आ सूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेष्वमृतमजुयम्‌ ॥। 

( ३-५३-१५) 


[ जमदय़ींनी दिलेली ससर्परी अमतोला" दूर 
करीत मोठ्याने ओरडली, ती सूर्याची कन्या अखंड 
आणि अमत्ये असे यश देवांपर्यंत प्रसृत करती झाली.] 

यानंतर पुढचीच क्रचा आहे-- ५ मजि 


ससर्परीरभरत्तयमेभ्यो5धि श्रवो पाज्चजन्यासु झष्टिपु । 
सा पक्ष्या नव्यमायुदेधाना यां मे पलस्तिजमद्झयो 

| ददुः | (-१६) 

[पंच जनांच्या ' वसाहतीत ससपंरीन ह्याना सुयरा 
प्राप्त करून दिले. नवजीवन प्रात्त करणाऱ्या त्या 
पक्षिणीचे दान आम्हांला पलस्तिजमदय़ींनी केले,..] 
वरील दोन्ही मंत्र सुदासाच्या अश्वमेधप्रसंगी उच्चारळे 
आहेत, च 


वरील संदर्भावरून जमद्शींनी विश्वामित्रांना दिलेली 
: ससपंरी ' ही पक्षिणी तर आहेच, पण ती सूयर 
दुहिताही आहे. असे असल्याने ती एक प्रकारचीं 
“ पक्षिणी यातु ? असावी हे मत * मान्य होणे 


.कठिण आहे. अश्या प्रकारची एखादी “ पक्षिणी 


यातु? (१711४00 06011) विश्वामित्रांना. जमदंग्नींन 
प्रदान करणही संभवनीय नाही; कारण जमदयरी 
वसिष्ठांनाही कसे मान्य होते हे आपण वर बघितले 
आहेच, तेव्हा सुर्याची दुहिता असलेली ही पक्षिणी 
ससर्परी कोण १ वैदिक-विश्वासाप्रमाणे सूये हा पक्षी 


बघा खिल- ५-३-१ ( गायत्रमृच्यते ) आणि ३ ( यदक्षरंभूतकृतो विश्वे देवा उपासते । महुर्षिमस्य गोपारे 
जमदमिमकुर्वत ।। जमदभिराप्यायते छन्दोमिश्रतुरुत्तरेः ॥ ). क ल 

ऐतरथ ब्राह्मणात झुनःशेपाच्या व्ृत्तान्तात ऐक्ष्वाक हरिश्चन्द़ राजाने केलेल्या यज्ञात जमद्य़ी. आणि 
बलिष्ठ पुरोहित होते. पण संघर्ष येतो तो शेवटी विश्वामित्र आणि वसिष्ठ यात. ( ऐ. ब्रा. ७-१३ व पुढें ) 

१२. सर्पणश्ीला वाकू । बृहद्ेवता -४-११२ व पुढे; सायण- त्र. ३-५३-१५ व १६ वर. 

१३. या मतांसाठी बघा- प्रा. ह. दा. वेळणकर- वैदिक त्रह्न्वांचा अनुवाद- ज. बॉ. यू. मे १९३५. 


पृ. २९ 


१४, “ अमतिं बाधमाना ” याचा अर्थ “ अमंगल दूर करणारी ” असा होतो. अमति म्हणजे मति- 


हीनत्व किंवा किंकतेन्यमूढत्व हा अर्थ बहुतेक विद्वानांनी घेतला आहे. तो न पटणारा आहे. आम्ही घेतलेल्या 
अर्थासाठी बेघा- त्र २-१६-५; ७-१-१९; ४-१ १-५; ऐतरेय ब्रा- २-२, 

१५. “ बृहन्मिमाय ” यावरून ती “ तुतारी '' असावी हा तर्क सुचला हे उघड आहे ! 

१६. * पंचजन ? या शब्दात आर्य व आर्येतर अशा सर्वे समूहांचा अंतर्भाव होता. विशेष स्पष्टीकरणा- 
साठी बघा- “ वेदिक इण्डेक्स ? - मॅक्डोनेळ आणि कीथ, श्‍ 

१७. हे प्रा. वेलणकर यांचे मत आहे; पण जमदरय़ीसारख्या आय्रमान्थ अशा क्रषींनी विश्वामित्राला यातु 
कशी दिली ही रोका त्यांनीच घेतल्यामुळे “ पक्षिणी यातु ? या अर्थाबद्दळ त्यांचा आग्रह नाही हे उघडच 


ओह. पहा- निर्दिष्ट स्थळ. ( टीप, १२ ) 


१५ 


नवभारत 


आहे. याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण दिल तरी पुरेसे होईल, 
अश्वमेध यज्ञाचे वळी अश्वाला अभिमंत्रित करण्यासाठी 
ज्या क्रग्वेदीय सुक्ताचा विनियोग आहे. त्यात पहिल्याच 
तज्चेत त्याचे वणन * ब्येनस्य पक्षा ? इत्यादी शब्दात 
केले आहे, ( जळ १-१६३-१ ). आश्चमेधिक अश्व हा 
सूर्याचे प्रतीक होय याबद्दल वाद नाहीच. सूर्याचे प्रतीक 
असलेल्या सोन्याच्या मोठ्या वतुळाकार पत्र्यावर ह्या 
येशात * शामित ? (म्हणज निश्चे्ट आणि दिवंगामी) 
अशा अश्वाला ठेवतात ते, तो आणि सूर्य हे एकच होत, 
यो कल्पनेतूनच,“ असो, तेव्हा सूर्य हा पक्षी, तेव्हा 
त्याची दुहिता असलेली पक्षिणी अर्थात्‌ सावित्री; कारण, 
सूय हा सवितृ होय “ सूयंस्य दृहिता ” हे वचन केवळ 
प्रस्तुत संदर्भातच येते असे नव्हे. इतरत्रही येते आणि 
त्यात सूर्यदुहितेने सोम आणल्याची कल्पना आहे. * 
सूर्यदृहितेने सोम आणण्याची ही बैदिक कल्पनाच पुढे 
अहग्वेदेतर संहिता आणि महाभारतात येणाऱ्या सोमाहरण 
कथेमध्ये विकसित होते. “ या कथेत सोम हरण करणारी 
पक्षिणी ही गायत्री होय. अर्थात्‌ गायत्री . छंदावरच 
पक्ष्याचे रूपक केळेळ आहे व तीच सावित्री म्हणूनही 
प्रसिद्ध आहे. ही गायत्रीच बयेन पक्षाचे रूप घारण 
करून सोम आणण्यासाठी गेली अशी वैदिक परंपरा 
असल्याने “ इयेन-पक्ष  सूर्याशी तिचे याही पातळी. 
वरून नाते जुळते. तवे छंद म्हणज सोपणैय व सूर्याचे 
किरण सुपण अशीही कल्पना रूढ आहे." सर्व छंदांमध्ये 
१:, पहा, शतपथ ब्रा. ( माध्य, ) १३.५.२.२. 
१९, क्र. ९-७२-३१;-११३-३ 
आहे. 


२०. तैत्तिरीय सं, ६.१.६,१; मैत्रायणी सं, ३--७-७ 


आंगामी पुस्तकात केला आहे- 
बनारसीदास- दिली ). 


:०९-६ या ठिकाणी सोमसवनाचे 


ग.९टुलातड ग गाठ ॥8]801181818- 


गायत्री हिळाच सावित्री ही संज्ञा आहे. उपनयनाचे 
वेळी सावित्री-गायत्रीचेचे महत्व सांगितले आहे. 
ही गायत्री-सावित्री ( अर्थात्‌ सू्मदुहिता ) संस्कारात 
ष्टिजत्व. ( दुसरा जन्म ) प्रदान करते आणि सोम 
आणून देवांना अमृतत्व बहा करणार्‍या सूर्यदुहितेशी 
समीकृत होते. गायत्री सावित्रीची जी परंपरा गृह्य 
सूवांनी " नमूद केळी आहे ती विश्रामित्रांच्या ( म्हणजे 
विश्वामित्र मंडलातील जमदग्निसूक्ताच्या ! ) कोंद- 
णातील आहे. हे ध्यानात ठेवता, “ जमदग्नींनी 
दिळेळी नव्य आयु देणारी सूर्यदुहिता ? म्हणजे दुसरी 
कोणी नसून प्रसिद्ध सावित्री-गायत्री मंत्र किंवा तत्समान 
इसरा कुठलाही पण गायत्री छंदांतील मैत्र असावा हा 
तक बरोबर वाटतो. याला आणखी पुष्टी येते ती 
अशी की, शिव नरिपुरासुराशी युद्ध करण्यास गेले 
अतता त्यांच्या रथाच्या वरील भागाची रज्जु साक्षात्‌ 
गायत्रीच होती. ( महाभा०-कण-३४-३५. ), 
इतर छंद सोमाहरण प्रसंगी गळून परत आले पण 
गायत्री तेवढीच अल्लेरपःैत पोचून गंधवीशी लढून 
सोम हस्तगत करती झाली या वैदिक परंपरेत गायत्री 
छदाच्या विजिगीपुत्वाची कल्पना * असल्याने युद्धार्थ 
मस्थान करताना गायत्री छंदातीळ त्र्नचांचा ( किंवा 
सावित्री-गायत्रीचा ) उद्योष करण्याची प्रथा सूचित 
होते. * विश्वामित्रांच्या प्रस्तुत सूक्तात ( ३-५३ ) 
केबळ एकच मंत्र गायत्री छंदांतील आहे, तो ही 


विविधप्रसंगी सूर्यदुहितेचा उल्लेघ 


दिपव 
महाभा. आदिपवे. या कथेचा पूर्ण परामी माझ्या 


(गरुडावरील पाठ) (मोतीलाल 


२१, निरुक्त. ४-१-३ ( क्रवेद १०-७३-१० वरील भाष्य, ) 


२२. दातपथ ब्रा. ११.५.४,६; - -१३; 
२३, तैत्तिरीय सं. ६- १-६-१, इ. 
२४. शिवाय महाभा. अनु. ( अध्याय १५० 3) 


असे बचन आहे. सग्रामकाळीही या मंत्राचा 


“ वृहून्मिमाय ” ( ३-५१३-१५ ) 


१९४ 


अनुक्रमणिका 


ह अ “3 मध्ये ण्का सावित्री- 
पराशरमत म्हटळेळे आहे ( -छोक, ७५ ). प्रारंभी “ नमो वसि 


आहे. सग्ा घोष फलप्रद होतो 
त्यातील एकंदर उछेलांवरून तो प्राचीन मानला तरी नंतर त्यात ब 


गोमिल गृह्मसू. २,६,२; आश्वला. यु. रू. १,२१.४.६ इ. इ 
०" क १0७ जं 


मंत्रविधीचे वणन आहे. त्यालाच 
डाय महाबताय पराशर बेद्निधिं नमस्ये । ” 


असे सांगितले आहे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वसिष्ठ आणि सुदास-कुल 


अश्वाळा सोडण्याच्या आदेशानंतर आणि ससपँरीच्या 
उछ्ेबापूर्वी ( २-५३-१३ ). तेव्हा ससपरी म्हणजे 
सावित्री-गायत्री मंत्र अशी उपपत्ती जुळते. 


ससर्परी आणि शक्‍वरी 

अशा ससपेरीच्या योगाने सुदास्‌ राजाचा आश्व- 
मेधीय अश्व विश्वामित्र क्र्रींनी सोडल्यानंतर आणि 
प्रयाणानुरूप विविध विधी केल्यानंतर अश्वमेध सफळ 
होणारच अशी भरतवंद्षीय सुदास्‌ याची खात्री. झाली 
असणार यात आश्चसे नाही. जमदंग्रींचे पारेपरिक 
पाठबळ मिळालेळे विश्वामित्र मोठ्या आत्मविश्वासाने - 

'“ विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मदे भारत जनम्‌ ” 

( क्रचा-१२) 
- असे या संदर्भात म्हणतात आणि सांगतात- 

“ विश्चामित्रा अरासत ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे । करादेननः 
सुराधसः || - ( विश्वामित्र-कुळातील त्रह्णींनी इन्द्राला 
: ब्रह्म ** बहाळ केळे, तो आम्हाला संपन्न करीलच ) 
पण हे थाटाचे व विधिपूर्वक केळेळे भरताच्या अश्वाचे 
प्रस्थानच विश्वामित्रांच्या प्रकर्षांचे “ भरतवाक्य ” 
ठरले ! हा अश्व परुष्णीच्या तीरावर भडविला गेला; 
आणि जो प्रसंग उद्‌भवळा तेच प्रसिद्ध दाहराज्ञ युद्ध. * 
या युद्धात दहा ( अर्थात्‌ दह्याचे वर ! ) राजांनी एकत्र 
येऊन भरताची सेना तासून काढली, (क्र, ७-३२- 


५, ६; ८३२-६; ७ ). विश्वामित्राची प्रभा. लोपली, 
त्यांची ' ससपंरी ? हतप्रभ झाली. ती सूर्याची दुहिता- 
जिने त्यांना आतापर्यंत यश दिले होते ती-काळंवंडली ! 
पुढे वैदिक वाड्ययात ' ससर्परी ? या नावाचा कुठेच 
उछेख नाही. ती यातुधानी ' होती म्हणून नव्हे; तर 
हतप्रभ विश्वामित्राची कळेकित शक्ती होती म्हणून ! 
भरत कुलातून. सुदासाच्या अश्वमेधाच्या वेळी अशा 
तर्‍हेने विश्वामित्र-आणि त्यांची ससपैरी यांचा लोप 
झाला, आणि याचवेळी सुदास्‌ राजाने वसिष्ठांना 
पाचारण केळे. यावेळी वश्तष्ठ एका पाशद्युम्न बायत 
नावाच्या राजाकडे पौरोहित्य करीत होते असे- दिसते. 
कारण, भरतकुलाचे निमंत्रण आल्यावर ती संधि सोडू नये 
यासाठी पाशाद्युम्म वायताचे पौरोहित्य सोडून ते 
सुदास्‌कडे आले; आणि त्यांच्याबरोबर पाशद्युम्नाला 
सोडून इन्द्ही. आला. ( क्र. ७-३३-२ )- 
अर्थात्‌ वसिष्ठांनी इन्द्राला सुदास्‌ भारतासाठी वशा 
केळे. जसे विश्वामित्रांनी ससपंरीच्या योगे जय मिळ- 
विण्याची योजना केली होती, तश्ीच वरसिष्ठानी 
शक्‍वरीच्या योगाने केली. शक्‍वरी . त्रह्नचांची घडणं 
गायत्री छंदातीलच सात पादांनी होते हे या ठिकाणी 
लक्षात ठेवल्यास ससपंरी व गायत्री यांचा संज्रंध पुनश्च 
ध्यानात येईल. शक्‍वरींच्या साहाय्याने वसिष्ठांनी 
इन्द्राच्या ठिकाणी भल भरले; सुदासूला जय मिळाला; 


र य जन्दाचा अर्थ काय ह्याची चर्चा करण्याचे हे स्थान नव्हे, “ब्रह्म “वां अर्थ € परिबृंढ कमे? 


असा सायणाचा्य करतात. 


पण प्रखर क्रतु किंबा तेज असाही याचा अर्थ दिसतो. मंत्रात प्रखर शक्ति म्हणून 


ब्रह्म म्हणजे मैत्रही, [४६४० ]00ए/0 किंवा १1६४1८ 1)09१., 


२६. हाच तो 


गायत्री छुंदातील मंत्र. कदाचित्‌ या मंत्रानंतर विश्वामित्रांची सावित्री गायत्रीप्रयाणविधीत 


येत असावी, कारण ह्यानंतर लगेच ससपैरीचा उलेख आहे. 


२७. प्रा, वेलणकर 
सुंदासूच्या महायज्ञांचा उछ 


_ « विश्वामित्र अण्ड वसिष्ठ इन्‌ दू त्रबेद-” ( डॉ. मिराशी फेलि. व्हॉ. ) बृहद्देवतेत 
छेख. आहे. ( वृह. ४-११२ व पुढे ); पण वसिष्ठपुत्र शक्ति आणि विश्वामित्र 


यांच्यात वाद होऊनं विश्वामित्राची गेलेली वाक्रक्ती ससर्परीने परत मिळाली असा उल्लेख आहे. हा उछेख 
नेतरच्या रूढ कथेवरून आलेला असावा. मुळात अश्वमेध यज्ञातील प्रस्थानाशी संब्रंध क्रबेंदातही स्पष्ट दिसतो, 
२८. क्र, ७-२३-४. यच्छक्वरीषु दृहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदघाता वसिष्ठाः ॥ 
याशी तुलना करा-- “ विश्वामित्रा अरासत ब्रहन्द्राय वज्रिण ” आणि *“ ससपैरी , . .जृहन्मिमाय, '' ससर्प- 
रीचा मोठा आवाज म्हणजे “ ओरडणे * नव्हे; तर ती गायत्री-युक्त मैत्राचा प्रयाण-घोष होय हे स्पष्ट होऊ 
डाकेळ, शक्‍वरी हा शब्द क्ग्वेदात आणखी एकच वेळा येतो “ गायन त्वो गायति शक्‍वरीषु ? ( १०-७१- 


११), शक्‍वरी 
२३-२, 


न, भा. ३ 


मुळे इन्द्र वृत्राला मारू शकळा (धातु शकू ) म्हणून शक्‍वरी. पहा निरुक्त १-८) कोष्रीतकी ब्रा. 


१७ 


१ आ 


कट. क 


-करखगघलचिघजचतन) 


नवभारत 


त्याचा अश्व पुढे गेला; * आणि. अश्वमेध पूर्ण झाला: 
अशाप्रकारे भरतकुलात वसिष्ठाचे आगमन झाले; 
आणि त्यांचे पुरोहितपद स्थिर झाले, 
बसिष्ठ-पुत्रांचा संहार 

याप्रमाणे वसिष्ठांनी पौरोहित्य मिळविले. पण त्यांच्या 
पुत्रांचा संहार केल्याची परंपरागत कथा आहे. हा 
संहार “ सोदासांनी ” ( सौदासैः ) केल्याचा उछेख 
आहे. * पण सुदास्‌ राजाच्या कारीदींत हा संहार 
झाल्याचे आढळत नाही. महाभारतात मित्रसह कल्माघ- 
पाद राजाचे वृत्तात या संहाराचा उछेल आहे. मित्रसह 
किंवा कल्माषपाद ही दोनही नावे वैदिक वाड्ययात आढ- 
ळत नाहीत; तसेच शक्तीचा व इतर वसिष्ठपुत्रांचा वध 
“सोदासांनी? केल्याची परंपरा जरी बृहंद्देवतेत असली, 
तेरी तो वध का केला याचे स्पष्टीकरण आढळत नाही, 
या संहारांचे स्पष्टीकरण महाभारतात आहे ते असे- 
कल्माषपाद राजा एकदा वनात शिकार करण्यासाठी 
गेला असता तो एका अरंद वाटेवर आला. त्याच 
वाटेने गक्तीही ( वसिष्ठपुत्र ) विरुद्ध बाजूने आला. 
दोघांनीही एकमेकांना आपल्याला वाट देण्यासाठी 
आज्ञा केळी. पण दोघेही हटेनात. शेबटी राजाने 
शक्तीला चाबकाने मारले. तेव्हा शक्तीने “ तू राक्षसा- 
सारखे वतन केलेस म्हणून तू राक्षस हो ” असा त्या 
राजाला शाप दिला. तेव्हा कल्मांषपाद राजा नमत 
आहे असे पाहून विश्वामित्र (कसा कुणास ठाऊक ! !) 
तिथे आला आणि त्याने कल्माषपादाच्या अंतरंगांत 
किंकर नावाचा राक्षस भरवून दिला; आणि आपण 
स्वतः. निघून गेला.” वाटेत कल्माषपादाला श्लुधेने 
पीडित एक ब्राह्मण भेटला. त्याने मांसारानाने श्षृधा- 
पूतांची याचना केळी, राजा महालात आला, त्याने 
स्वयंपांक्याला सांगितले; पण मांस रिळक नसल्याने 
राजाने त्याला नरमांस शिजवून पाठविण्यास वारंवार 
सांगितळे, तसे स्वयेपाक्याने केळे व वनात जाऊन त्या 
ब्राह्मणाला दिळे. ते अभक्ष्य पाहून ब्राह्मणाने परत 


२९. पहा : क्र. ७-१८-९ “ आदशुश्रनदमिपित्वं जगाम । ” 


पहा । सायण, 
३०, बुहंदेवता - ४-११२ व पुढे, 
३१, आदि- १७५- १ ते २२, 
२२. - तेच-२३ते ४१, 


श्ट 


शाप दिला की-- “ झक्‍्तीने शाप दिल्याप्रमाणे तो 
राजा मनुष्यभक्षण करणारा राक्षस होइल. ?” राजाला 
हे समजल्यावर त्याने शक्तीला खाऊन टाकळे आणि 
त्या त्राह्मणालाही !!'' पण यावेळी शक्तीची पत्नी 
गरोदर होती म्हणूनच वसिष्ठांनी पुत्रहत्येच्या शोकाने 
जीव दिला नाही, कल्माषपाद एकदा वनात फिरत 
असताना वसिष्ठांवरच, त्याना खाण्याच्या इच्छेने, 
घावला; पण शेवटी तो ज्यांत झाला आणि त्याने 
वसिष्ठांना आपल्या राणीच्या ठिकाणी नियोगज पुत्र 
उत्पन्न करण्याची विनंती केली. 


या वृत्तान्तात कल्माषरपादाने शक्तीला मारल्याचे 
कारण काय तर, एका ब्राह्मणाला त्या राजाने नरमांस 
खायला दिले म्हणून त्याने दिळेहा शाप हे होय. 
तसेच “ शक्तीने दिलेल्या द्यापाप्रमाणे ” ही त्याला 
पुष्टी दिलेली आहे. पण शक्तीने “तू राक्षस हो? 
म्हणून कल्माषपादाला दिलेला शाप केवळ त्याने रस्ता 
सोडला नाही एवढ्यावरूनच असेल असे दिसत नाही. 
शक्तीला राजाने चात्रकाने मारळे ही बाबर मुख्य 
आहे; आणि तीवरून शक्ती आणि राजा यांच्यात 
काही तरी पूर्ववैर असले पाहिज हे स्पष्ट होते. 
विश्वामित्राचे त्या ठिकाणी आगमन व राजाच्या 
शरीरात त्याने प्रविष्ट करविटेल्या किंकर नावाच्या 
राक्षताची क्ट॒ति ही नंतरची आहे हेही स्प्ट आहे. 
आणि त्यासाठी वसिष्ठ-विश्वामित्रांच्या परंपरागत कल 
कल्हाचा आधार घेतला हेही स्पष्ट आहे, नाहीतर 
विश्वामित्राचे एकाएकी आगमन व निघून जाणे 
याची उपपत्ती लागत नाही, यावरून या वैरात विश्वा- 
मित्राचा काहीच संभध मुळात नाही हेच स्पष्ट होते. 
राज्ञा त्या अवस्थेत वसिष्ठांनाही खाण्यासाठी धावला 
हेही आपण बधितळे आहेच. अर्थात्‌ वरिष्ठांशी वेर 
झाले म्ह्ण्जे विश्वामित्रांचा संबंध असलाच पाहिजे 
असा ठोकताळा महाभारतातील या वृत्तांतात केव्हा 
तरी घुसला हे उघड आहे, वसिष्ठ पुत्रांच्या संहाराची 


यावर विद्वानांची मंते विविध आहेत. पण 


ाट्यायनचा सायणकृत उल्लेघ करू. ७-३२ ची प्रस्तावना. 


३२, - तेच- १७६. 


संगण 


वसिष्ठ आणि सुदास-कुल 


सर्व जञाबदारी ही सोदासांची म्हणजे सुदास-पुत्र 
कल्माप्रपाद व त्यांचे अनुयायी यांचीच आहे हे 
बुहंद्देवेतच्या कथनावरून सिद्ध होते. 


महाभारतात राजाचे नाव जरी कल्माष्रपाद अस 
असले तरी रामायण आणि भागवत पुराण यात. त्याचे 
नाव मित्रसह असे आढळतें.* एकदां शिकार करीत 
असताना त्याने दोन राक्षसांपैकी एकाला मारळे व 
दुसऱ्याने त्याच्यावर सूड ध्यावचा म्हणून, राजवाड्यांत 
वसिष्ठ आळे असताना, राजाच्या स्वयंपाक्याचे रूप 
घेऊन त्यांना नरमांस वाढले, आणि त्यामुळे रागावून 
वसिष्ठांनी “ तू राक्षस हो ” असा राजाला शाप दिला. 
तेव्हा राजानेही हा अनाठायी शाप ऐकून प्रतिद्याप 
देण्यासाठी हातात जळ घेतळे; पण राणी सदयंतीने 
मध्यस्थी केल्यामुळे त्याने राग आवरला व ते. जळ 
स्वतःच्याच पायावर सोडले. त्यामुळे लाचे पाय 
चट्यांनी मरून गेळे आणि तो * कल्माषपाद. ' झाला, 
कल्माष्रपाद्‌ या नावाची ही उपपत्ती नंतर जोडलेली 
पुष्टी आहे यात वाद नाहो. या इृत्तात विश्वामित्र 
कुठेचं येत नाहीत; पण वलिष्ठ आणि राजा ( सुदास- 
पुत्र कल्माषरपाद्‌ ) यांचा संघर्ष मात्र स्पष्ट दिसतो. या 
संघर्षाचे मूळ कश्यात आहे हा महत्वाचा प्रश्न आहे, 
कल्माषपाद राजाचे नाव तस का हे जरी वसिष्ठाच्या 
झापाच्या आणि तज्जन्य राजाच्या क्रोधाच्या क्ळ्सीने 
सिद्ध करण्याचा प्रवत्न केला असला, तरी या क्ल्प्तीत 
३४, रामायण-उत्तरकाण्ड, ६५- १ ०; भाग. पृ. 
सह असून नंतर दुसऱ्या जन्मात मित्रसह अत आढळते, 


एक महत्त्वाची गोष्ट सूचित केली आहे. ती म्हणजे 
कल्माषपादाची राणी मद्यंती हिने केलळेळे कल्माष- 
पादाच्या क्रोधाचे निवारण, हा मुद्दा वसिष्ठांन नियोगाने 
राणी मदयंती हिच्या ठिकाणी कल्माषपादासाठी पुत्र 
उत्पन्न केला या घटनेशी ताडून बघता. हा नियोग 
राजा “ कल्माषपाद ?' म्हणजे कोडासारख्या व्याधीने 
( जिचा उद्रेक पायांवर स्पष्ट दिसू लागला होता ! ) 
पछाडलेला असल्यानेच झाला हे सिद्ध होते." व्याधि-्‌ 
ग्रस्त राजा अशुभ. आणि प्रजोत्पादन करून राज्याचा 
वारस निर्माण करण्याचे कामी तर अगदीच अयोग्य ! 
अशा राजांना राजधानीबराहेर अरण्यात राहावे लागत 
असावे असे दिसते; कारण दाोतनु हा धाकटा भाऊ 
असूनसुद्धा त्याला राजा करून कुष्ठरोगी असलेला, 
त्याचा बडील भाऊ देवापि त्याचा पुरोहित झाला 
आणि वनात राजधानीचे बाहेर राहिला,” तीच स्थिति 
पंडूची, क्षयरोगामुळे तो पुत्रोत्यादन करू शकला नाही; 
आणि म्हणून पांडव नियोगोत्पन्न झाले हे सत्य असले, 
तरी तो वनात का गेला हे विचार करण्याजोगे आहे. 
तो आपण होऊन गेला की त्याला तसे करण्यास 
तत्कालीन रूढीने भाग पाडले १ क्षयी असलेल्या पंडूला 
राजघानीजाहेर जाण्यास भाग पाडून कुन्तीचे ठिकाणी 
राजघधानीतच नियोगज पुत्र उत्पन्न होऊ शकले असते. 
पण कुन्तीही त्याचेबरोबरच बाहेर गेल्याने व तिच्या 
ठिकाणी उत्पन्न झालेले पुत्र “ गुरुमान्य ” नसल्याने 
'त्यांचा राज्य़ावर कुठलाही अधिकार नव्हता हे उघड 


९-९, रामायणात तर त्याचे नाव पूर्वीच्या जन्मी वीर 


३५. या मुद॒द्याच्या अधिक विकासासाठी बघा- श्रीमती सिंधु स. डांगे यांचा लेख- “ कल्माषपाद, ए 


ट्रॅनडी इन्‌ नियोग 
३६. राजा हा 
ऑफ वेदिक कल्पसूत्राजू ”- ए. ४७६; तस 


( नागपूर यु० ज. १९६६-ऑक्टो. ) या नियोगापासून अइमक नावाचा क्षेत्र पुत्र झाटा. 
देवतांचा अंश; देवता खंडित नसावी हा समज रूढ आहे. पहा-राम गोपाल « इंडिया 
च राजा हा देव यासाठी बघा मनु०-७-४ व पुढे; इतरत्र 


ह्यासारख्या समजुतीसाठी बघा फ्रेजर- “ गोल्डन बौ. ” - भाग-१, ए. ३२८; महाभा. उद्योग-१४९.२५ 


“ हीना$र॑ एथिवीपाळं नाभिनन्दन्ति देवताः | ” 


३७, बृहंद्देवता- ७-१४८ आणि मॅक्डोनेळची टीप, 


महाभा. उद्योग-१४९-१७ “ देवापिस्तु महा- 


तेजास्त्वग्दोषी राजसत्तमः । ” त्याच्या राज्याभिंप्रेकाला प्रजेनेच विरोध केला आणि तो वनात गेला. ( तेच- 


-छहोक-२३ व पुढे), 
३८. यासाठी 


आटे नंबर, ) पं. ल& 


विचार ” ( वाई १९६६ ) प्र. २३ प्रस्तुत पुसतक आपण 


आभारी आहे, 


बघा- प्रस्तुत लेखकाचा “' दि पांडव रिडूळू ” हा लेख ( ज. बॉ. यू, १९५७-सेप्टेंबर 
मणशास्त्री ओगले यांचा भीष्मावर्गळ आरोप अनाठायी आहे, पहाः विविध विषय विशेष 


होऊन त्यांनी माझ्याकडे पाठविल्यांबद्दल त्यांचा 


१९ 


नवभारत 


आहे.. नाही. तर भीष्मासारंख्या वरृद्धालाही गप्प 
बसावे लागले नसतें ! यांवरून सोदास. कल्माप्र- 
पादाचे बाबतीत अते म्हणता येईल की त्याच्या रोगा- 
मुळे त्याला पुरोहित वसिष्ठ व लोक यांचे सांगण्यावरून 


मद्यंतीपासून पुत्रोत्पादन करणे हे तर अशक्य झालेच, 


पणं. वनातही रहाणे प्राप्त झाले, यामुळेच चिडून 
जाऊन त्याने वसिष्ठ कुलाचा नाश करण्याचे ठरवून 
शक्तीला मारल असावे व हे त्याचे “ राक्षसी ? 
कृत्यच नंतर परंपरेने त्याला “ राक्षस्‌त्व ? प्रदान कर- 
ए्यास कारणीभूत झाले असावे. तो वासेष्ठावरही धावून 
जातो ते.वनातच हे लक्षात ठेवणे इर आहे; तसेच 
रामायणाच्या वृत्तांतात हा राजा (वनातच ) .वसि- 
छ्ठाच्या आश्रमाजवळ अश्वमेध यज्त करतो. यज्ञसमाप्ती- 
नंतर, राजावर सूड ध्यावा म्हणून राजाने मारलेल्या, 
राक्षसाचा माऊ, वसिष्ठाचे रूप घेऊन “ मला सामेपर- 
भोजन दे ” म्हणून राजाला आज्ञा करतो आणि तोच 
परत स्वयंपाक्य़ाचे रूप घऊन नरमांस शिजवितो* हे 
सर्व वसिष्ठाश्रमाशेजारी अर्थात्‌ रानात होते! ! हा 
वृत्तांत अत्यत बदललेला असला तरी राजाचे वनात 
निष्कासन हे वसिष्ठपुत्र-संहाराला कारणीभूत झाले हे 
निश्चित, दुसरे कारण मद्यंती व वसिष्ठ यांच्या नियोग- 
विधीत दिसते. कारण हा नियोग साक्षात्‌ गुरुसमान 
असलेल्या पुरोहिताशी आहे. गुरुजनांनी देवरादी 
कुणाशी तरी नियोग योजांवा. असे असता,“ इथे प्रत्यक्ष 
वसिष्ठच नियुक्त होतात. ही गोष्ट खटकण्यासारखी आहे. 
महा भारतात अजुन प्रत्यक्षच ही हेका घेतात आणि तिच 


समाधान राक्षसावस्थेत असताना राजाने आपल्या 


पत्नीशी रममाण होत असलेल्या एका ब्राह्मणाला मारे 
२३, रामायण-उत्तर-६५-१८ व पुढे, 


४०, नियोगाच्या नियमासाठी बघा- म, म. काणे * 


ए. ५९९ व पुढे. 
४१, महाभा. आदि- १८१, 


४२. हे सूक्त (क्रमांक १०४ ) “ रक्षोष्न ” 
मॉरल्यामुळे शोकपरिष्ठ्त असे वसिष्ठ याचे दट आहे 
करण्यासाठी हे. सूक्त जपावे. असे सायणभाष्य आहे. 
कलह सूचवितां. '_ ' ।' 

४३. तुलना करा- ब्राह्मणाला नरमांस भो 
बलिष्ठाळा नरमांस देण्याचा प्रयत्न, 


२५ 


म्हणून प्रसिद्ध आ 


त, ( बुहद्देवता ६-२७ 
ब २८ 
पण या. सूक्तातील बैयक्तिक स्वरूपा . 


ब. खाऊन .टाकळे; म्हणून तिन, “ वसिष्ठापासूनच 
तुला नियोगज पुत्र होईल ? असा शाय दिला- अशा 
प्रकारे केल आहे. * या सौदास राजाच्या  कल्माष- 
पादत्त्वा'चे किंबा तज्जन्य निष्कासन आणि त्याच्या 
पत्नीशी झालेल्या वसिष्ठाच्या नियोगाचे शापादी 
क्लूतींनी समाधान केळे असले तरी वसिष्ठपुत्रांच्या 
त्याने केलेल्या संहारात विश्वामित्राचा हात दिसत 
नाही हे ध्यानात ठेवणे योग्य ! सौदासांनी वसिष्ठाचे 
पुत्र नष्ट केढे या बृहद्देवतेच्या वृत्तांताशी वर उद्धृत 
केलेली कल्माषपाद कथा-परंपरा ताडून बघता 
असे दिलषते की, कल्माषपादाने चिडून जाऊन 
आपल्या काही अनुयायांकरबी वसिष्ठ कुलाचा उच्छेद 
माडा, त्यांना अभक्ष्य भक्षणात गोवण्याचा प्रयत्न 
केला; आणि वसिष्ठांनी त्याला राक्षस म्हणून ठरविण्याचा 
चंग बाधला १ -हे क्रग्बेदातही सूचित होते. आपण, 
सादासाच्या निष्कासनात रूढी पाळली असा वसिष्ठाचा 
विश्वास होता, आपण हे सारे शुद्ध मनाने केलेढे ते 
पुढील त्रइचेत सांगत असतील काय ? 

“ यो मा पाकेन मनसा चरन्त - 

ममिचेष्ट अन्तेमिवचोभिः ?? यी 


( क्र. ७-१०४--८ 3 ' 
- [ झुद्ध अन्तःकरणाने आचरण करणाऱ्या माझी 
जो असत्य भाषणांनी निंदा करीत असेल इ. ] - किंवा 
पाकशंसं विहरन्त एव मां भद्रे टूषयन्ति 
खधामि; ” ( क्रच्‌॒ -९ ) । 
[सत्य झुद्ध बोलणाऱ्या मल्या स्वकर्मांनी दोष 
लावतात; ( आणि ) मी भद्र असून मला जे आपल्या 
स्वेघादानांनी" (१ सामिष ) दूषवितात ... ]. 


* हिस्टरी ऑफ धः 
"ट्या ऑफ धमेशास्र ”- व्हॉ. २, भाग २« 


हि, आणि सौदासांनी त्यांच्या पुत्रांना 
* राक्षसाचा त्रास दूर 
च्या कचा सोदास-वसि्ठ 


जन देण्य त: र 
हाचा दृत्तांत; बसि नरमांत देण्याचा प्रयत्न; यज्ञात 


ज्याच”. 


"ऐं 


-करखगघर चिजा) 


चॅफनळणप़ 


वसिष्ठ आणि सुदास-कुल 


सुविज्ञानं चिकितुषं जनाय 
सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 

तयोयत्सत्ये यतरत्‌ त्र्जीयस्‌ 
तदित्सोमो5वति हन्त्यसत्‌ ]। 

[ विशेष जाणण्याची इच्छा करणाऱ्याला हे स्पष्ट 
कळते की सत्य आणि असत्य एकमेकाशी स्पर्धा 
करतात. त्यांतील जे सत्य आणि जे सोज्वळ त्याचे 
रक्षण सोम करतो. असत्य असेल त्याचा नाश 
करतो ! ]* 


या नंतर येणाऱ्या त्रश्न्वा ( १४-१६ ) याही वेय- 
क्तिक स्वरूपाच्या असून कोणी तरी वसिष्ठांवर आरोप 
करीत आहे आंणि वसिष्ठ त्याचे आरोप जीव तोडून 
खोडूंन टाकण्याचा. प्रयत्न करीत आहे असे स्पष्ट 
दिसते. बरीळ विवेचनावरून, नंतर स्पष्ट होत गेलेल्या 
बसिष्ठ-सौदास यांच्या कलहाचा आभास इथे मिळतो 
असे म्हणायला जागा आहे. 


पण या आभासात “ विश्वामित्र यातुधान किंवा 
यातुविद्‌ आहे; मी नव्हे ” असा अर्थ असण्यापेक्षा, 
५“ हे राजा! मी यातुधान नव्हे. तुज्या पायावर 
आलिल्या कल्माषाला मी कारण झालो नाही; किंवा 
तुला निष्काषित करण्यालाही मी कारण झालो नाही. 
परंपराच तशी आहे- ” असा निर्वाळा अधिक 


संभाव्य आहे. 


काहीही असो. जमदभि-विश्वामित्रांनतर भरतकुलाचे 
पौरोहित्य मिळवणाऱ्या वसिष्ठांच्या कुलावर अविश्वास 
निर्माण होऊन, त्यांचे निष्कासन करण्याचा योग्य 
अथवा अयोग्य असा सोदासाचा प्रयत्न असफळ झाला 
आणि वसिष्ठ कुलाचे भरतकुलातीह पौरोहित्य कल्माष- 
पाद सौंदासाचे काळातही निष्कल्माष अत्राधित राहिले 
हे सत्य आहे. 


ट:<<२९*टशशश” *' 


४४, या वरं भाष्य करताना सायणाचाय “' अत्र केचिदाहुः ” असा प्रारंभ करून राक्षसाने वासष्ठाचे 
दांभर पुत्र मारल्याची परंपरा उद्‌ध्रृत करतात; आणि “मी 


च वसिष्ठ आहे” असे राक्षस म्हणतो त्याला वसिष्ठांचे हे 


उत्तर आहे असे सांगतात. हा राक्षस ब कल्माषपाद अगदी तंतोतंत जुळतात हे चटकन ध्यानात येइल. पण सत्य- 
असत्य म्हणजे-खरा वसिष्ठ वं खोटा असे नसून खरे आचरण व दृषिंत-असत्य आचरण हे अधिक जुळेसे आहे. 


-“५/५-/५/४- 


6५५०५ ५७०५३५%८”०७२६०७५७८८० 
प्राज्ुपाठणाळा मण्डळ-ग्रन्थप्रकादान 


_ वेदिक संस्क्तीचा विकास  : 
र लेखक- तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
घेदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय 
स्कृतीच्या जन्मापासून आतांपयंत झालेल्या खरूपाचें वणेन या पुस्तकांत प्राधान्याने 
केळें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यत उपयोगी आणि मराठी भाषेंती 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक आहे 


किंमत ६ रु. 
व्यवस्थापक, प्राज्ञपाठदाळामडळ 


22222” //22-7200/0000 


५७५७८८२ ०४००८००"३५४८/००७५%८/०८"३/१७८/०० : 


. प्रकाराक ! 


८'७५१४८”०७"७/५४८”० 


९.८७” 


२१ 


ल्ला --८/८५/५-८४५८५८/८- 


6) 


ह्री --/-५/५//५-” 


७"७%४८”« 


| 
| 


वाई ( जि० सातारा ) : 


.- ..८००.>०५-०९.>०५९-१९-»०५९.१९-/५५९-?९.? ३.५०५५९-८ .4५४-०९-०१९-१९-.>०%९-2 


हक 222 0:00:::33 
"करखगघरचिघञचञ, 


डॉ. मो. वि. पटघधन 


४) __५ | & > च 
श्री होकराचाथे, श्री ज्ञानेश्वर, व लोकमान्य टिळक - 


र 


भगवदूगीतार्थ समन्वय (एवो 


जगातील जे विविध धमंग्रंथ आहेत, त्या सर्वांमधे 
मारतातीळ भगवद्गीतेचे महत्त्व हे अत्यंत ' अपूर्व ' 
आहे. खरे म्हणजे जगातील जे निरनिराळे धम 
आहेत त्या सर्वांचे त्यांचे स्वतःचे धमंग्रंथ त्याना 
अपूवच वाटतात. कारण ह्या सर्वांची त्याबद्दलची 
घारणाच अश्ली असते की जगातील जे सवे ज्ञान 
आहे, त्या सर्वांचे सार प्रत्येक धर्माचे धमंग्रंथात 
असून, त्याशिवाय त्यात त्यांचे स्वत:चे काही वैशिष्ट्य 
असते. त्यामुळे असे सर्वे धमंग्रंथ त्या त्या धर्मामि- 
मान्यांना असाधारण वाटतात ह्यात काही आश्‍चर्य 
नाही. असे असले तरीही त्या सर्वात मगवद्गीतेचे 
स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण प्रत्येक धर्माचा 
घमंग्रंथ त्या धर्माच्या अनुयायानाच फक्त आदरा 
वाटतो; इतरांना वाटत नाही. पण गीतेचे तसे 
नाही. जगातील सर्वं धर्माच्या, सर्वे पंथाच्या लोकांना 
तो सारखाच पूज्य व म्हणूनच अपूर्वे वाटतो. 

ह्या घटनेचे कारण असे की जसे जसे शास्त्रीय 
शोध नवीन लागू लागले तसे तसे गीतेशिवाय इतर 
सवे धमंग्रंथातील विद्वोत्पत्ती व जीव ह्यांच्या 
उत्पत्तीचे वणन अशास्त्रीय अतएव चुकीच्या अनु- 
मानावर आधारलेले आहे हे स्पष्ट होऊ लागले 
त्यामुळे शास्त्रीय शोधांचा व त्या धमंग्रंथांचा समन्वय 
करणे सर्वथैव अशक्‍य झाले. गीतेचा प्रश्‍न मात्र 
निराळा होता. ह्या सर्व नवीन शास्त्रीय शोधाबरोबर 
गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा समन्वय करणे सहज शक्‍य 
होते, इतकेच नव्हे तर नवीन शोधामुळे त्या तत्त्व- 
ज्ञानाचा पाया वरचेवर दृढ होत गेला. यातील 
दुसरे आश्‍चर्य म्हणजे नवीन शास्त्रीय शोधाने पूर्वीचे 
शास्त्रीय सिद्धान्त चुकीचे ठरू लागले तरी ह्या सर्व 
नवीन व जुन्या शास्त्रीय शोधांशी समरस होण्याची 
अदाक्य किमया गीतेतील तत्त्वज्ञानाने करून दाखविली 
इ. स. १९०० पयंत वस्तू (118101) व शक्ति 


२२ 


धे) 


(विश्व) 
पगडा बसू 


हे. चिद्विलासवाद 
याच्याशी सवंथा एकरूप आहे. ह्याप्रमाणे पूर्वीचे 


व गीता जरी 
आहे तीच राहिली, तरी त्या सव बदलत्या शास्त्रीय 


त्यांचाही समावेश 
आहे हे तिने सिद्ध 


आज जगात अस्तित्वात 


> असलेल्या सर्व 
का लक्ष देता, ती तत्त्वज्ञाने, द्वैत, विशिष्टा- 
, ह्या परमेश्‍वरकल्पनेवरच ने आघारलेली 


असलेने, असे सिद्ध होते की 
ह्या सर्व धमतत्त्वज्ञानानासुद्धा णक. करत 


शक्‍ती आहे. म्हणून यानंतर जर 


भगवद्वीतार्थ समन्बय 


पण ग्रीतेचा हा सरवेसंग्राहाकपणाच कदाचित 
तिच्या जगदुधर्म-संस्थापनेच्या मार्गात येण्याचा संभव 
आहे. कारण भविष्यात सर्व जगातील लोकसंख्येने 
हिदुधर्मास आपला एकघर्म मानण्याचे ठरविले. व ह्या 
दृष्टीने गीतेस आपला धमंग्रंथ मानला, तर त्याचा 
खरा तत्त्वज्ञान गामा कोणता हे आपण निठिचियाने 
ठरविणे जरूर आहे. असे केल्याशिवाय आपल्या 
धर्मात येणाऱ्या नवागताना ज्या वेळेस आपण 
आपला हिंदुधमंग्रंथ म्हणून गीता देऊ त्यावेळेस 
त्याचे तत्त्वज्ञान कायं आहे हे ठामपणे आपणास 
सांगता आले पाहिजे. असे न झाल्यास व निरनिराळ्या 
लोकांनी गीतेचे तत्त्वज्ञान निरनिराळे सांगितल्यास, 
त्यामुळे हिदुघर्मातील नवागतांचे मनात संशय उत्पन्न 
होईल ,व हे धर्मसंस्थापनेस प्रतिकूल ठरेल. म्हणून 
आपण हिदु्धमियांनी एकत्र विचार करून गीतेचे 
अंतिम तत्त्वज्ञान काय आहे हे एकदा ठामपणे ठरविणे 
जरूर आहे. तेव्हा ह्या दृष्टिकोनातून आता आपणं 
गीतातत्त्वज्ञानाकडे पाहू या. 


हल्ली गीतेबद्दलचे हिंदुधर्माभिमान्यांचे विचार 
पहाता त्यातील काही थोडे वैष्णव, गीता ही द्वैतवादी 
तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे असे मानतात. 
वेष्णवातील भागवतादी काही भाग गीता विशिष्टा- 
हेत किवा शुद्धाद्वैत तत्त्वज्ञान प्रतिपादन करते असे 
मानतात. पण हिंदुघमियांचा बराच मोठा भाग 
गीता ही अद्वैत तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे, 
असे मानतात. पण ह्या अद्वैततत्त्वज्ञानातही, अवच्छेद 

प्रतिविब, परिणाम, व माया असे निरनिराळे वाद 
आहेतच. शास्त्रीय दृष्ट्या विचार करता यातील 
संपूर्णपणे शास्त्रीय दृष्टीस बरोबर वाटणारा फक्त 
शंकराचार्यांचा अद्वैत मायावादव आहे व तोच 
गीतेच्या तत्त्वज्ञानाचा अंतिम भाग आहे. 


श्रीमत्‌ शंकराचार्यांचा हा एक विशेष आहे की 
त्यात इतर सर्व वादांचा समावेश करण्याची शक्‍ती 
आहे. इतर कोणत्याही वादात ही ताकद नाही, 
म्हणन सर्व दृष्टीने विचार करता गीतेतील तत्त्वज्ञान 
हे अद्वैतमायावादावरच आधारलेले आहे असे संवे 
हिंदुर्घाभयानी ठरविणे जरूर आहे. ज्या द्वैतवादी 

किवा इतर वादामिमानी विद्वानांना हे कबूल नसेल 


२३ 


अनुक्रमणिका 


आपला वाद सर्वकष आहे, असे दाखविल्यास त्या 
वादाचाही अद्वैतमायावादाबरोबरच विचार करता 
येईल. पण आज तरी त्याची शक्‍यता व जरूरी 
दिसत नाही. 


पण ह्याप्रमाणे गीतेत अद्वैतमायावादच आहें 
असे ठरविले तरी गीतेबद्दल आपल्या सर्वे अडचणी 
संपत नाहीत. कारण अद्वैत मायावादामंघेही परत 
बरेच उपपंथ आहेत. काहींच्या मताने गीता अद्वेतं- 
मायावादी असली तरी प्रत्यक्षानुकरणात ती ज्ञान- 
योगवादी का कर्मयोगवादी का भक्‍्तियोगवादी का 
ध्यानयोगवादी आहे हे वाद शिल्लक राहातातच. 
त्यातही परत ज्ञानकर्मसमुच्चय शक्‍य आहे का 
ज्ञान व कर्म एकावेळेस येणे शक्य नाही असाही वाद 
आहेच. ह्या सवे असंख्य मतामतांचा गलबला 
नाहीसा करून गीतेत एकच एक मुख्य तत्त्वज्ञान 
काय प्रतिपादन केळे आहे हे सवे हिंदुर्धामयांनी 
ठरविणे जरूर असल्याने ह्या सर्वे वादांचा समन्वय 
करणे कितपत शक्‍य आहे, हे पाहाण्याचा ह्या लेखात 
विचार आहे. असा गीतासमन्वय झाला तर विश्‍व- 
हिंदुधर्मसंस्थापना निर्वेध होण्याची शक्‍यता आहे. 


ह्यापैकी दैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाढ्वे, चिद्विळास 
इत्यादी सर्वे व अद्वेतमायावाद यांचा समन्वय 
करणे फारसे विकट नाही. कारण अद्वैतमायावादाचा 
जो मोक्षसोपान आहे त्यात हे सर्वे मार्ग मोक्षसोपानाचे 
निरनिराळे टप्पे या स्वरूपात येतातच. किंबहुना 
द्वैत हा मूल पाया मानूनच अद्वैतमायावादींची भव्य 
इमारत त्यावर उभारलेली आहे. इतर सर्वे वादही 
तश्याच स्वरूपाचे आहेत. अद्वैत मायावाद तत्त्वज्ञानात 
ह्या सर्वांचा मूलभूत गृहीततत्त्वे म्हणून समावेश 
झाला आहेच. अह्वैतमायावाद तत्त्वज्ञानास नाकबूल 
भाग म्हणजे निरनिराळी तत्त्वज्ञाने आपलेच निर्णय 
अंतिम आहेत असे मानतात, ती कल्पना होय. 

अहैतमायातत्त्वज्ञान म्हणते की तुम्ही आमच्या 
मार्गाने सरळ येता तो वेळपर्यंत तुम्ही सर्वे (तत्त्वज्ञाने ) 
बरोबर आहात, फक्त त्या त्या तत्त्वज्ञानाचा जो 
भाग अह्वैततत्त्वज्ञान मार्गाच्या बाहेर जाईल, किवा 
मधेच थांबून हाच अंतिम शेवट असे प्रतिपादन 
करील, तोच भाग फक्त अहवतमायातत्त्वज्ञानास 


शत 
कि. डा कट. ल 


"करडगधम निकयसना) 
५६१०७ & १०. (१. 


चॅफळा 


मराठीचा विकास 


राज्य मराठी विव 


नवभारत 


नाकवूल राहील. ह्यावरून थोडी देवाणघेवाण केल्यास 
हैतादी इतर तत्त्वज्ञाने व अद्वैतमायातत्त्वज्ञान यांचा 
: समन्वय होणे फारसे विकट नाही. 


हा हिदुवर्मातील समन्वय जर आपण साधला 
तर त्याचा एक अत्यंत मोठा फायदा हिंदुधर्मास 
मिळेल. तो म्हणजे इतर घमंही ह्ैत-तत्त्वज्ञानावर 
आघारलेले असल्याने, त्या धर्मांना - व त्यांच्या 
तत्त्वज्ञानांना आपणास आपल्या हिंदुधर्म अद्वेतमाया- 
तत्त्वज्ञानात समावेश करून घेता येईल.. व अज्ञा 
तर्‍हेने हिंदुवर्माला विश्‍वघर्म होण्याची योग्यता 
व मान मिळेल. 


पण अद्वैतमायावादांतर्गत सवे उपपंथाचा समन्वय 
करणे मात्र अत्यंत विकट कार्य ठरणे शक्‍य आहे. 
कारण त्यातील काही मुद्दे-ज्ञान व कम ह्यांचा 
समुच्चय शक्‍य आहे किवा नाही, गीतेत ज्ञानयोगच 
किवा कर्मयोगच आहे, तसेच ज्ञानोत्तर कर्म शक्‍य 
आहे की नाही-हे अत्यंत मूलग्राही स्वरूपाचे असल्याने 
त्यांचा समन्वय तम व प्रकाश यांच्या समन्वयासारखा 
अशक्य वाटतो. हाच समन्वय कितपत शक्‍य आहे, 
किंबहुना शक्‍यतेच्या कोटीत आणता येईल का? 
हाच विचार ह्या लेखात करावयाचा आहे. 


अद्वैततत्त्व्ञानाचे जे गुद्धाद्वैतवाद, चिद्विलास- 
वाद व मायाद्वरैतवाद आहेत, त्यावर काही ना काही 
आक्षेप घेऊन त्यांचे खंडन करणे शक्‍य आहे. पण 
सर्वात शंकराद्वेतमायावाद ह्यावर अत्यंत कमी आक्षेप 
असलेने तोच वाद अंतिम स्वरूपाचा ठरविणे जरूर 
आहे. 

हा शंकराद्वैत मायावादच गीतेत प्रतिपादन केलेला 
आहे असे गृहीत धरून गीतेवर टीका लिहिणारांमध्ये 
अत्यंत प्रसिद्ध म्हणजे ज्यांना-युगपुरुष असे म्हणता 
येईल असे तीन महान विद्वान आहेत ते म्हणजे 
श्रीमत शंकराचार्य, श्री ज्ञानेश्‍वरमहाराज व लोकमान्य 
टिळक होत. ह्या तिघांच्या टीकेचा आशय एकमेकांच्या 
विरुद्ध आहे . श्रीमत्‌ शंकराचार्य गीतेत ज्ञानमार्ग 
असून तोच अंतिम मोक्ष देण्यास समर्थ आहे, ज्ञान 
व कर्म हे तमप्रकाशवत्‌ एकमेकाच्या विरुद्ध असलेने 
त्यांचा समुच्चय करणे अशक्य आहे असे प्रतिपादन 


करतात. श्रीज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्‍वरीत. श्री 
शंकराचार्यांचे प्रतिपादन मान्य करतात,. पण त्या 
जोडीला “ भक्ति ' हा. सर्वांना उपलब्ध असणारा 
मार्गे अनुसरल्यास सर्वाना मुक्ति मिळते व हाच 
मक्‍्तिमार्ग गीतेत आहें असे सांगतात. लोकमान्य 
टिळकांचे मत मात्र ह्या दोघांचे सर्वस्वी विरुद्ध 
आहे. ते ज्ञान व भक्‍ती गीतेत आहेत ह्यास नाकवुली 
देत नाहीत, पण गीतेत त्यांचे स्थान गौण; म्हणजे 
कर्ममार्गाला पूरक स्वरूपाचे आहे व गीतेत फक्त 
कर्ममार्गच सांगितला आहे असे निक्षून ठरवितात. 
तसेच ज्ञान व कर्म या दोन्हीची मोक्षास जरूरी असलेंने 
ज्ञानकमेसमुच्चय होणे जरूर आहे असे प्रतिपादन 
करितात. ह्यावरून ह्या. सर्वांच्या मताने फक्त 
ज्ञानमार्ग, फक्त भक्तिमार्ग अगर फक्त कर्ममार्ग 
असून इतरांची उपस्थिती. गौण स्वरूपाची आहे 
असे दिसते. तेव्हा गीतेला आपणास विश्‍वधमंग्रंथाची 
योग्यता आणण्यास यातील कोणता: योग गीतेत 
आहे हे निश्‍चित ठरविणे व॒ तसे करताना त्यात 
सर्व योगांचा समन्वय होतो का नाही ह्याकडे लक्ष 
देणे जरूर आहे. ्ि 


हा समन्वय साधण्याचे अगोदर ह्या तीन महान 
विद्वानांचे गी निष्कर्ष 

डानांचे गीतेबद्दलळचे निष्कष॑ काय आहेत हे 
समजून धेण जरूर आहे. त्यामुळे समन्वयाच्या 
सठुण कक्षा ध्यानात येण्यास मदत होईल. 


श्रीमगवदृगीता भगवान श्रीकृष्णानी अर्जनास 
भारतयुद्धाचे अगोदर सांगितली हे सर्वांना माहित 
आहेच. त्यावेळी आपले गुरु, मित्र व नात्याचे 
इतर बांधव यांचे बरोबरच युद्ध करून व त्यांचा 
नि:पात करून आपणास विजय मिळवावयाचा आहे 
ही गोष्ट प्रथमच अर्जुनाच्या मनावर ठसली. त्यामुळे 
तो किकतंव्यमूढ होऊन युद्धापासून परावृत्त झाला. 
म्हणून त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णांनी त्याला गीता 
सांगून परत युद्धास प्रवृत्त केळे हा यामागील इतिहास 


आहे. 
ही श्रीकृष्णांनी अर्जुनास सांगितलेली 


अडा गीता 
श्रीव्यास क्रषींनी आपल्या दिव्य ज्ञानाने जाणन 
त्यांचे इलोकात रूपांतर करून ती महाभारतात 


प्रसिद्ध केली. हेच गीतेचे आजचे स्वरूप आहे. 


२४ 


जा 
- त ळे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


भगवदूगीतार्थः समन्वय 


ह्याच गीतेवर श्रीमत्‌ शंकराचायं, श्रीज्ञानेश्‍वर 
व श्रीलोकमान्य॑ टिळक यानी टीका लिहिलेल्या 
असून त्या तिघांचे निष्क्षे निरनिराळे आहेत, 
त्याचाच आपणास विचार करावयाचा आहे. 


श्री शंकराचार्याची टीका-गीताभाष्य- ही इतकी 
प्रभावी आहे व वाचताना वाचक त्याच्याशी 
इतका समरस होतो की ह्याशिवाय गीतेचा दुसरा 
निष्कर्ष असेल, असा त्याला संशय सुद्धा येत नाही 
यामुळे श्री शंकराचार्यांच्या अगोदर असलेल्या गीते- 
वरील सर्वे टीका लुप्त झाल्या व त्याचा प्रभाव 
अद्यापपर्यंत चाळू आहे. आजसुद्धा श्री शंकराचार्यांचेच 
भाष्य बरोबर आंहे अशी वहुतांश हिंदुधर्माभिमान्यांची 
खात्री आहे व हेच स्वरूप शेवटपर्यंत टिकणार आहे; 
कारण तेच अंतिम स्वरूपाचे आहे. श्री भगवद्गीतेची 
विश्वधमंग्रंथ म्हणून ख्याती प्रस्थापित करावयाची 
असल्यास गीताभाष्याचे तत्त्वज्ञाना व निष्कर्षच 
सवंकष व सवंव्यापी आहेत. 


श्रीशंकराचार्यांचे तत्त्वज्ञान सारांशरूपाने माझ्या 
-यापुर्वीच्या गीतेवरील कर्ममार्ग व ज्ञानमार्ग या 
-लेखात दिलेले आहे ते असे: “ समूळ संसाराचा 
कायमचा नाश या लक्षणाने युक्‍त असलेले जे सर्वोत्कृष्ट 
कैवल्य ते ह्या गीताशास्त्राचे संक्षेपतः फल. होय. ते 
केवल्य सवे कर्मसंन्यासपुवक जी आत्मज्ञाननिष्ठा 
तिच्यापासूनच होते. ' ब्रह्मपदाची प्राप्ती करून 
देण्यास तो धमंच समथं आहे ' असे मगवंतानीच 
अनगीतेमधे ह्या गीतार्थाने निश्चित होणार्‍या ज्ञान- 
निप्ठारूप धर्माला उहेशून म्हटले आहे. तसेच बाह्ये- 
द्रिये. व्यापाररहित असून अंतःकरणातही कसले 
चितन करिता. केवळ अद्वितीय ब्रह्माचेच . ठिकाणी 
लय लावन जो बसलेला असतो त्याला धर्म, अधसं 
शभ, अशुभ ह्यांचा संपके होत नाही. असंप्रज्ञात 
समाधिनिष्ठ पुरुषांचे सवेकमंत्यागजन्य ज्ञानच 
मकक्‍तीला कारणीभूत होते... .. सवे धम व अधमं 
ह्यांचा त्याग करून म्हणजे सवे धर्माचा त्याग करून 
सर्वात्मा, सर्वभतांतर्यामी वगैरे मीच आहे, माझ्या- 
हून दुसरे काहीही नाही असे जाण 

श्रीमत्‌ शंकराचार्यांचे गीताभाष्य वाचताना हेच 
विचार सवंत्र विखुरलेले दिसतात यावरून दोन 


न.भा, ४ 


र्‌ 


महत्त्वाचे निष्कषं निघतात : (१) सर्वोत्कृष्ट कैवल्य 
हेच गीताझास्त्राचे फल असून ते सर्वकर्मसंन्यास- 
पूवक आत्मज्ञाननिष्ठेनेच प्राप्त होते. याचा अर्थ 
गीतेत “ ज्ञानयोग ' सांगितलेला आहे. (२) असंप्रज्ञात 
समाधिनिष्ठ पुरुषाचे सवकमंत्यागजन्य ज्ञानच 
मुक्‍तीळा कारणीभूत 'होते. ह्यावरून असे स्पष्ट 
होते की ज्ञानयोगी जो !अंसेल त्याने मुक्ती मिळ- 
विण्याकेरिता सर्वेकर्मत्याय करून संन्यास घेणे 
जरूर आहे. मुक्ति 'मिळवावयाची असल्यास ज्ञान 
व कर्मसमुच्चय- साता येणार नाही. फक्त ज्ञानच 


मुक्ति देऊ शकेल. 


शांकरमतानुयायी विद्वान गीतेत कर्मयोग,.भक्तियोग 
व ज्ञानयोग असे तीन योग असून गीतेतील पहिले 
एक ते सहा अध्याय कर्मयोग, सात ते बारा. अध्याय 
भक्तियोग व तेरा ते. अठरा अध्यायात ज्ञानयोग आहे 
असे प्रतिपादन करतात.. पण श्री शंकराचार्यांचे 
गीताभाष्य वाचताना. त्यात . मुख्यत: ज्ञानयोगच 
प्रतिपादळा असून करमंमार्गाचा उल्लेख दुय्यम 
स्वरूपाचा म्हणून आहे, _पण भक्तियोगाला तेथे 
जवळजवळ स्थान नाहीच असे द्विसून येते. ध्यान- 
योगाचीही तीच गत आहे. ह्यावरून.श्री शंकराचार्यांच्या 
मते गीतेत ज्ञानयेग व कर्मयोग हे दोनच योग असून' 
त्यात ज्ञानयोग हा मुख्य व कर्मयोग हा गौण 
आहे. मूळ गीतेकडे लक्ष दिल्यास त्यातही योग म्हणून 
ज्ञानयोग व क॒मंयोग असे फकत दोनच योग आहेत. 
भक्ति व-ध्यान ह्याचे करिता गीतेत अध्याय असले 
तरी त्यांचा उल्लेख भक्तियोग व ध्यानयोग असा 
निराळा नाही. मग-हा भक्तियोग आला कोठून ? 
ह्याचा विचार नंतर करू. श्री. शंकराचार्यांच्या 
प्रतिपादनात दुसरीही एक मुख्य गोष्ट लक्षात 
ठेवण्यासारखी आहे. ती म्हणजे जरी त्यांनी ज्ञान- 
मार्गाने मोक्ष मिळतो असे म्हटले आहे, तरी कर्म- 
योगाने मोक्ष मिळत नाही असे विधान केलेले नाही. 
कर्ममार्गाबद्दल त्यांचे एवढेच म्हणणे. आहेकी कर्ममार्ग 
हा एक पूरक मार्ग असून त्यामुळे ज्ञानमार्गाची 
योग्यता प्रत्येक मनुष्याला मिळविता येते. 


गीताभाष्याचे प्रस्तावनेत श्री शंकराचार्यांनी ज्ञान- 
मार्ग व कममा्गे यांचा एकरमेकाझी' संबंध काय आहे 


नवभारत 


हेही दाखवले आहे. सवे मानव त्यानी ज्ञानी व 
अज्ञानी अशा दोन गटात विभागलेले आहेत. यात 
ज्ञानी म्हणजे विद्वान व अज्ञानी म्हणजे मूख असा 
अर्थ नसून ' ज्ञानी ' म्हणजे ब्रह्म अथवा निर्गुण 
परमेदवराविषयी ज्याचे ज्ञान यथार्थ आहे व त्यामुळे 
ज्यांना प्रथमपासूनच वैराग्य उत्पन्न झालेले असते 
व जे संसाराचे भानगडीत. पडत नाहीत ते. ह्या 
गटाचे प्रतीक म्हणून सनक-सनंदन इत्यादी क्षी 
त्यानी दिले आहेत. अज्ञानी म्हणजे परमेश्‍वर- 
स्वरूपाची ज्यांना योग्य कल्पना आलेली नसते व 
त्यामुळे जे संसारात रममाण होतात ते. याचे उदाहरण 
म्हणून त्यांनी मरीची आदी क्रषी दिलेले आहेत. 
यांतील सनक-सनंदन यांचेकरता ज्ञानमार्ग असून 
मरीची आदी अज्ञाकरता कर्ममार्ग आहे. ज्ञानी 
सुरवातीपासूनच विरक्त असतात म्हणून शरीर- 
धारणा्थे अत्यंत जरूर तेव्हढीच कर्मे करून ज्ञान- 
मार्गाने परमेश्‍वराकडे जाण्याचा प्रयत्त करितात 
व त्यामुळे त्याना संपूर्ण सायुज्यमुक्‍्ति मिळते. हे 
शरीरपोषणार्थ जी कर्मे करणे जरूर असते, त्याचा 
सुद्धा शकय तो संकोच करून सर्व इंद्रियांचे नियमन 
करतात. त्यामुळे त्याना ज्ञानमार्ग अत्यंत सुलभ 
, असतो. ज्ञानमार्ग हा अनुभूतीवर आघारलेला असल्याने 
व यातील अंतिम टप्पा हा त्याच्या संपूणतेवर अवलंबून 
असल्याने अत्यंत जरुरीपेक्षा थोडेही जास्त कर्म 
घडल्यास त्याप्रमाणात अनुभूतीत कमीपणा येतो व 
य:कठ्चित उणेपणा सुद्धा संपूणतेत अडथळा आणीत 
असल्याने सायुज्यमुक्‍्ति शक्‍य होत नाही. ज्याना 
सायुज्य मुक्ति पाहिजे त्याना कर्मापासून संपूर्णपणे 
अलिप्त राहणे जरूर असल्याने, व शरीरपोषणार्थ 
अत्यंत जरूर असलेल्या कर्माशिवाय इतर कोणतेही 
कर्म करणे हे त्यांच्या मोक्षमार्गात अडथळा उत्पन्न 
करत असल्याने ज्ञान व करम ह्यांचा समुच्चय होणे 
शक्‍य नसते. म्हणूनच श्री शंकराचार्यांनी ज्ञान व 


कम समुच्चय सायुज्य मोक्षप्राप्तीत शक्‍य नाही 
असे स्पष्ट विधान केले आहे. 


मग प्रश्‍न असा येतो की फक्त ज्ञानमार्गानेच जर 
मोक्ष प्राप्त होत असेछ तर कर्ममार्गाचे काय. हा 
प्रश्‍न उरतोच. गीतेत तर कर्ममार्ग व ज्ञानमार्ग 


२६ 


हे दोन्हीही मोक्षाला नेतात असे स्पष्ट विधान आहे 
(भगवद्‌गीता ५-२) इतकेच नव्हे तर त्यात संन्यासा- 
पेक्षा कमंमार्ग जास्त प्रशस्त म्हणून सांगितले आहे. 
त्याचा समन्वय श्रीशंकराचार्याच्या प्रतिपादनाशी 
कसा करावयाचा ह्याचे उत्तर श्रीशंकराचार्यांनीच 
दिलेले आहे. 


संपूर्ण मोक्ष किवा सायुज्य मोक्ष फक्त ज्ञानमागाने 
मिळतो व ह्याची सुरवात वैराग्याने होते. आता 
जन्मल्याबरोवर ज्यांच्यात वैराग्य बाणलेले असते. 
अशा व्यक्ति अत्यंत दुमिळ असतात. जगातील 
सर्वे मानव घेतळे तर त्यात जन्मापासून वैराग्य 
वाणलेले मानव लाखात एक असे असतील. म्हणजे 
जन्मल्यावरोवर ज्ञानमार्गाने जाणार्‍या व्यक्‍ती अत्यंत 
अल्प प्रमाणात असतात. संपूर्ण वैराग्य आल्याशिवाय 
ज्ञानमार्गाचा अधिकारही प्राप्त होत नाही. जगातील 

वहुतांश लोकांना मोक्ष मिळवण्याकरिता वैराग्य 
आपल्या अंगात आणावयाचे असेल तर त्यांना 
अत्यंत उपयोगी म्हणजे कर्ममार्ग . कर्ममार्गात 
वैराग्याची विलकुल जरूरी नसून अभ्युदयाची 
इच्छा ' येथूनच तो मार्ग सुरू होतो, आणि ही भावना 
तर जवळ जवळ सर्व मानवांत असते. यात प्रत्येकाचे 
वाट्यास श्रमविभागतत्त्वावर एखादे काम अगर 
धंदा येतो. तो त्याने मनःपूर्वक करावयाचा असतो. 
हे करताना त्याना पुत्रेषणा, वित्तेपणा व लोकैषणा 
बाळगण्यास संपुर्ण वाव असतो. त्या कारणाने त्याना 
विवाह करून संसारात पडणे, द्रव्य मिळविणे व 
शास्त्रात सांगितलेल्या नियमानुसार त्याचा यथेच्छ 
उपमोग घेण्याचे स्वातंत्र्य असते. इंद्रियांना त्यांच्या 
उपभोग्य वस्तू शास्त्राच्या मर्यादेत भोगण्यासही 
मोकळीक असते. अज्ञा तऱहेने क्रमाने सर्वे इंद्रियजन्य 
सुख उपभोगता भोगता, ज्या वेळेस येईल, त्यावेळेस 
वराग्यास येण्यास मार्ग मोकळा करून दिलेला 
असतो व हेच सर्वसाधारण मानवाचे ध्येय असते. 
त्याने आपले कार्य अगर धंदा हा परमेश्‍वराने आपणास 
दिलेला असून आपण त्याचेच काम करत आहोत 
ही भावना ठेविल्यासच त्यांच्यात हळूहळू वैराग्य 
उत्पन्न होऊ लागते. अशी मूलभूत कल्पना न ठेविल्यास 
मात्र त्यास वैराग्य कधीच उत्पन्न होत नाही, इतकेच 


'करखगघरचिछजसज, 
्यविकी िरळवश्य 
€>:६. 


भगवद्गीतार्थ समन्बय 


नव्हे तर सुखोपभोग घेण्याचा त्याचा हव्यास वाढत 
राहतो व सुखोपभोग घेण्याची शक्‍ति मात्र दिवसेंदिवस 
कमी होत जाते. ह्यामुळे मनातील हेवा व दुष्ट- 
पणा वाढत जातो व इंद्रियांचा दुरुपयोग करून 
विपरीत पद्धतीने सुखोपभोग घेण्याची इच्छा बळावते, 
व त्याचा शरीरावर व मनावर दुष्परिणाम होऊन 
असा मानव समाजाविरुद्ध गुन्हेगारी करण्यास मागे- 
पुढे पहात नाही व त्याची नीतिपातळी निकृष्ट 
बनते. पण परमेश्वराचे अधिष्ठान असल्यास व 
सुखोपभोग शास्त्राचे मर्यादेत राहूनच घेतल्यास, 
जंशी जशी इंद्रियातीलळ उपभोगशक्‍ती कमी कमी 
होत जाते तसे तसे वैराग्याचे प्रमाणही वाढत जाते. 
अशा तर्‍हेने कमंमार्गाने इंद्रियांना त्यांच्या त्यांच्या 
सुखेच्छेचे विषय उपलब्ध करून देऊन, त्यांच्या 
उपभोगानेच, क्रमाने मानवात संपूर्ण वैराग्य उत्पन्न 
होते. असे वेंराग्य उत्पन्न झाले, म्हणजे तो मानव 
ज्ञानयोगाचा अधिकारी होतो. आणि येथून त्याने 
संन्यास घेतल्यास त्याचा ज्ञानमार्ग सुरू होतो. या 
वेळेस त्याला यमनियम पाळणे सोपे जाते. कर्म- 
मार्गाने इंद्रिय जय साध्य झाल्याने यानंतर घ्यान- 
मार्गाने चित्तवृत्तीनिरोध, आसन, प्राणायाम, . प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान, समाधि हा मार्ग : अत्यंत सोपा 
होतो कारण त्याच्या सर्वे इच्छांचा संपुर्ण निरास 
झालेला असतो. म्हणून अश्या कर्ममार्गी माणसाला 
शेवटी ज्ञानमार्गाने सायुज्येमुक्‍्ति मिळविणे सोपे 
असते. हा मार्ग सर्वसामान्य माणसाकरिता असलेने 
तो. सर्वांना अनुसरणे शक्‍य आहे. संन्यासमार्ग मात्र 
बिकट आहे. म्हणूनच गीतेत संन्यासापेक्षा कमंमार्ग 
विशेष प्रशस्त आहे असे विधान केलेले आहे, व 
बरोबर हाच श्री शंकराचार्यांच्या गीतेतील भाष्याचा 
कमंमा्गप्रतिपादनाचा मूलगाभा आहे.श्रीमत्‌ शंकरा- 
चार्यांचे गीतामाष्य काळजीपूर्वक वाचल्यास वरील 
कर्ममार्गाचे विवेचन सर्वे गीताभाष्यात व मुख्यतः 
त्याच्या प्रस्तावनेत आढळून येईल. पण संपूर्ण गीता- 
भाष्य वाचल्यावर त्यात ज्ञानयोग इतक्या भरपूर 
व समर्पक रीतीने मांडलेला आहे की शेवटी गीता- 
भाष्यात फक्त' ज्ञानयोगच आहे अश्ली वाचकांची 
भावना होते व त्यातील कमंमार्गे प्रतिपादनाकडे 
दुलंक्ष होते. श्रीशंकराचार्यांच्यावर ज्यानंतर. प्रखर 


टीका झाल्या त्या ग्रीतेत फक्त" ज्ञांनयोंगच त्यांनी' 
सांगितला आहे ह्या कल्पनेवरच होत्या. तसेच 
त्यात मक्‍्तिमार्गाचेही विस्तृत विवेचन नाही हाही 
टीकेचा विषय आहेच. 


पण यापेक्षा श्री शंकराचार्यांचे विरुद्ध होणार्‍या 
टीकेचे कारण म्हणजें सायुष्य मुक्तीला फक्त ज्ञान- 
योगच उपयोगी आहे. ज्ञान व कर्म ह्यांचा समुच्चय 
शक्‍य नाही हे त्यांचे महत्त्वाचे प्रतिपादन होय. 


ज्ञानयोगच फक्त सायुज्य मुक्तीला उपयोगी 
तर मग करमंमार्गाचे काय ? गीतेत तर दोन्ही मार्ग 
मुक्ति मिळवण्यास पात्र आहेत असे स्पष्ट विघान 
आहे. ह्याचा समन्वय श्रीशंकराचार्यांनी गीता- 
भाष्यात केलेला आहे, पण तो इतका त्रोटक आहे की 
गीताभाष्य काळजीपुर्वक वाचल्याशिवाय तो लक्षातच 
येत नाही. गीता भाष्यातील कममाग विवेचनाकडे 
वाचकांचे दुलंक्ष होत असल्याने असा एक महत्त्वाचा 
प्रश्‍न येतो की सामान्य जनांना भगवद्गीतेचा 
उपयोग काय ? 


धर्मं ह्या संस्थेची उत्पत्ती मानवाच्या मानसिक 
व ऐहिक समाधानाकरिता आहे. व त्या धर्माचे 
प्रत्येक अनुयायास त्यांचे अंतिम ध्येय साध्य होण्याचे 
मार्ग धर्माने दाखवले . पाहिजेत, तसे दाखविले 
नाहीत तर तो धर्म निरुपयोगी ठरेल. हिंदुघर्माचे 
अंतिम ध्येय मोक्ष हे आहे. ते जर ज्ञान योगाशिवाय 
साध्य होणार नसेल तर हिंदुधर्म सामान्य मानवाना 
निरुपयोगी समजला पाहिजे. कारण एकंदर सर्व 
मानवांचा विचार केल्यास त्यात ज्ञानयोगाचे 
अधिकारी लाखात एक ह्या प्रमाणात असणार. 
बाकी ९९९९९ लोकांना मोक्षाला वंचित होणे भागं 
असेल तर ह्या बहुतांश लोकांनी त्या धर्माचे अनुयायी 
कश्याकरता व्हावयाचे हा प्रश्‍न उत्पन्न होतो. शंकरा- 
चार्यानंतरच्या रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभा- 
चाय इत्यादी महान आचाये व श्रीज्ञानेश्वर व 
लोकमान्य टिळक आदी' वसुधैव कुटुंबकम्‌ असे 
मानणारे महानुभाव यांनी ह्या दृष्टीनंच गीता- 
भाष्यावर प्रखर टीका केली. पण गीताभाष्य इतके 
प्रभावशाली व मूलग्राही आहे की ह्या सवे टीकांचा 
त्याच्यावर अद्यापही यत्किचित परिणाम झालेला 


२९७ 


अनुक्रमणिका 


नवभारंतः 


दिसत- नाही: याती पूर्वाचार्यांचा गीतताभाष्याशी 


समन्वय कसा होतो हे पूर्वीच सांगितले आहे. आता. 


फक्त अद्वेत मायावादी . श्री . ज्ञानेश्‍वर वः लोकमान्य 
टिळक यांचे विचार गीताभाष्यात.. कसे. अंत्तर्भूत 
करावयाचे हे पहाणे जरूर आहे. 


- श्री शंकराचार्यांच्या जीवनकार्याकंडे पाहिल्यास 


हिदुधर्मास विशवधर्माची' योग्यता. आणण्यांकरिताच 
त्यांनी आपलीं शक्‍ती खर्चे केली असे' दिसते. त्याच 
वेळेस त्यांनी सामान्य माणसेच प्रत्येक धर्मानुयायामध्ये 
असतात हे लक्षात आणून गीताभाष्यात जो ज्ञान- 
मार्गावर भर दिला, त्याऐवजी कममार्गावर भर 
देऊन त्यानी गीताभाष्य लिहिले असते तर त्यांनी 
अंगिकारलेले कार्य जास्त. उत्तम तऱ्हेने प्रत्यक्षात 
आले असते व नंतरच्या आचार्यांना त्यांच्यावर 
टीका लिहिण्यास त्यानी जागाच, ठेवली. नसती, व 
मलाही गीताभाष्यास विदवधमंग्रंथ करण्यास जी 
खटपट करावी लागणार आहे ती: करण्याची जरूरी 
पडली नसती, तेव्हा श्री शंकराचार्यांना .ज्ञानयोगासच 
कमंयोगापेक्षा जास्त महत्त्व देण्याची जरूरी का 
वाटली ते पहाणे जरूर आहे. 


आम्ही पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे. गीतेवर श्री, शंकरा- 
चार्याचे अगोदर बर्‍याच टीका असल्या. पाहिजेत, 
ह्या टीका श्री शंक्तराचार्यांच्या गीताभाष्याच्या 
प्रभावाने लुप्त झाल्या. ह्या पूर्व टोकेंचे अस्तित्व, 
श्री शंकराचार्यांनी आपल्या गीताभाष्यात त्याचा 
निदेश केला आहे. त्यामुळे आपणास समजते. ह्या 
सर्व पुर्वटीका कर्ममार्गी असून त्यात ज्ञानकर्मसमृच्चय 
प्रतिपादन केलेला होता. म्हणजे लोकमान्य टिळक 
ह्यांनी जो नंतर गीतेचा अर्थ केला तोच श्री शंकरा- 
चार्यांनी गीताभाष्य लिहिणेच्या अगोदर सर्वसाधारण- 
पणे गीतेचा प्रतिपाद्य. विषय आहे असे.समजले जात 
होते. त्यातसुद्धा मक्‍तीबद्दल फारसे उल्लेख आढळत 
नाहीत. लोकमान्य टिळकांच्या गीतारहस्यात मात्र 


मक्‍्तीवर भरपूर भर दिलेला आहे. श्री ज्ञानेश्‍वरांच्या. 


ज्ञानेश्‍वरीकडे पाहिल्यास त्यात श्रीश्ंकराचार्यांच्या 
प्रतिपादनाविरुद्ध काहीही नाही. त्यानी केलेले मुख्य 
कार्य म्हणजे गीतेला भक्तीची जोड दिली व यापेक्षाही 
अत्यंत. महत्त्वाचे. कार्य म्हणजे: त्यानी गीता हा ग्रंथ 


दट, 


प्रथमच प्राकुत मराठी भाषेत आणून त्यातील: सव 
तत्त्वज्ञान सवसाधारण मानवाना खुले केले. इतकेच 
नव्हे. तर मक्‍तिमार्गाची जोड देऊन समाजाच्या 
थरातील, प्रत्येक व्यक्‍तीला त्यामुळे मोक्ष मिळणे 
शक्‍य आहे हे त्यानी. दाखवून दिले. त्यांचे अगोदर, 
श्री रामानुजाचार्यःव मध्वाचार्य यानी भक्तिमार्ग 
प्रतिपादन केला होता, पण त्यांचे ग्रंथ संस्कृतभाषेत: 
असल्याने, त्यातील तत्त्वज्ञान सर्वसाधारण मानवांना 
उपलब्ध नव्हते. तसेच त्या दोघांचे, तत्त्वज्ञानात हा 
एक दोष होता. की त्यांचे विशिष्टाद्वैत अगर . द्वैत 
तत्त्वज्ञानाचे जे, अनुयायी. असतील व भगवान विष्णु. 
ह्या देवताळाच प्राधान्य देतील त्यानाच मोक्ष. 
मिळण्याचा मार्ग त्यानी दाखविला होता. व गीता 
ह्या श्रेष्ठ ग्रंथाचे विश्‍वधमंग्रंथ ह्या व्रिशाळ कक्षेचे 
त्यांनी आकुंचन करून समाजातील विश्षिष्ट विभागा- 
पुरतेच त्या ग्रंथाला मर्यादित केळे होते.. श्री ज्ञाने- 
शवरांचे मुख्य कार्य, हेच की त्यानी परत गीता ही 
अह्वतमायातत्त्वावर आणली व तिचे प्राकृत मराठी 
भाषेत भाषांतर. करून परत जगन्मान्यता . प्राप्त 
केरून. सवसाधारण माणसाला समजेल असे तिचे. 
स्वरूप केळे. थोडक्यात श्रीशंकराचार्य यांचेच कार्य 
त्यांनी विस्तृत करून त्यांचे तत्त्वज्ञान सर्वांना समजेल 
असे केले. तेव्हा श्री शंकराचार्य व. श्रीज्ञानेशवर' 
ह्याचा समन्वय. करणेचे फारसे कारण नाही. फक्त. 
ज्या भक्तीला श्री शंकराचार्यांच्या गीताभाष्यात 
फारसे महत्त्व दिले नाही. त्यासच श्री ज्ञानेश्‍वरांनी 
महत्त्वाचे स्थान. देऊन. निराळा भक्तिमार्ग का 
पत केला एवढे. दाखवून दिले की आपला 
कार्यभाग होईल. क 
लोकमान्य. टिळकांचे बाबतीत. मात्र हे प्रकरण 
गि तमा त्यांच्या तत्त्वज्ञानासारखे तत्त्वज्ञानच 
व-ुकी आहे. असे प्रतिपादन करणार्‍या 
कुं करवावे अगोदर होत्या, पण श्री 
मडलकन यांच्या प्रभावी प्रतिपादनान' 
मार्गाला मे रि कांवोच्या 
ोत्या...लोकमान्य . सवे टीका लुप्त झाल्या 
गोंताॉव्यास * व्या इत्तकाच्या सुरवातीपर्यंत 
". प्रभाव, होता,. लोकमान्य. टिळकांनी 


उ द, 


५ ह. ६2 0श- 


भगबद्रींतार्थ''संभन्वय 


तेच शेंकराचार्यपूर्व कर्ममागंतत्त्वज्ञान परत प्रस्थापित 
करण्याचा. प्रयत्न केला. त्यांचे । प्रतिपादन. एवढे 
प्रभात्री ठरले कीःकाही. दिवस श्री शंकराचाय ह्यांचे 
गीताभाष्यही लुप्त होते की. काय असा. संशय येऊ 
लागला. .लोकमान्यांनी .काही आधार इतके. विनतोड., 
दिलेले आहेत की त्यांना समपंक. उत्तरः देण, श्री 
शंकराचार्यांच्या अभिमानी . शिष्यगणांना' जवळजवळ 
अशक्य झाले, व हल्लीही हीच परिस्थिती कायम 


आहे, पण हळुहळू गीताभाष्य, आपले महत्त्व परत 


प्रस्थापित करू.लागलेले, आहे. व.. अशी भीती ' उत्पन्न 
होऊ. लागली. आहे की श्री शंकराःचार्यांच्या गीता- 
भाष्याने श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचाये यांच्या 
गीतेवरील. टीक्रेवर जसे. वर्चस्व प्रस्थापित . केले 
तसेच!लो. टिळकांच्या गीतारहस्याचे होतेकी काय ? 
पण. आधुनिक . समाजव्यवस्थेकडे : पाहिल्यास . गीता- 
रहस्य त्या परिस्थितीशी जितके समरस होते. तितके. 
श्री शंकराचार्या चे गीताभाष्य होत नसल्याने, गीता- 
रह॒स्याचे . समर्थन करून त्याला. त्याचे खरे स्थान 
प्राप्त करून .देणे जरूर. आहे. म्हणून श्री शंक्रराचाये ' 
व, लोकमान्य टिळक ह्यांच्यात, कोण अधिक श्रेष्ठ 
ह्या.'मानगडीत न; पडता त्या. दोघांचा समन्वय.कसा 
घडून येईल हे पहाणे जरूरःआहे. / 
लोकमान्य. टिळकांचे गीतारहस्यावरून' त्यांचे. 
गीतेबद्दलचे-निष्कषे असे आहेत: गीतेत संपूर्णपणे 
कर्ममार्ग सांगितला असून करमंमार्गाप्रमाणे. आपण 
जीवनंव्यतीत केल्यास मोक्ष मिळतो: त्यामुळे कर्म 
व ज्ञान यांचा समुच्चय होतो व ज्ञानोत्तर- सुद्धा' कर्म 
करणे... शक्‍य . आहे. या करमंमार्गाला, भक्‍तीची 
जोड, पाहिजे. तसेच कम हे त्याचेपासून मिळणार्‍या 
फलाची आसक्ती न ठेवता केल्यास बंधनकारक 
होतः: नाही, वः त्यामुळे मोक्ष. मिळण्यास अडचण 
पडत. नाही. गीतेत ज्ञानमार्ग सांगितला असला तरी 
त्याचे प्रतिपादन गौण आहे व तो कर्ममार्गास पूरक 
आहे.. ज्ञानमार्गच मोक्ष मिळण्यास अधिकारी आहे 
कर्ममार्गाने मोक्ष. मिळंत नाही हे. म्हणणे . बरोबर: 
नाही . गीतेचा एकंदर अन्वयार्थ बघितला तर हाच 
अथे. निघतो. श्रीकृष्ण, स्वतः कर्ममार्गी. होते, व 
त्यानी. ज्या अर्जुनाला गीता. सांगितली, तोही कमे? 
मार्गीच्रः होता. आपले .बांधवः' समोर. युद्धास'. उभे; 


राहिळे.आहेत असे .पहातच ह्यांना आपणास युद्धात 
ठार करावयाचे आहें ह्या कल्पनेने तो विमनस्क 
झाला, व. युद्धं करणार नाही' असे. त्याने ठरविले. 
त्यावेळेस श्रीकृष्णांनी, त्यास गीता सांगितली, व 
त्याचे सर्वे. संशयाचे. निराकरण करून त्यास युद्धास' 
प्रवृत्त केले. यावरून. गीतेचा उपक्रम व उपसंहार 
काढल्यास : त्यात कर्ममार्गाचे. श्रेष्ठत्वच दिसून. येते. 
ह्या. सर्वः. घटनेस ज्ञानयोगाची जरूरी नाही. ह्या 
सर्वावरून.. गीतेत . कममार्गच सांगितला ' आहे, दुसरा. 
निष्कर्ष. काढणे. .शक्‍य नाही हे गीतारहस्याचे. सार 


आहे. 

भगवद्गीतेला विरवधमंग्रंथ योग्यता प्राप्त होण्या- 
करता श्रीं शंकराचार्य व लोकमान्य टिळक ह्या 
दोघांच्या प्रतिपादन शैलीची जरूरी आहे व म्हणून 
ह्या दोघांचे तत्त्वज्ञानाचा समन्वय होणे जरूर आहे. 


. ह्या दृष्टीने. सातव्या अध्यायात ज्या दोन प्रकृती 
आहेत त्यांचा विचार करून ह्यापूर्वी जे माझे. लेख' 
: प्रसाद. मासिकात लिहिले ते लक्षात घेणे जरूरः 
आहे. (/ प्रसाद फेब्रु. ६५, जुले ६५., सप्टेंबर ६५) 
त्यात असे दाखवून दिले आहे की कर्ममार्ग व ज्ञानमार्ग 
हे.सववस्वी भिन्न. असून त्यांच्या अधिकारी :व्यक्‍तीही 
निरनिराळ्या प्रकृतीच्या अंसतात. त्यात ज्ञानमार्ग: 
हा. अत्यंत बिकट असून, समाजातील अत्यंत थोड्या 
व्यक्‍तीच्या उपयोगाचा: आहे. तो एकाच व्यक्‍तीच्या 
उपयोगी पडतो, .व तिच्या पुरताच फायदेशीर 
असतो. याः उलट करमंमार्ग मात्र अत्यंत सोपा असून 
तो समाजातील सवे व्यक्‍तीना खुला आहे. महत्त्वाचा 
फायदा म्हृणजे ह्या कमंमार्गामुळे सर्व. समाजाचे 
भरणपोषण व संरक्षण होते, इतकेच नव्हे तर सर्वाना 
संघटितरीत्या मोक्षमार्ग खुला होतो म्हणजे कर्म- 
मार्गामधे सबंध समाज, जर त्याची इच्छा असेल तर 
सर्व समाज.घटकांसह मोक्षास जाऊन पोचतो. त्यामुळे 
व्यक्तीचा फायदा होतोच पण सर्व समाजही उत्कर्ष 
पावतो: 


या दोन्ही ज्ञाच व कर्म मार्गास भक्ति वः ध्यान 
ह्यांची जरूरी आहे. ज्ञानमार्ग वैराग्याने सुरू होतो. 
परमेश्‍वराचे कोणतेही एक प्रतीक मानून , नंतर 
ध्यांन, व"सर्वात': शेवटी! पराभक्तीमुळे. मोक्ष मिळतो. 


2९ 


अनुक्रमणिका 


2: 
य दनिव 
"चलहू 


मराठीचा विकास: महार 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


नवभारत 


कर्ममार्ग अभ्युदयेच्छेने चालू होतो. त्यातही आपणास 
आवडेल ते परमेश्वराचे प्रतीक ठरवून भक्तीने 
त्याची कृपा व प्रेम संपादन करावयाचे असते. श्रम- 
विभाग तत्त्वावर जे काम आपणाकडे येईल ते 
अत्यंत मन:पूर्वक, प्रत्यक्ष परमेश्‍वराचेच कार्य आहे 
असे समजून करावयाचे असते, मात्र त्यापासून 
मिळणार्‍या फलावर आसक्ती ठेवायची नसते. याचा 
अथं आपले काम कसेतरी करावयाचे असा नसून, 
ते अत्यंत उत्तम तर्‍हेने करून त्यापासून फलप्राप्ती 
जितकी जास्तीत जास्त होईल तितकी करावयाची. 
मात्र त्यापासून जे धन मिळेल ते मात्र आपलेच 
आहे असे न समजता, शास्त्राने आपण व आपले 
कुटुंबासहित सर्वांनी योग्य तो उपभोग घेऊन, 
राहिलेली संपत्ती परत परमेश्‍वरचरणी, म्हणजेच 
परत समाजरूपी परमेश्‍वराला अपंण करावयाची 
ह्या करताच दान व यज्ञ या संस्था उत्पन्न झाल्या, 
मिळवलेल्या संपत्तीचे प्रमाण थोडे असल्यास दान 
व अगणित असल्यास यज्ञ करून ती संपत्ती परत 
समाजातील सर्व घटकांत वाटून द्यावयाची. यज्ञ 
कोणत्याही तर्‍हेची काम्येच्छा न धरता परमेश्‍वराल 
अपेण म्हणूनच करावयाचा. अशा तऱहेने सर्व इंद्रियांचा 
शास्त्राधारे, योग्य तो यथेच्छ उपभोग घेऊन मन 
व इंद्रिये शुद्ध करावयाची व ती शुद्ध झाली म्हणजे 
ध्यानाचा उपयोग करून परमेश्‍वराशी समीपता, 
सलोकता, व सरूपता असे मोक्षाचे टप्पे गाठावयाचे 
येथपर्यंत कर्ममार्गच चाळू असतो, व यात ध्येय 
परमेश्‍वराची एकरूपता यते, पण सायुज्यता प्राप्त 
होत नाही. सायुज्यता प्राप्त व्हावयाची असल्यास 
परमेश्‍वर स्वरूपात विलीन होण्याची खटपट करणे 
जरूर आहे. व हे फक्त स्वानुमूतीनेच होणे शक्‍य 
आहे. त्यामुळे ही परमेश्‍वरामधे विलीन होण्याची 
क्रिया ज्ञानमार्गानेचे शक्‍य आहे. यात आपले आता- 
कततंव्यकर्म सोडणे जरूर आहे. कारण असे कार्य 
करीत राहिल्यास त्या अनुषंगाने इतर पुष्कळ कार्ये 
करणे जरूर पडते, असे एखादे य:करिचित कारयसुद्धा 
संपूर्णानुभूतीच्या आड येते, त्यामुळे कर्ममार्गात 
शेवटी सायज्यमुकती पाहिजे असल्यास ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ या आश्रमानंतर संन्यास घेऊन 


आपण जे कार्य इतके दिवस स्वीकारले होते ते सर्वस्वी 


१9 


सोडून देऊन त्यामुळे उत्पन्न होणार्‍या जबाबदारीतून 
मुक्‍त होणे जरूर असते. हा टप्पा संपूर्ण वैराग्य बाणले 
तरच शक्‍य आहे. अश्या तर्‍हेने आपले कतंव्यकर्म 
सोडल्यानंतर शरीराला अत्यंत जरूर अशी कार्येसुद्धा 
हळुहळू शक्‍य तितकी कमी करणे जरूर असते. ते 
यम व नियमामुळे होते त्यानंतर ध्यानाने चित्तवृत्तीचा 
निरोध करून, आसन, प्राणायाम, प्रत्त्याहार, धारणा, 
ध्यान व समाधी ह्या मार्गाने हळुहळू परमेश्वराशी 
एकरूप होण्याची योग्यता आणण्याची खटपट करणे 
जरूर असते. यात शेवटी भक्तीची जरूरी असतेच, 
कारण त्याशिवाय परमेश्‍वराचे प्रेम संपादन होत 
नाही, व असे प्रेम संपादन झाल्याखेरीज, परमेश्‍वर 
आपल्याशी एकरूप होण्यास त्या व्यक्तीस संघीही 
देत नाही. अशा तर्‍हेने कमंमार्गात सायुज्यमुक्‍ती 
मिळवावयाची असल्यास परत ज्ञानमार्गाची कास 
धरावी लागते, इतकेच नव्हे तर कर्म सोडून द्यावे 
लागते. कर्म सोडावयाचे नसल्यास सरूपता इतकीच 
मुक्‍ती मिळते. हीही पुरेशी आहे. कारण ह्या स्वरूपात 
ती व्यक्‍ती आपल्या स्वत:च्या ध्येयपरमेश्‍वर स्व- 
रूपाशी जगप्रल्यापर्यंत एकरूप होऊन राहते व ती 
परमेश्‍वरमूर्ती ज्या वेळेस परमात्म्यात विलीन 


ह्यात परमात्म्याशी एकत्मता उश्नीराने मिळते म्हणन 
यास क्रममुक्‍ती म्हणतात. अशा तऱ्हेने कर्ममार्गी 


वरीलप्रमाणे विचार केल्यास 
ह्यांचा एकमेकाशी काय संबंध 
हिंदुवर्मास आपल्या प्रत्येक 
देण्याची व्यवस्था 


कर्ममार्ग व ज्ञानमार्ग 
धे आहे हे स्पष्ट होते. 
अनुयायास मोक्ष मिळवन 
करावयाची होती. त्यादृष्टीने 


.. 


कलाच समाजाच्या दृष्टीने विचार 
ल्यास कममार्ग हा शेकडा ९९ लोकांना योग्य 
असून जञानमागे मात्र अत्यंत थोड्या लोकांना अनु. 
सरणे शक्‍य ड् आहे. किबहुना ज्ञानमार्गाचे अधिकारी 
लोकांनी कर्ममार्ग अनुसरण्याचे तर त्याना 


समाजात राहून.तो 
ती अनुसरणे शक्‍य आहे. ज्ञानमार्गाचे 
मात्र तसे नाही, सर्वाना तर्‌ राहोच पण अत्यंत 


भगबद्रीतार्थ समन्वय 


थोड्या लोकांनासुद्धा तो दुःसाघ्य आहे. शिवाय 
जन्मावरोबर कर्ममार्ग का ज्ञानमार्ग हे ठरविणे 
शक्‍य नसल्याने प्रत्येक व्यक्‍ती कर्ममार्गाने जाणार 
आहे हे गृहीत घरूनच त्याला सर्व सामाजिक रीति- 
रिवाज व धर्मनीतिकल्पना शिकविणे जरूर असते. 
ही क्रिया आश्रमधर्माने साध्य होते. अश्या तर्‍हेने 
ज्ञानमार्गी असो अथवा कमंमार्गी असो, त्याला 
सुरवात कर्ममार्गानेचे करावी लागते. तो वयात 
आल्यानंतर त्याला आपणास कोणत्या मार्गाने जावयाचे 
हे ठरवावयाचे असते. ज्ञानमार्गाने जावयाचे असल्यास 
त्याला विवाह करिता येणार नाही. सर्वाप्रमाणे 
कमंमार्गी व्हावयाचे असल्यास त्याचा विवाह आपो- 
आपच वडिलधाऱ्या माणसाकडून होतो. व कर्मे- 
मार्गातील त्याच्या वाटचालीला योग्य दिशा मिळते. 
ह्यावरून कर्ममार्ग हाच मुख्य असून तो हिंदुघर्माचा 
पाया आहे. मोक्ष फक्त ज्ञानमार्गानेच मिळत असल्याने, 
व करमंमार्गी माणसाला सायुज्य मुक्‍ती ताबडतोव 
मिळवावयाची असल्यास त्याला ज्ञानमार्गाचीच कास 
धरावी लागते ह्या दृष्टीने ज्ञानमार्गे हा हिंदुघर्म 
इमारतीचे शिखर आहे असे म्हणावयास पाहिजे. 
मक्‍ती व ध्यान ह्या त्या इमारतीच्या भिती होत. 
त्याप्रमाणे सामजिकदृष्ट्या कर्ममार्गेच सर्वश्रेष्ठ ठरतो 
कारण त्याचे अनुसरण केल्याशिवाय कोणत्याही 
व्यक्‍तीला पुढे जाताच येत नाही. म्हणून लोकमान्य 
टिळकांच्या गीतारहस्याला श्रेष्ठ स्थान देणे जरूर 


आहे. 


पण ही व्यवस्था हिंदुघर्माच्या दृष्टीने तात्पुरत्या 
स्वरुपाची होईल. हिंदुघर्माला व गीतेला स्थायी व 
सनातन श्रेष्ठत्व मिळवण्यास श्रीशंकराचार्यांच्या 
श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानाचीही अत्यंत जरूरी आहे. आज 
जगातील जर एक कोणते अत्यंत श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान 
असेल, व जे आधुनिक शास्त्रीय शोधांना अनुसरून 
राहील तर ते श्री शंकराचार्यांचे अद्वैत मायातत्त्वज्ञान 
होय. त्याचे अंतिम स्वरूप ज्ञानयोगाने प्राप्त होणारी 
सायुज्य मोक्षावस्था होय. 

जगातील शेवटचे व अत्यंत श्रेष्ठ ध्येय जर कोणते 
असेल तर हेच होय. इतर धर्मात अंतिम स्वर्ग त्या 
धर्माचे नीतिनियमाप्रमाणे वागल्यास मिळेल असे 


फक्त विधान असते; व तो फक्त त्या धर्माच्या 
अनुयायानाच मिळतो. इतरेजनांना उपलब्ध होत 
नाही. श्री शंकराचार्यांच्या अद्वेतमायावादाचे तसे 
नाही. ह्या मार्गाचे निरनिराळे टप्पे व ते गाठावयाचे 
मार्ग दर्शविलेले असून त्याप्रमाणे गेल्यास फक्त 
हिंदुधमियांनाच नव्हे तर जगातील कोणत्याही धर्माचे 
व्यक्तीस उपलब्ध होईल अशी हमी आहे. ह्या दृष्टीने 
ज्ञानयोगाचे अत्यंत महत्त्व आहे. म्हणून हिंदुधर्मास 
सनातन विश्‍वहिंदुधर्माचे स्वरूप येण्यास श्री शंकरा- 
चार्यांचे तत्त्वज्ञान व ज्ञानयोग ही अंतर्भूत करणे 
जरूर आहे. 


सवे धर्मसमन्वयाचे दृष्टीने ज्ञानयोगाचे अत्यंत 
महत्त्व आहे. हिंदुघर्मातील जे पंथोपपंथ आहेत, 
तसेच: जगातील इतर जे धर्म आहेत, त्या सर्वाचा 
कर्ममार्ग म्हणजे एकंदर वागण्याचे नियम बर्‍याच 
प्रमाणात निरनिराळे आहेत. हिंदुघर्मात गाईस 
अत्यंत पूज्य मानले. आहे; तर ख्त्रिश्‍चन, ज्यू बुद्ध व 
मुसलमान धर्मात तिचे मांस खाण्यास सर्रास मुभा 
आहे. ज्ञानमार्गाचे मात्र तसे नाही. कोणताही धर्म 
असो. त्यातील ज्ञानमागे एकच आहे. ख्रिश्‍चन 
धर्मातील मिस्टिसीझम, मुसलमान धर्मातील सूफी 
पंथ हे त्या त्या धर्मांचे ज्ञानमार्गाचे होत. पण या 
ज्ञानमार्गाचे आपल्या हिंदुधर्माने जितके पद्धतशीर 
विवेचन केलेले आहे, तसे इतर कोणत्याही धर्माने 
केलेले नाही. शिवाय बाकी सवे धर्म दैतवादी असल्याने 
शेवटची सायुज्यमुक्ति कशी मिळते हे त्यांना सांगता 
येत नाही. शिवाय निरनिराळ्या धर्माचे ध्यानाचे 
प्रतीक ठरलेले असते. त्या प्रतीकाचे ध्यान केल्यासच 
मुक्‍ती. मिळते असा त्यांचा दावा असल्याने, त्या 
धर्माचे जे अनुयायी नसतील त्याना तो मार्ग निरुपयोगी 
होतो. अद्वैत मायावादाचे तसे नाही. त्याला ध्यानाला 
प्रतीक कोणतेही चालते. जुहोवा, जीसस, स्त्राईस्ट, 
अल्ला, महंमद, पैगंबर किवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
गणपती, सूर्य, देवी इत्यादी आपणाला जे आवडेल 
ते प्रतीक घेण्याची मुभा आहे. कोणाला तसे प्रतीक 
नको असेल तर हे एकाक्षर प्रतीक म्हणून समजले 
तरी चालते. शिवाय ' तत्त्वर्मास ' ह्या तत्त्वाप्रमाणे 
आनंदरूपी सायुष्य मुक्‍ती क्ली मिळते हेही उत्तम 


२१ 


न्नवंभारत. 


तर्‍हेने दाखविता येते. ज्ञानमार्ग हा स्वानुभूतीने 
मिळवावयाचा असल्याने व ही स्वानुभूती 'तत्त्वमसि' 
ह्या तत्त्वाप्रमाणे सर्वात सारखी असलेने, कोणत्याही 
धर्माचा मानव असो, तो ध्यानमार्गात ठरलेल्या 
मार्गानेच जातो, व शेवटी आत्मा व ब्रह्म एक असून 
त्याचे स्वरूप ' आनंद ! हे असल्याने, नीतिनियम व 
बंधने बरोबर पाळल्यास कोणत्याही धर्माचा मनुष्य 
असो त्यास सायुज्य मुविति मिळेल असा अद्वैतमाया- 
वादाचा ठाम सिद्धान्त आहे. तेव्हा सर्वेविशवघर्म- 
समन्वयाकरता श्रीशंकराचार्याचे ज्ञानमार्गाची अत्यंत 
जरूर आहे. क 

म्हणजे गीतेमध्ये लोकमान्यांचा कर्ममार्ग व 
श्रीशंकराचार्याचा ज्ञानमार्ग ह्या दोन्हीची जरूर आहे. 
लोकमान्यांचे कर्ममार्गाने हिंदुधमे प्रत्यक्षात आणणे 
सोपे होईळ व श्रीशंकराचार्यांचा ज्ञानमार्ग हिंदु- 
-धर्माला जगातील सर्वधमंश्रेष्ठत्व प्रांप्त करून देईल. 
-इतकेच नव्हे तर इतर सवे धर्मांना आपल्यात सामावून 
- घेण्याइतका तो विज्यालही होईल. 

.लोकमान्य टिळकांनी गीतेत फक्त कमंमार्गच 
सांगितला आहे असे स्पष्ट विधान केलेले आहे. 
श्री शंकराचार्य गीताभाष्याच्या प्रस्तावनेत गीतेत 
कर्ममार्गे व ज्ञानमार्ग हे दोन्ही आहेत. भगवान 
श्रीकृष्णांनी हे दोन्ही मार्ग अर्जुनाला सांगितले असे 
स्पष्ट म्हणतात. तेव्हा गीतेत हे दोन्ही मार्ग आहेत 
हे दाखवणे जरूर आहे. हे काम फारसे विकटही 
नाही. गीतेत असे पुष्कळ इलोक आहेत की जे फक्त 
ज्ञानमार्गालाच लागू पडतात (दुसरा अध्याय इलोक 
११ ते ३० तसेच इलोक ३१ ते ३८) कर्ममार्गाचे 
विवेचन आलेळे आहे. तेव्हा गीतेत कर्ममार्ग व 
ज्ञानमार्ग हे दोन्ही सांगितले आहेत ह्याबद्दल 
कोणाचेही दुमत असण्याची शक्‍यता नाही तेव्हा 
मुख्य प्रश्‍न असा आहे की गीतेत भगवंतानी अर्जुनास 
मुख्य कोणता मार्ग सांगितला ? कर्ममार्ग कि 
ज्ञानमार्ग ? 

ह्यावाबतीत लोकमान्य टिळकांचे विवेचन बिनतोड 
असल्याने व ज्ञानमार्ग लोकांना बरोबर उत्तर न 
सापडल्याने त्यांचे गीतारहस्यास अत्यंत प्रतिष्ठा 
मिळाली. श्रीशंकराचार्यांच्या अनुयायांनी गीता- 
र॒ह्स्यावर टीकेचा कठोर हल्ला चढविला व त्या 


'विषय ठरतो (ज. 


ग्रंथाला नामोहरम करण्याची अत्यंत खटपट केली 
पण लोकमान्य, टिळकांनी उपस्थित .केलेल्या मुह्यास 
सम्यक उत्तर न देता आल्याने त्या टीका हळुहळू 
मोगे पडल्या व गीतारहस्य अधिक तेजस्वी तऱहेने 
लोकांचे पुढे आले. त्यापुढच्या गीतेचा अर्थ करण्याचा 
ज्या ज्या लोक्रांनी प्रयत्न केला त्यांनी गीतारहस्य़च 


'आघारभूत घरळे व श्री शंकराचार्यांचे भाष्य त्यांच्या 


कट्टर अत्‌यायांपुरतेच मर्यादित राहिले. 
ली. मीमांसाशास्त्राने कोणत्याही ग्रंथातील मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय काय आहे हे ठरविण्याच्या कसोट्या 
दिल्या आहेत त्याः (१) उपक्रम म्हणजे प्रस्तावना 
(२) उपसंहार म्हणजे शेवटचे समालोचन (३) 
अभ्यास, म्हणजे एखाद्या विषयाचा पुनरुच्चार 
(४) अपूर्वता म्हणजे ग्रंथातील नवेपणा व वैशिष्ट्य. 
(५) फल म्हणज ग्रंथवाचनाचा मनुष्याच्या मनांवर 
होणारा परिणाम (६) अर्थवाद म्हणजे पोकळ 
विधाने (७) उपपत्ती म्हणजे तकंशुद्ध विचारसरणी. 
गीतातात्पर्याची जी सात लक्षणे आहेत त्यातील 
सहा लक्षण कर्ममार्गाला अनुकूल आहेत आणि बाकी 
उरलेले 'अर्थवाद ' हे एक लक्षण केव्हाही संदिग्वंच 
असते. ते एक लक्षण वगळून गीतेचा तात्पर्यार्थ 
ठरविल्यास “ कर्मयोग ” हाच गौतेचा प्रतिपाद्य 
स. करंदीकर, गीतातत्त्वमंजिरी 
पान. १५.) _.  - - 
हे मीमांसाक्षास्त्राचे नियम' गीतेस लावले तर 
असे दिसते की कर्म मार्गी अर्जून आपले गुरु, वडील 


व बांधव आपल्यासमोर 
थव आपल्यासमोर युद्धास तयार झालेले पाहून, 


डार यूट भे संहार करावयाचा असून त्यामुळे 
केर पातक लागेल ह्या विचाराने 

गप्प ळे वी, युद्ध करणार नाही असे ठरवून 
गीतेतील सर्वोत्तम ळत अगवान श्रीकृष्णानी...त्याळा 
केले. तो उपदेश उपदेश करून त्याचे तियवत 
तयार झाला व सवेस्वी पटल्यामुळे अर्जुन . नंतर 
नि:पात केला तयान हढाईत आपल्या सवे शत्रूंचा 
लक्ष दिल्यास चीन उपसंहारादि : नियमांकड 
असे दिसून येते. जर ऱि अजुनास कमंमार्ग सांगितला 
* जर्‌ भगवंतानी ज्ञानमार्ग सांगितला 

त्याचा त्याचे  मनह्वर परिणाम होऊन 


असता तर 
तो संन्यासी )ठेतरी व 
सी होऊन कोठेतरी निघून गेला: असता 


जरे 


अनुक्रमणिका 


उ्डळ' 
2 


-करखगघर चिछजचज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


भगवद्रीतार्थ समन्वय 


-तसे झालेले दिसत नाही. ह्या लोकमान्य टिळकांच्या 
बिनतोड मुद्याला अद्याप श्री शंकराचार्यांच्या 
अनुयायांना समर्पक उत्तर देता आलेले नाही. 

पण ह्याचे निराकरण करणे फारसे कठीण नाही. 
लो. टिळकांच्या म्हणण्याप्रमाणे अर्जुन विमनस्क 
होऊन मी लढत नाही असे म्हणून स्वस्थ वसला 
हा एकच उपक्रम आहे. पण तसे नसून तेथे दुसराही 
एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे ; व तो अद्याप कोणाच्या 
लक्षात आलेला दिसत नाही. आणि तो उपक्रम 
म्हणजे, ' अशी लढाई करण्यापेक्षा मी भीक मागेन ' 
हे अर्जुनाचे विघान होय (भगवद्‌गीता २-५) 
अर्जुनाला लढाई का करावयास पाहिजे हे जसे 
ठामपणे पटवून देणे जरूरीचे होते, तसेच तुला 
सीक मागता येणार नाही हे पटवून देणे महत्त्वाचे 
होते. ज्या मार्गात आपल्या चरितार्थाकरिता भीक 
मागावी लागते त्या ज्ञानमार्गाचेही ज्ञान त्यास देणे 
जरूर होते, व तो मार्ग, त्यास कसा योग्य नाही हेही 
समजावून देणे महत्त्वाचे होते. भगवान श्रीकृष्णांनी 
तेही काम अत्यंत उत्कृष्ट तऱ्हेने केळे. कारण शेवटी 
अर्जुनाला भीक मागणे का बरोवर नाही, हे समजले 
व तो युद्धास तयार झाला. वरील विवेचनावरून 
श्री शंकराचार्यांनी गीताभाष्याच्या प्रस्तावनेत म्हटल्या- 
प्रमाणे कर्ममार्ग व ज्ञानमार्ग हे दोन्हीही मुख्यार्थानेच 
सांगितलेले आहेत. तेच बरोबर आहेत हे दिसून येईल. 

लोकमान्य टिळक व श्री शंकराचाय ह्यांच्या 
मतातील दुसरा वादाचा मुद्दा, ज्ञान व कमे यांचा 
समुच्चय शक्‍य आहे का नाही. यासंबंधीचे दोघांचे 
निर्णेय अत्यंत परस्पर विरोधक व ठाम आहेत. 
श्री शंकराचार्य ज्ञानकमंसमुच्चय तमप्रकाशाप्रमाणे 
विरोधी असल्याने अशक्य आहे. लोकमान्य टिळकांना 
ज्ञान व करम ह्यांच्यामध्ये विरोध फारसा दिसत 
नाही. श्री शंकराचार्य यांचे आयुष्ये विचारात घेतले 
तर शेवटपर्यंत त्यांनी वेदान्त मत प्रस्थापनेकरिता 
इतके कष्ट अर्थात कर्म केळे .की ज्ञानकर्मसमुच्चय 
शक्‍य नाही. हे त्यांच्या स्वतःच्या उदाहरणावरूनच 
बरोबर नाही, हे आपोआप सिद्ध होते. श्री शंकराचार्य 
स्वतः ज्ञानयोगी नव्हते असे कोणासही किचित 
संशयानेही म्हणणे अशक्य आहे. तेव्हा बरोबर 
कोण.हे आपोआपच सिद्ध होते.. 


न, भा, ५ 


ह्या मुद्यांचे निराकरण कसे: करता , येईल :ते 
पाहू या, श्री शंकराचा्ये व लोकमान्य 'टिळकऱ्ह्या 
दोघांच्या “ज्ञान ? ह्या बद्दलच्या कल्पनाच “निर 
निराळ्या आहेत. शंकराचाय . ' ज्ञनः?5 ह्य5ऱलक्द 
का विशिष्ट अर्थाने वापरतांत. : पणः:"लोकमान्य 
टिळकांचा “ ज्ञान '. ह्याबद्दलचा दृष्टीकोन 'सवेस्क्ी 
निराळा असल्याने दोघांचे प्रतिपादत!ःसत्यांचें त्याचे 
दृष्टीने वरोबर असले तरी त्यांची : तुलना ज्ञानार 
ह्या कल्पनेत साम्य नसल्याने 'एकमेकाज्ी£ केरणे 
वरोबर नाही. हा मुद्दा लक्षात .न आल्याने.!अद्याप 
यासंबंधी समन्वय करणे. कोणास रशकक्‍यान्झाले नाही. 
श्री शंकराचार्य ' ज्ञान " हा शब्द! ज्यावेळेस.उषय्नोगोतत 
आणतात त्यावेळेस तो परमोच्च स्वरूवः म्हणज 
प्रत्यक्ष निर्गृण परमेश्वराचे. ज्ञात्त !ह्या-दृष्टीसत्र 
असतो. आपल्या अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्रावरील-शांरीर*्‌ 
माष्यात ज्या वेळेस ते * अस्मद्‌ ' युष्मदे हे ऱशब्द 
वापरतात, व ते तमप्रकाशवत्‌ एकमेकापासूत्र:- अत्यंत 
भिन्न आहेत असे प्रतिपादन करित्तात;, ःत्यावेळेस 
त्यातील अस्मद्‌ हा शब्द व्यक्‍्तिवाचक नसन त्यात 
अत्यंत परमोच्च परमेश्वराचा निदेशः ते क्रस्तातः 
तसेच ' युष्मद्‌ ' या शब्दाने दुसरी व्यक्‍ती मानलेली' 
नसून “ अस्मद्‌ ' शिवाय “ जगात. जी':इतर-सेवच्यापी: 
सृष्टी आहे ती ' असा त्यांच्या :-म्हणण्याचांऑंगथः 
असतो. अर्थात ही श्री शंकराचार्यांची-<:अच््मदर 
युष्मद्‌' ह्यांची तुलना अत्यंतः- -शुद्ध'1 स्वरूपात, 
केलेली आहे. १० ॥एप्यीव्गळ 
अस्मद्‌ किवा मी ह्या स्वरूपांत ऑपण : जेव्हा 
आपणाला व्यक्‍तिगत स्वरूपात पहातो, तेव्हा आपंणांस 
त्यात शरीर, व त्याला नियमन करणोरी जी अदृव्य 
शक्‍ती आहे ती असे दोन भाग दिसतात. थोतील 
नियमन करणारी जी अंदृश्यं शक्‍ती, : ती' त्यांतील 
खरी “मी ' होय. ह्या * मीं ' चे विदलषण' केले असता, 
ती आपणास दोन स्वरूपात दृग्गोचर होते.' चेतन 
अगर कर्ता व अनुभूती व आंनेदस्वरुपीं* भोक्ता ही 
ती दोत स्वरूपे होत. अंतगत . दिव्य शक्तीची हीं 
दोन टोके आहेत. ह्यांतील कर्तोस्वरूपी जे टोक आहें 
त्यात काय व अनुभूती दोन्ही असतांत व त्यांचे 
बाह्यस्वरू्प निरनिराळ्या ब्यक्‍तींच्यां ' कार्यक्षमते- 
प्रमाणे विविध असू शकते. पेण यातील 'मोंक्‍्ता 


रेडे 


नवभारत. 


स्वरूपी विरुद्ध; टोक जे असते, त्यांचे अत्यंत शुद्ध 
स्वरूप म्हणज ज्यात कर्तास्वरूप अत्यंत सूक्ष्म असून 
मोक्‍्तास्वरूप. अत्यंत मोठे असते. अशी सर्वे मानवात 
उपलब्ध. होणारी. स्थिती म्ह्णजे गाढ निद्रा होय. 
यात-मनासुद्धा सवे इंद्रिय सुप्तावस्थेत असतात, पण 
अनुभूती व आनंद मात्र असतो. ह्यात त्याचा * मी- 
पणा * केव्हाही नाहीसा होत नाही. कारण झोप 
संपल्यानंतर. जेव्हा तो मनुष्य उठून बसतो, त्यावेळेस 
तो- “कांय. छान झोप लागली होती ' असे उद्गार 
काढतो. याचा: अर्थेच त्यावेळेस त्याच्यात अनुभूती 
होती, इतकेच नव्हे तर छान ह्या शब्दाने दशेविल्या- 
मुळेःती आनंदस्वरू्पी होती हे स्पष्ट होते. ह्यातील 
महत्त्वाची बाब म्हणजे ह्या अनुभूतीचे दशेविलेले 
बाह्यस्वरूप सवे मानवात सारखे असते. निरनिराळया 
व्यक्तींच्या. कार्यक्षमतेत कितीही विलक्षण फरक 
असला तरी; ह्या गाढ झोपेत अनुभवास येणार्‍या 
आनंदाच्या स्वरूपात मात्र काहीही फरक दिसून येत 
नाहीः एखादा सम्राट किवा त्याच्या राज्यातील अत्यंत 
कष्टाने: जीवन व्यतीत करणारा क्षुद्र भिकारी ह्या 
दोघांच्या निद्रानंदात मात्र बिलकूल फरक असत नाही. 
ह्यावरून-  अंस्मद्‌ ' चे शुद्ध स्वरूप ' आनंद ' हे टोक 
होय हे सिद्ध होते. म्हणजे प्रत्येक मानवात जे अन्त- 
स्फूर्तीरूपी' ज्ञान असते त्याचे अत्यंत शुद्ध स्वरूप 
म्हणजे भोक्‍्तास्वरूपी ' आनंद “* होय. आता ' युष्मद्‌ 
म्हणजे “मी ' शिवाय असणारे इतरं सर्वे दृश्य जगत्‌. 
व्यक्‍तीच्या दृष्टीने विचार करू लागल्यास त्याचे 
स्वत:चे शरीर सुद्धा ' युष्मद्‌ - या भागात पडते. 
त्याला स्वतःला जरी त्याचे “शरीर' मी असे 
वाटत असले तरी. इतर व्यक्‍ती ते 'युष्मद्‌' या 
भागातच घालतात.. म्हणजे प्रत्यक व्यक्‍तीतील 
शरीर व त्याला. नियंत्रण करणारी त्याच्या शरीरातील 
अदृद्य दिव्य शक्‍ती हेच अनुक्रमे ' युष्मदु ' व “ अस्मदू 
होत. यातील “ अस्मद्‌ ' हे आनंदस्वरूपी' मोक्‍ता हे 
टोक आहे.असे. मी मागे दाखविलेच आहेत. अर्थात 
कायास्वरूपी शरीर हे त्याचे दुसरे टोक झाले. गीते- 
तील विवेचनावरून ही कल्पना जास्त स्पष्ट होते. 
“ब्रह्म हे अविनाशी .व श्रेष्ठ आहे. अंध्यात्म हे 
त्या ब्रह्माचे स्वरूप होय. आणि विद्यमान प्राण्यांच्या 
उत्पत्तीला कारण असणारा जो व्यापार त्याला कर्म 


असे म्हणतात. अधिभूत म्हणजे नरवरभूत, अधि- 
दैवत म्हणजे पुरुष, आणि हे देहबथार्‍्यामध्ये श्रेष्ठ 
अर्जुना, ह्या देहांचे ठिकाणी असलेला मीच अधियज्ञ 
होय ”. (भगवद्गीता ८,३-४). 

यां गीतेतील इलोकाप्रमाणे विचार करिता प्रथम 
ब्रह्म हे मूळ निर्गुण स्वरूप होय. यात मायेच्या योगाने 
विश्व उत्पन्न करण्याचा जो व्यापार सुरू होतो तेच 
कर्म होय. म्हणजे कमे सुरू झाल्यावरोबर मूळ 
ब्रह्माच्या काही भागात कर्मामुळे फरक पटून त्याचे 
रूपांतर सगुण स्वरूपात होते. म्हणजे हा फरक जर 
आपण ' अ घरला तर मूळ निर्गुण स्वख्पी ब्रह्मापेक्षा 
“अ* चे सगुण स्वरूप त्यापेक्षा कमी प्रमाणाचे 
राहील. हे कर्म जसे वाढत जाईल, तसेतसे त्यापासून 
विव म्हणजे ' अधिभूत ', व त्याला चेतना देणारे 
व साक्षीमूत असणारे ' अधिदैव ' तयार होईल. 
यात कर्म जे संपूर्ण कायंब्रह्म अगर हिरण्यगर्भ 
तयार करेल ते त्याचे-कायंब्रह्माचे-शेवटचे टोक 
राहील व ते अधिभूत अधिदेवत असे राहील. याउलट 
सुरवातीचे सूक्ष्म कर्मासहित निर्माण झालेले सगुण 
ब्रह्म हे अधियज्ञ म्हणजे भोक्‍तास्वरूपी आनंद ब्रह्म 
होय. त्याप्रमाणे मूळ ब्रह्मात कर्म बिलकूल नाही. 
आनंदत्रह्मात अत्यंत सूक्ष्म क्म एवढाच त्यात व 
मूळ ब्रह्मात फरक राहील. भोक्ता. हाच आत्मा 
असल्याने व ' अयमात्माब्रह्म ' ब्रह्म हाच आत्मा होय 
अशी श्रुती असल्याने निद्रिस्त मानव व जागत मानव 
यात जेवढा फरक असतो तेवढा च फरक मळ निर्गुण 
ब्रह्म व आनंदव्रह्म यात असतो. हा फरक अत्यंत 
सूक्ष्म असला तरी समाघिदृष्टीने हा फरक जाणवतो. 
हे सगुण ब्रह्माचे एक टोक अगर स्वरूप झाले. कार्य- 
ब्रह्माचे कार्यस्वरूपी अत्यंत शुद्ध स्वरूप 'म्हणजे 
ज्यात कर्माची परिसीमा आहे ते अधिभूत-अधिदैव 
स्वरूपी कायंब्रह्म हे त्याचे दुसरे टोक अगर स्वरूप 
झाले. ही दोन स्वरूपे परमार्थतः जरी मूळब्रह्मस्वरूपी 
असली तरी व्यवहारतः एकमेकांच्या सर्वस्वी विरुद्ध 
आहेत म्हणजे आनंदब्रह्म हे सूयप्रकाश धरला तर 
कायंत्रह्म हे तम आहे. आनंदत्रह्मा हे मूळ ब्रह्मासारखे 
असल्याने ज्ञानस्वरूपी आहे, व कायेब्रह्म हे सववस्वी 
कमंस्वरूपी आहे. मात्र ह्याचा अर्थ आनंदब्रह्मात 
कायंब्रह्म नाही किवा कायंत्रह्मात आनंदब्रह्म नाही 


३४ 


"करखगघरचिखसना | 
च वि का. "र (.9 


भगबद्रीतार्थ समन्वय 


असा होत नाही. ह्या दोन्ही ब्रह्मांना एकमेकांशिवाय 
अस्तित्वच नाही. कायंब्रह्मात कार्याचे प्रमाण अत्यंत 
जास्त व आनंदप्रमाण अत्यंत कमी व आनंदब्रह्मात 
कार्याचे प्रमाण कमी व आनंदाचे प्रमाण अत्यंत जास्त 
असे त्याचे एकंदर स्वरूप आहे. म्हणूनच ज्ञान व कर्म 
हे एकमेकाच्या विरुद्ध आहेत असे श्री शंकराचार्य 
प्रतिपादन करतात, व हे त्यांचे प्रतिपादन अत्यंत 
शास्त्रशुद्ध आहे हेच मूळ ब्रह्म, आनंदब्रह्म, कायंब्रह्म 
अनुक्रमे परब्रह्म, परमात्मा व परमेश्वर होत. श्री 
शंकराचार्य ज्ञानयोगाचे ज्ञान सांगतात. - त्याच्या 
पाठीमागे ही सर्व विचारमालिका आहे. 


* लोकमान्य टिळक ज्यावेळेस ज्ञान हा शब्द 
वापरतात, त्यावेळेस “ अयमात्मात्रह्म , ' सर्व खलु 
इंदं ब्रह्म , ' तत्त्वर्मास, इत्यादी वाक्यावरून जे 
परमेशवरस्वरूप आपल्या ध्यानात येते तेव्हढेच 
घेतात. अर्जुन हा अज्ञानी आहे हे ह्या वैचारिक 
वैठकोवर ते नाकवूल करितात. राजा जनक हा 
कममार्गी असून त्याला मोक्ष मिळाला असे गीतेत 
स्पष्ट म्हटले आहे (२३-२०) या आधारावर सर्वे 
कमंमार्गी लोकांना ते गीतेत सांगितलेल्या मार्गाने 
गेल्यास, मोक्ष मिळेळ असे त्यांचे स्पष्ट म्हणणे 
आहे, त्या मोक्षाचे स्वरूप काय ह्याचा ते विचार 
करीत नाहीत. तो मोक्ष कोणत्या स्वरूपाचा आहे, 
ह्याचा विचार करण्याचे कारण नाही. असे लोक- 
मान्यांचे अनुयायी ज. स. करंदीकरही म्हणतात. 
* गीतोपदेश ऐकल्यानंतर अर्जुन अपरोक्षज्ञानी झाला 
का परोक्ष ज्ञानीच राहिला हा प्रश्‍नच अप्रस्तुत 
आहे. गीतोपदेशाचे मर्म काय हे समजून घेण्याला 
वरील प्रश्‍नाची जरूरीच नाही. गीताशास्त्र,कळण्याला 
श्रीकूुष्णाची विचारसरणी कळली म्हणजे झाले. 
ती विचारसरणी ऐंकल्यावर अर्जुन ज्ञानी झाला का 
अज्ञानीच राहिला, ह्या प्रश्‍नाच्या उत्तरावर काही 
श्रीकृष्णाच्या उपदेश्याचा अर्थ लावणे अवलंबून नाही. . . 
अर्जुनाला प्रारंभी युद्ध करण्यात जी पापाची भीती 
वाटत' होती, ती भीती व ती शंका श्रीकृष्णाच्या 
उपदेशाने दुर झाली, व निर्भय आणि निःशंक होऊन तो 
युद्धास सिद्ध झाला. एवढा परिणाम अर्जुनाच्या मनावर 
झाला हे निश्‍चित आहे. आणि हे फलित गीतेचे 
मर्म जाणण्याला पुरेसे आहे. ” (ज. स. करंदीकर 


गीतातत्त्वमंजिरी ह्वितीयावृत्ते १९५३ पान ८६७- 
८६८). यावरून “ ज्ञान! ह्या शब्दाबद्दलच्या श्री 
शंकराचार्य व लोकमान्य व त्यांचे अनुयायी ह्यांच्या 
कल्पनाच निरनिराळ्या. आहेत हे स्पष्ट .होते. 
आतापर्यंत ज्ञानयोग व कर्मयोग आचरण्याचा मागे 
सर्वांचा एकच आहे अशी आपली घारणा आहे. 
ह्या पाश्‍वेभूमीवर श्री शंकराचार्यांची मूलग्राही शास्त्र- 
शुद्ध व समर्पक विचारसरणी लोकमान्य टिळकांचे 
विचारसरणीपेक्षा जास्त प्रभावी ठरते, परंतु लोकमान्य 
टिळक यांच्या कर्ममार्गावरील विचारसरणीमुळे आज 
सवे हिंदु जग अत्यंत . प्रभावित झाले आहे.. तेव्हा 
गीतेला विश्‍वहिदुधमंग्रंथ ह्या योग्यतेला सवे जंगांचें 
दृष्टीने आणावयाचे असल्यास, श्रीशंकराचार्यांचे ज्ञान- 
योग तत्त्वज्ञान हा मेंदू व लोकमान्य टिळक: यांचे 
कर्मयोग तत्त्वज्ञान हे शरीर अशी. तिची मांडणी 
करण्याची आवश्यकता आहे. 


ज्ञानयोग व कर्मयोग ह्याचा जाण्याचा मार्ग 
एकच नसून निरनिराळे आहेत वं करममार्गात ज्ञानाचे 
इतके सुक्ष्म विऱलेषणाची जरूरी नाही असे दाखविले 
तर श्रीशंकराचार्य व लोकमान्य टिळक या दोषघांचें 
योग सारख्याच योग्यतेचे असून दोघांचे त्याबद्दलचे 
प्रतिपादन बरोबर आहे असे म्हणता येईल. ह्या 
दृष्टीने मी फेब्रुवारी ६५, जुले ६५, सप्टे. ६५ चें 
प्रसादचे अंकात ज्ञानमार्ग व कमंमार्ग हे सर्वस्वी 
निरनिराळे असून एक व्यष्टी व दुसरां संमष्टीस 
योग्य आहे व या पाश्‍वंभूमींवर श्री शंकराचार्य 
व॑' लोकमान्य टिळक ह्यांचा सहज संमेन्वय शाक्य 
आहे हे दाखविण्याकरिताच ते लेख लिहिले आहेंत. 
त्यात असे दाखविले आहे की, “ ज्ञानमार्ग व कर्ममार्ग 
हे दोन्ही मार्गे अत्यंत भिन्न स्वरूपाचे आहेत. ज्ञांन- 
मार्गात इंद्रियगोचर विषय, सुखदुःख इच्छा ह्यांचा 
यमनियमानी संयम करून नंतर प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, समाधी ह्या मार्गाने अन्नमय कोष, प्राणंमंयं, 
कोश, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष व॑ आनंदमय 
कोष अशा एकाहून एक वरच्या मार्गाने जाऊंन' 
आनंदरूपी परमात्म्याशी एकरूप होणे अंसा हा 
मार्ग आहे. कममार्ग बरोबर ह्याच्या विरुद्ध आहे. 
ह्यात ध्येय काही तंरी' ठरवावे लागेतें. त्यानंतर 
कर्म स्वतःकरिता, नंतर समाजाकरिता, नंतर ध्येय 


३५ 


पक 


“-ऐञरऑ ओं 
"करखगघर चिज, 


नवंभारत 


खूपी'*परंमेदवराकंरिता नंतर परमेइंवराचा. अवयंव 
बॅनून ' वः झेवटीं. परमेश्‍वर स्वरूपी बंनून कर्म 
केरणे: अशो एकांवर एंक उच्चतर पायर्‍या 
आहेत. 'यात मांनवं शेवटी ध्येयरूपी .परमेंश्‍वराशी 
म्हृणंज ' अंपरब्नह्मांशी एकरूप होतो. (मो. विः 
पटवर्धन श्रीमंत्‌ भगवद्‌गीतेतील दोन प्रकृतीचे स्वरूप, 
प्रसाद, जुले १९६५ पान २२) ज्ञांनमार्ग हा व्यक्‍तिगत 
अँसनःअंत्यंत थोड्या श्रेष्ठ अधिकारी मानवांकरिताच 
असून "अत्यंत 'सोपा व समाजांतील सवे व्यक्‍तींना 
खृला आहे "(प्रसाद सप्टेंबर १९६५) .. 

ह्या निष्कर्षाचा आतापर्यंत झालेल्या विवेचनाशी' 
सांगडे घोतल्यास आपणास दिसून येईल की ज्ञान- 
मॉर्गातील' . समाधीचे निरनिराळे टप्पे सवितके, 
निवितके, 'संविचार, . निविचार, सानंद, सस्मित, 
संप्रेज्ञांत वः असंप्रज्ञात हे .ज्ञानांचे सावकाशीने 
घडून येणार्‍या शुद्धतेवर अवलंबून असल्याने, ज्ञानाचे 
संख्रोल विवेचन: या. मार्गास अत्यंत जरूर आहे. हा 
सत्रे मार्ग; स्तवरानुभूतीने जावयाचा असलेने व तो 
अत्त्नंत:-ब्रिकट: असल्याने या मार्गावरील, अधिकारी 
गुःखंचे£मद्वतीतेच. आक्रमावयाचा असल्याने, आपण 
क्परेणत्या;:टप्प्यापरमंत ,आलो. हे दोघानाही समजणे 
जरूर आहेः त्यादृष्टीने त्याचे विशेष विदलेषण करणे 
जरूर' आहे. शेवटच्या आनंदमय टप्प्यात . गेल्यावर- 
सूक्षा,.: आनंद !.सस्मित संप्रज्ञात, व असंप्रज्ञात असे 
त्यात विद्ठोष. आहेतः प्रथम आनंद नंतर हास्य नंतर 
हेंही» कमी: होऊन हळुहळु शांतता येऊन सर्वात 
दशेचटी असंप्रज्ञात समाधि म्हणज शांतस्थिती होय, 
म्हगूजञच कोणत्याही कार्याचे शेवटी 3 शांति: शांति: 
शोंरतिःअसेः आपण. म्हणतो. अत्यंत उच्च निर्गुणस्वरूप 
आज्नंद्र नसून) शांति हे. आहे. याकरिताच ज्ञानयोगात 
ज्ञानाच्या, निरनिराळ्या अवस्थांची कल्पना येण्या- 
करिता:.श्रीमत, द्ांकराचार्यांनी त्यांचे अत्यंत सूक्ष्म 
विवेचन: केळे, आहे. ह्या उलट कमंमोर्गाचे आहे. 
ह्क्त*एकदाः ध्येयस्वरूपी प्रत्येकास आवडते असे 
फस्सेल््वराचें:घ्यान ठरले व त्या स्वरूपास आपणं 
जाऊनामपप्तअ्प्रलो,की आपणास मोक्ष मिळणार आहे 
हेऊुहीक्रेले क्तोते परमेश्‍वर स्वरूप सगुण आहे 
कपरे(न्िर्णृण आहे क आपणास मिळणारा मोक्ष संप्रज्ञात 


आहे की असेंप्रेज्ञांत आहे, अगर परोक्ष का अपरोक्ष 
हा विचार करणेचे कारण नाही. फक्त आपण 
कोणत्या मार्गाने गेल्यास त्या स्वरुपी जाऊन पोचू 
हे ठरले म्हणजे झाले. हा मार्ग कोणचा हे लोकमान्य 
टिळकांचे. अगोदरच श्री शंकराचार्यांनी गीतेंतील 
सार म्हणून अत्यंत महत्त्वाच्या इलोकाचा निदेश 
करून सांगितलेलाच आहे. तो इलोक गीतेतील 
११ व्या अध्यायाचा ५९५ वा इलोक होय. “ हे 
पांडवा, माझ्याकरिता कार्य करणारा मीच मुख्य 
गती होय असे समजणारा, माझीच भक्ति करणारा, 
संगरहीत असलेला, आणि कोणत्याही प्राण्याह्ली 
वर न धरणारा, असा जो असेल त्यालाच माझी 
प्राप्ती होईल. (श्रीमद्‌मगवद्गीता १ १-५५). प्रत्येक 
मानवाने श्रमविभागाप्रमाणे ञापलेकडे आलेले काम 
माझ काम म्हणून करावे, मीच परमश्रेष्ठ गती आहे 
असे मानावे, माझी भक्ति करावी व आपल्या कर्माच्या 
फळात कोणतीही आसक्ती ठेऊ नये. लोकमान्य 
टिळकांनी पण बरोबर हाच गीतेचा संदेश आहे 
असे सांगितळे आहे. श्री शंकराचार्य यांची ज्ञान- 
योगाचे प्रतिपादन केले तरी, सर्व गीतेचे सार ह्या 
इलोकात देऊन कर्मयोगाला प्राधान्य दिले. सर्व- 
भ्रठ तत्त्वज्ञान कोणते हे सांगताना, ज्ञानयोग सर्वे- 
कचा मानवाला निरुपयोगी आहे हे त्यांचे ध्यानात 
होत. दुधाची साय हा जरी त्यातील सर्वश्रेष्ठ अंश 
की कळ पहिलवानानाच पचविणे 

शि ]रुण मानवाना मात्र दुध हेच 


तसे त्यानी गीतेत कमंमार्गाचे 
च आहे. पण त्याच वेळेस गीतेचे 
असल्याने त्यावर विद्ष 
अत्यत जरूरीचे व महत्त्वाचे 
य. टिळकांनी केले म्हणून आपण 
- सदव क्रणी असले पाहिजे. 
लोकमान्य टिळकरूपी'' 


प्रतिपादन 
भर. दिला नाही. हे 
कांय लोकमान्य 
लोकमान्य टिळक 


अथवा श्री क्षंकराचोर्यानी लो 


(७) 


। 
| 
। 
/ 
| 
! 
। 
! 
। 


शि. 


नं 


<७७५८”२०६६७०८/२०४५०-/२०५<:५.-*<€९-.>”<€?६.>2<5₹५.2*<: 


ता शाया-आा हाणा क | 


१. क्क की . . 
बँक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड.शिका र 

आपल्या १०० हून.अधिक झासाद्वारे. आपली -.. 
_ सर्व तर्‍हेचो सेवा. करण्यांस तत्पर आहे. 


 रंजिस्टर्ड ऑफिस * ' 99०७ बुधवार पेठ, पुणें-२. 


हि2६><73२७०-२२६/२२६००२७०२७००२७०२६७००२७/२२७२२७००२७/०२०/्ही 


२9७</२२०५/२२०५/२७२५८-०२२५८--२०--०२५०---्र 
१७ 


अनुक्रमणिका 


प्रा, म. दा, साठे 


: सीमांसाशास्त्राची मीमांसा' 


हिंदुधम हा मूळ वेदप्रणीत म्हणजे वैदिक घम 
आहे. वेद्बाह्य असा कोणताही सिद्धान्त हिंदूधर्माला 
मान्य नाहीं. ' प्रामाण्यबुद्धिवेदेधु ' असा दुंडकच 
लोकमान्यांनी हिंदुघर्माच्या व्याख्येत घातला आहे. 
श्रतिप्रामाण्याशिवाय इतर प्रामाण्ये मानावयाचीच 
नाहीत असे आर्यसमाजी मानतात. पण हिंदूधमांयांचे 
तसे नाही. वेदांशिवाय हिंदुधमे स्मृति, पुराणे, शिष्टाचार 
( जी वेदाला धरून आहेत किंवा वेदविरोधी नाहीत ) 
त्यांनाही हिंदुघर्मात स्थान आहे. हिंदुधर्मावर गोद, 
जेन, वगेरे धर्मांचा व शाक्त वेगेरे संप्रदायांचा परिणाम 
झाला त्याप्रमागे षडूद्नांचाही झाला आहे. दराने 
अनेक आहेत व त्यांचा विचार माधवाचायांनी 
आपल्या “ सवेदर्शनसंग्रह ग्रंथात केला आहे. दर्शनां- 
पैक्री सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा आणि 
उत्तर मीमांसा ( वेदान्त ) यांना विशेष महत्त्व आहे. 

प्रस्तुत ठेखात% पूर्वमीमांसा शास्त्राची मीमांसा कर- 
ण्याचे योजिले आहे. मराठी व संस्कृत भाषेत “मीमांसा? 
शब्द अनेक वेळा उपयोगात येतो पण तो ' मीमांसा 
शास्त्र? या अर्थाने फारसा रूढ नाही. धर्माचा विचार 
करीत असता खालील चोदा शास्त्रांचा विचार करावा 
लागतो. 
५ पुराणन्यायमीमांसा धमेशास्त्राकृमिश्रिताः | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुर्दश ॥ ” 

याऱ, १.३ 

अर्थ- पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, षडड् 
( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदःशास्र आणि 
ज्योतिष ही सहा अंगे ) आणि चार बेद अशी चोदा 
विद्वेची आणि धर्माची स्थाने आहेत असे याशवल्क्य 
स्मृतीत म्हटले आहे, त्यामध्ये मीमांसा शास्त्राला 
स्थान आहे, मीमांसादरशीन फार प्राचीन आहे, त्याचा 
उल्लेख तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छान्दोग्योप- 


न, ळक नही 2: हाच 
%. वरीळ लेखाला मुख्य आधार म. म. डॉ. पां. वा. काणे यांचा * 18001. 


शग, ४, ?8॥॥ ए][' हा ग्रंथ आहे. 


निषद्‌ वगेरे प्राचीन वेदवाड्मयात आहे. पाणिनीने 
: मीमांसा ? शब्द (पा. सू. ३1१५६) ने “मान 
पूजायाम्‌? या मान्‌ धातूपासून सन्नन्ताचे रूप साधले 
आहे. पाणिनीच्या अष्टाध्यायीवर पतंजलीने महाभाष्य 
रचिले त्याचा काल इ. स. पूवे १५० आहे त्यात 
मीमांसा शास्त्रांतील पर्युदास, प्रसज्यप्रतिषेघ, विधि, 
नियम, परिसंख्या इत्यादि पारिभाषिक शब्द आले 
असून त्यातीळ * पश्च पश्चनखा भक्ष्याः ! हे प्रसिद्ध 
वाक्‍्यही आले आहे. ( पहा- ' भक्षयनिषेधेना भक्ष्य- 
प्रतिषषेथो गम्यते । पश्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्त॑ गम्यत 
एतद्न्यो5पि भक्ष्य इति ' महाभाष्य- कीलहारन प्रत, 
खंड १ पान ५). महाभाष्यात आणखी ण्‌क 
काशकृस्नाने प्रणीत केलेल्या मीमांसा सूत्राचा उंछेख 
आहे ( पहा- ' काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काश- 
कृत्स्नी । काशकृत्स्नीमधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणी ? 
पाणिनि ४॥१॥ १४ वरील महाभाष्य. ) 

वेदान्तशास्त्राचे दोन भाग आहेत. एक पूर्वमीमांसा 
व दुसरा उत्तरमीमांसा, हा दुसरा भागच ' वेदान्त ? 
या नावाने प्रसिद्ध आहे, पहिल्याचा कर्ता जैमिनि 
असून दुसऱ्याचा बादरायण आहे असे शंकराचार्य 
गा च्च धज किती २७०० 

ः: जमि चे 

आहे, तर बाद्रायणाची ग ( ही ची अ 
असून त्यात स्वतः बादरायणाचे १२ उल्छेल आहेत 
यावरून दोन जेमिनी ब दोन बादरायण असावेत लया 
निष्कष काही विद्वानांनी काढला आहे. परंतु काही 


प्रसंगी स्वतः कर्ता आपल्या नावाचा उठ्ठेख प्रथम- 


पुरुषी न करिता तृतीयपुरुषी करतो, एवढे मात्र खरें 


की बाद्रायणाच्या त्रह्सूत्रापूरवी व्र अस्ति 

| दुसरी ब्रह्मसूत्र अस्ति- 
प्बात होती, यांना _उद्दे्वूनच गीतेत ' कषाभह 
गीतं छन्दोभिर्विविधेः पथक । ब्रह्मसूत्रपदेश्वेव हेतुम- 


४ ० 1)1817114811881१ 


३८ 


: मीमांसाशास्राची: मीमांसा 


द्विविनिश्रिते; ! | गीता १२.४ असे म्हटले आहे. 
बेदान्तसूत्रांचा कर्ता वेदव्यास आहे असेही. मानले 
जाते पण दांकराचार्यांचे तसे मत नाही. या बाभतीत 
म. म. डॉ. काणे यांचे असे मत आहे की जेमिनि, 
बद्रि आणि बादरायण ही गोत्रनामे आहेत तसे व्यास 
हे गोत्रनाम नाही. जमिनीची पूर्वमीमांसेवरील सूत्र 
नारायणाच्या ब्रह्मसूत्रांपूवींची आहेत हे निश्चित आहे. 
म्हणजे मीमांसा सूत्रे इ. स. पूवे आहेत. मिक्षुसूत्र 
आणि कमन्दसूत्रे यांचा उछछेव पाणिनीच्या अष्टाध्या- 
यीत आहेत. ( पहा- “ पाराशयशिलालिभ्यां मिक्षुनट- 
सूत्रयो: ? । पा. ४३११० व कमन्दकुशा श्वा- 
दिनिः ? : ४३1१११) 
शास्त्र म्हटले की त्यात चार अनुनन्ध असतातच, 
(१) विषय (२) प्रयोजन (२) संत्रंध (त्या प्रयो- 
जनाचा विषयाशी संबंध) आणि (४ ) अधिकारिन्‌ 
(त्या विषयाचे अध्ययन करण्याची योग्यता ) खालील 
“छोकात मीमांसाशास्त्राचा विषय व प्रयोजन निर्दिष्ट 
आहेत: 
£ अथातो धमॅजिज्ञासा सूत्रमाद्यमिंदे कृतम्‌ । 
घर्माख्यं विषय बक्‍्तु मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
( छोक्वार्तिक ) . 
सर्व दददीनात मीमांसादरान विस्ताराने विस्तृत 
असून त्यात २७०० सूत्रे व ९०० अधिकरणे ( विषय ) 
आहेत. काही सूत्रे अनेक वेळा पुनर्ब्चारित आहेत, 
उदाहरणाथ, : लिह्ठदर्शनाच्च ? हे सूत्र ३० वेळा तर 
£ तथा चान्याथंद्रोनम्‌ ' २८. वेळा पुनरुच्चारित 
आहे. अधिकरणाचे पाच भाग असतात, ते पुढील 
“छोकात दिळे आहेत : 
: विषयो विषयश्चेव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निणयश्चेति पञ्चाडगं शासत्रेञधिकरण स्मृतम्‌ ।॥) ' 
( सरवेदर्नकोमुदी ) 


(१) विषय (२) त्यावरील इंका (३) 
पूर्वपक्ष ( ४ ) त्यांचे खंडन आणि (५ ) सिद्धान्त. 
तात्पये प्राचीन शास्त्रे फार योजनाबद्ध आहेत. प्राचीन 
शास्त्र सूत्रत्रद्धः' असल्याने पुढे त्यांच्या स्पष्टीकरण[थे 
वार्तिके,' भाष्ये, वृत्ति, टीका, उपटीका इत्यादि 
ग्रंथनामिति झाली. 


पूर्वमीमांसाशास्राची रचना 


रामानुजांच्या श्रीभाष्यात आणि प्रपंचद्यदयात 
म्हटले आहे की वेंदान्तसूत्रांचे २० अध्याय आहेत. 
या सूत्रांवर राबराचे भाष्य ( शाबरभाष्य ) प्रसिद्ध 
आहे. या बीस अध्यायांपैकीं १२ अध्यायांवरच राब- 
राचे भाष्य आहे. पूर्वमीमांसा सूत्रांचे १२ च अध्याय 
असून उरलेच्या चार अध्यायांना “ संकर्षेकाण्ड अस 
नाव आहे. हे चार अध्याय मीमांसासूत्रांच्या परि- 
शिष्टासारवे आहेत. ते चार अध्याय फार प्राचीन 
असून काहाडृत्स्नप्रणीत आहेत असे म्हणतात पण 
शकराचायाच्या मते ते जेमिनीचिच आहेत. कारण त्यांत 
पू. मी. 'सूत्रांतीळ अनेक विष्रयांची चर्चा केळेली 
आहे. इतर चार अध्याय बादरायणाच्या वेदान्तसूत्रांचे 
( ब्रह्मसूत्रांचे ) आहेत. मागे म्हटलेच आहे 
की या दोहोंना मिळून '* वेदान्त ' संज्ञा आहे. 
पू, मी. सूत्राच्या १२ अध्यायांचे प्रत्येकी चार पाद 
आहेत परंतु अध्याय तीन, सहा आणि दहा यांचे 
प्रयेकी आठे पाद आहेत. म्हणजे एकंद्र ९ > ४३६ 
व ३9९८२४ असे मी, सूत्रांचे साठ पाद आहेत. 
एकंदर २७०० सूत्रे असून ९१५ ( काहीच्या मते 
एक हजार ) अधिकरणे आहेत. बादरायणाची ब्रह्म 
सूत्रे मीमांसासूत्राच्या रे म्हणजे ५५५ आहेत. संकर्ष- 
काण्डाचा धमैशास्त्रावर काहीही परिणाम झालेल्य दिसत 
नाही. शाजरापूर्वीही पू. मी. सूत्ञावर वृत्तिकाराची 
टीका होती पण ती उपलब्ध नाही. दहाव्या 


२५ मो 3 ४6-00: 
सूत्र, बार्तिक आणि भाष्य यांच्या स्थूल व्याख्या खालीलप्रमाणे आहेत $ 


१. अल्पाश्षरमसंदिग्ध साखद्विश्वतो मुखम्‌ | 


अस्तोभमनवद्ये च सूत्रं सूत्रविदो विदुः | काब्यमीमांसा 
२. उक्तानुक्तदरिरक्तानां ( दुरुक्तानाम्‌ ) चिन्ता यत्र प्रबतते । 


तं ग्रंथ वातिकं प्राहुर्वार्तिकशा मनीषिणः || 
, सत्रार्थो वण्येते यत्र वाक्‍्येः सूत्रानुसारिमिः । 


श्ध्छ 


स्वपदनि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ।॥। 
२९ 


नवभारत 


झातंकात आणि नंतरही पू , मी. सूत्रांवर अनेक टीका 
झाल्या. त्याप्रमाणे शबराच्या भाष्यावरही झाल्या. 
'कुमारिल.भट्टाच्या छोकबार्तिकापूर्वी झालेल्या टीका 
ओज उपळघ नाहीत. या *छोकवा्तिक . ग्रंथाचे चार 
हज्ञार -छोक असून पुढे तिसऱ्या अध्यायाच्या अतेर- 
पर्यंत तंत्रवा्तिक आहे आणि पुढच्या भागावर * तुपू 
टीका आहे. यावरही पुढे अनेक टीका झाल्या. 
प्रभाकराने ( हा “ प्रमाकरगुरु ' या नावाने प्रसिद्ध 
आहे ) शाबराच्या भाष्याबर ' बृहती ' नावाची टीका 
लिहिली..कुमारिळ भद्टाचा काल इ. स. ६५० ते ७०० 
'आहे. प्रभाकर हा कुमारिळ भट्टाचा शिष्य आहे. 
'तरीपण या दोघांचे मीमांसा शास्त्रावर वेगवेगळे संप्रदाय 
आहेत. प्रभाकर कुमारिलचा शिष्य होता याला पुरेसा 
पुराबा नाही. तो कुमारिलभट्टानंतरचा आहे, एवढे 
मात्र निश्चित आहे. मंडनमिश्र हाही एक मोठां 
मीमांसक होऊन गेला, तोही कुमारिलळचा शिष्य 
असल्याचा पुरावा नाही. त्याने आपल्या ग्रेथात 
कुमारिळच्या तंत्रवातिकातील “छोकाचा उछेख केला 
आहे. इ. स. ६५० ते इ. स, ७५० या दांभर वर्षांच्या 
कालखंडात कुमारिळ, प्रभाकर, मंडनमिश्र, उम्ब्रेक 
( भवभूति नाटककार ), शालिकनाथ इत्यादि मोठे 
मीमांसक होऊन गेळे, हे सवे इंकराचार्याच्या पूर्वीचे 
असून त्यांचा सवे मर कमेकांडावर' होता. कारण पू. 
मी. शास्त्रात त्यावरच भर देण्यात आला आहे. दोकरा- 
चायांनी आपल्या ब्रह्मसूवाबरील ' क्यारीरक भाष्यात 
त्यांचे खडन केळे आहे. 
प्रमुख मीमांसकाचे काळ 

तात्पर्य, - 

जेमिनि- इ. स. पू. ४०० ते इ. स. पूव २००. 

दशबर-इ. स. २०० ते ४००; भरतसित्र 

इ, स, ४०० ते ६००; कुमारिल- इ, स. ६५० ते 
७००; मंडनमिश्र- इ. स, ६८न्ते ७२०; 

उम्बेक- इ. स. ७०० ते ७५०; वाचस्पतिमिश्र- 
इ, स. ८२० ते ९००. 

जमिनीच्या पूवमीमांसेच्या बारा अध्यायात मुख्यतः 
खालील विषय आहेत. ( १ ) प्रमाण- ज्ञानाचे 
साधन. (२) भेद- धार्मिक विधीतील भेद सांगणारे 
सहा मुद्दे, सुख्य विधि आणि गोण विधीतीळ फरक 


४० 


(३) कज्लेष उपोद्दलक ( ६71७118157. ), : . श्रुति, 
लिक्ल, वाक्‍य, प्रकरण, स्थान आणि संख्या यांचे सापेक्ष 
बळ ( ४ ) प्रयुक्ति- आवइयक कोणते क्रत्वथ॑ आणि 
पुरुषाथ (५ )क्रम- श्रतीवर अवलंबून . असलेली 
पोर्वापय ठरविणारी तत्त्वे ( ६.) अधिकार--. यश 
करण्याचा अधिकार 'कोणाचा १. ( ७ )सामान्याति- 
देश- यागातील विधींचा विस्तार ( ८ ) विद्षेषाति- 
देश- वेयक्तिक विधींचा विस्तार (.९ ) ऊह- मंत्र 
आणि संस्कार . यांची जुळणी ( 9091081071 ) 
(१०) बाघ- यागातील - काही विधि गाळणे (११) 
तंत्र- एकच. गोष्ट अनेक कृतीना किंवा. व्यक्तींना लागू 
असणे (१२) प्रसडग- 1712018101) 01 81071011- 
०8101). थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणज पू. मी, सू. 
च्या पहिल्या सहा अध्यायांत दशपूणमासयाग वगेरे 
विषयी वेदाने जो तपशील ठखूने दिला आहे त्यांचा 
विचार केला आहे. सात ते. बाराव्या ' अध्यायापर्यंत 
एंद्राग्न वगेरे यागांच्या तपशीलाची माहिती दिली 
आहे कारण वेदात विद्रोष रीतीने ती सांगण्यात . आलेली 
नाही. प्रत्येक अध्यायांतील स्थूल विषयांचे दिग्दहन 
वर केले आहे. तपशील देण्याचे प्रयोजन नाही कारण 
विस्तार फार होईल. 


पूर्वमीमांसाशास्त्राचे काही मूलभूत सिंडोर 


(१ ) पहिला महत्त्वाचा सिद्धान्त असा की वेद 
अपोरुषेय असुन स्वयंभू आहेत. म्हणजे त्यांचा कर्ता 
मनुष्य नाही आणि देवही नाहीत. न 


ज्याप्रमाणे महाभारताचा व्यास किंवा रामायंणाचा 
वाल्मीकि कर्ता आहे तसा वेदांचा कर्ता कोणी ' नाही. 
प्रजापतीने वेद रचले असे स्मृतींतून आणि पुराणातून 
म्हटले आहे पण ते केवळ अर्थबादात्मक आहे. 
( पहा-पू. मीमांसासूत्रे १ ११२७-३२ आणि शाधर- 
भाष्य १ १॥५ ) नैयायिक मात्र बेद इंश्वरकृत आहेत 
असे. मानतात. इंकराचार्यही शास्त्रयोनित्वात्‌ ? । 
११ २ या ब्रह्मसूत्रावरील भाष्यांत तेच सांगतात. 
पाणिनीने “ तेन प्रोक्तम्‌ ? । ४३] १०१ आणि ' कृते 
ग्रन्ये) ४३1११६ या सूत्रातून “ प्रोक्त ' आणि 
म * यांतील फरक सांगितला आहे. * प्रोक्त म्हणजे 
*])0ए॥त्' 01 8118111161 स्वतः स्वलेळे 


2 आवि 
2000: 
चिच््ना, 
ष्ण तिदघता 
हे (८०0:3--108 


'४%८& 


: मीमांसाशास्त्राची. मीमांसा ? 


नव्हेत तर. जसे मिळाले तसे देणारा किंवा . व्यक्त 
करणारा (“ अन्येन कृतमध्यापनेनार्थव्याख्यानेन वा 
प्रकाशितमित्यर्थः । प्रकषेण उक्त॑ न तु कृतमित्यथेः | ! 
९ तत्त्वत्रोधिनी ) वेद अपौरुषेय नसून  पोरुषेय 
आहेतं असे म्हणणारेही. काही प्राचीन शास्त्रकार 
होते. जेमानि आणि यास्क यांच्यापूर्वी ' एतिहासिक ' 
नावांचा एक संप्रदाय होता. त्यानी वेदातील विंश्वा- 
मित्र, देवापि, शेतनु व इतर वेदातील व्यक्तिनामे 
उद्धत करून वेद पौरुषरेयच आहेत असे सिद्ध, केले 
आधुनिक कालात सुमारे तीस वर्षापूर्वी पुण्यात 
रमात्राई हॉल'मध्ये । अखिल भारतीय विद्वत्परिषद 
भरली होती. त्या परिषदेत धमतत्त्वांची चर्चा. होणार 
होती. काशीचे के. लक्ष्मणशास्त्री द्रविड अध्यक्ष होते. 
स्थ चर्चा संस्कृतात “ पक्च वाकयात्मक ' पद्धतीनेच 
व्हावयाची असेही ठरळे होते. चचा तीन दिवस 
झाली परंतु ती * वेद पोरुष्रेय की अपोरुषेय्‌ या 
एकाच विषयावर झाली व तीही अनिणींतच राहिली 
दोन पंच नेमळे होते त्यामध्ये एक वरिष्ठ कोटाचे 
न्यायाधीदा व. दुसरे कै. न. चिं. केळकर होते, केळ- 
करांनी मराठीत भाषण केळे ते अध्यक्षांनी चर्चेसाठी 
पट्च वाक्यात्मक साचात बसवून मांडले.. तकंतीथ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशीही उपस्थित होते पण त्यानी 
चर्चेत भाग घेतला नाही, मीही वऱ्हाडातून या 
चर्चेसाठी म्हणन मुद्दाम आलो होतो. तात्पर्य, अनादि 
क्वालापासून हा विषय अजूनही लोंबकळत पडला 
असला तरी आधुनिक्र विद्वान वेद पोरुषेयच मानणारे 
आहेत. 
(२.) शब्द आणि लांचा अर्थ 
| यांचा नित्य संबंध आहे 
वेयाकरणांचेही असेच मत आहे. पातंजळ महा- 
भाष्यांचे पहिळेच वार्तिक “सिद्धे शब्दाथसम्बन्थे ? 
असे आहे. त्यासाठीं वैयांकरण * स्फोट ' मानतात 
व्यांकरणशासत्रात स्फोटवांद प्रसिद्ध आहे. शब्द ध्वनि- 
ह्यात व्यक्त होत असला तरी त्याला वैखरीचे स्वरूप 
वेण्यापर्वी परा; पर्यन्ती आणि मध्यमा अशी वाणीची 
तीन रूपे असतात, मात्र वैखरी स्वरूपाने तो बाहेर 
वडतो. ( पहा-शाबरभाष्ये १॥११६-२३ ) थाशिवाय 
शो ? शब्द उच्चारेल्याने गो ( गाय किंवा बैळ ) 
ज्ञातीचा ( आकृतीचा ) बोध होतो, व्यक्तीचा नाही 


असे मीमांसक 'मानतात; 'वैयाकरण :'जांतिपक्षाबरोनर 


ब्यक्तिप्रक्नही मानतात. शब्दाचा . अथ' लावण्यासः हे 


पक्ष उपयोगी पडतात, “* घट: -.? म्हटल्याने. 'घेट- 
जातीबरोबर घट्यक्तीही . डोळ्य़ापुढे* । उभी संहत्रे. 


( ३) ज़ीबाल्म्याचे, अस्तित्व- 


मीमांसंक परमात्मा: किंवा इंध्ंर मानीत 'नसूंन फक्त 
जीवात्मा मानतात. या दृष्टीने ते नास्तिक संमंजले 
जातांत. पाणिनीने आस्तिकः' आणि' नास्तिक या 
ची व्युत्पत्ति ' अस्ति नास्ति दिष्ट मात? ४४] 
६० या सूत्राने साधली आहे. त्यांचा अर्थ“ अस्ति 
इति मंतिर्यस्य स'आस्तिकः ; नास्ति इति 'मतिर्य 
नास्तिक: > मींमांसंक नास्तिक आहेत हीं तक्रार कुमा- 
रिल्मट्टानेच मांडली असेन मीमांसादर्शीनाळा 'चार्वीक 
ददीनाचे स्वरूप येण्याचा संभव होता. तो म्हणती 
: प्रायेणेव हि मीमांसा लोके लोकायंतीकृता' ८० 
तामास्तिकपथे कतुमयं यत्न: कृंतो मया] : ” 
('शहोकेत्रोर्तिक १०) 
-तात्पये, जीवात्मे अनेक असून ते सुंखदुःखाचे भोक्ते 
आहेत. पुण्य केल्याने. जीवात्म्यालां स्वग॑ मिळतो 
उदाहरणाथ, ' अमरिहोत्रे जुहुयात्‌ स्वगकामः, एकिंवा 
स्वगकामो यजेत ' अशी विधिवाक्ये आहेत, ब्रह्म- 
पुराणकर्त्याने जमिनीला नास्तिक्यमताचा,. दोष दिला 
आहे. तो म्हणतो- < 
'द्विजन्मना जैमिनिना पूव वेदमपार्थकम:] 
निरीश्वरेण. वादेन कृतं शास्त्रे महत्तरमू-॥. 
वेदार्थवन्महाशास्त्रे मायया .यदवेदिकम्‌ । :: 
मंयेव रक्ष्यते देवि जगतां नाझकारणात्‌..॥::६ , 
पद्मपुसण ६1॥२६२॥ ७४-७६ 
( ४:) ग्रज्ञातीळ ईश्वर आणि इंतर'देवता> 
मीमांसंक इश्वर मानीत नाहीतं पण इंद्र, वंरुंणे इत्या दिं 
देवता मानतात व यज्ञात त्यांना हविर्भाग देण्यात येतो. 
या देवंताना शरीरे असून त्या हंविर्भाग भक्षण 'करंतात 
व सोमंपांन करतात. .यज्ञातंः देवतांना मॅहत्वे) नेसून 
विर्भागाला आहे ! कारणं फल देवता देत! नसून यश 
देतो असा समज आहे. या. देवता क्ब्दमंय' झाहेत 
अमिंदेवतेला हचिर्भाग  ( आहुति)! (देत अंसता 
(“ अम्नये स्वाहा । अस्नश्र इदं न मम? असेः 'उच्चा- 
रतात, अभिशब्दाब्रहऴ बह, शुचि, पावक,” 'कृष्ण; 


४९ 


न. भा, ६ 


य अत, 


"कखगघर[चछजसञ, 


नवभारत 


'धूमकेतु वगेरे शब्द चालत नाहीत. ( पहा- गळे * ७०१ 
81 [गी णत 8०ढणा'ताग 2 ४0 पूर्वमीमांसा' 
७ 107. 3१६ता 811811) 
.(५ ) जगाची उत्पत्ति आणि लय 
या कल्पना सत्य नाहीत. 
मीमांसकांच्या मते जग अनादि आणि अनंत आहे. 
ते सत्य असून अविनाशी औंहे, त्याला कोणी उत्पन्न 
केले नाही. त्यांच्यात घडामोडी होऊन बदल होईल पण 
ते कधी नाश पावत नाही. ही कल्पना महाभारत 
आणि गीता यात सांगितलेल्या सिद्धान्ताच्या विरुद्ध 
आहे... (पहा- ' अह सर्वस्य प्रभवो मत्त: स्‌वै 
प्रवतेते | . गीता १०१८ किंवा “ मया ततमिदे सर्व 
जगदव्यक्तमूर्तिना ' गीता ९४ ) 
( ६) अपूबोचीकल्पना-- 
यज्ञ करताक्षणीच स्वर्गप्राप्ति होत नाही. मग काय 
होते १ यशकर्त्याच्या अंगी तो मिळण्याची पात्रता 
येते : "पार ०७8ल7 01 १०॥॥]॥७४५ भाला 
पाता उ पाठ गा8्या ( १४७॥) ठा 
घेणछायाठ गील 1016 380१062, ऐ॥० 6६- 
णी ८७ 18 ०916१ अपूव गा. ए8 8185015) 
- मोडल ग 08880. एग.5 
फक ॥,7,. 1216 
है क्षतार्थापत्तीने समजते. वेदाने ज्या अर्था यांग 
केल्याने स्वर्ग मिळतो असे सांगितले आहे त्यावरून हे 
अनुमान निघते. अर्थापत्तीचे उदाहरण ' पीनो देवदत्तो 
दिवा न भुड्क्ते । रात्री झडक्ते इत्यर्थः ! हे नेहमी 
देण्यात येते. त्याप्रमाणे : धगुटगुटित व मांसळ देवदत्त 
दिवसा भोजन करीत नाही ? असे विधान केले असता 
* तो रात्री भोजन करतो ? असे आपोआपच अनुमान 
निघते त्याप्रमाणे वरील श्रता थप्रतिपत्ति आहे. तात्पर्य, 
प्र्येक धार्मिक कृय अशा अपूर्वाला जन्म देते. 
(पहा- “ नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते ? | 
गीता २.४० ) जप केल्याने किंवा प्रार्थना केल्याने हे 
“ अपूर्व ) माणसात उत्पन्न होते. त्याची आध्यात्मिक 
पातळी उंच होते, एक प्रकारचे आत्मिक बळ वाढते, 
(७ ) स्वगोची कल्पना- 
बेद व. पुराणे यात स्वर्गाची जी कल्पना दिसून 
येते. त्याहून. भिन्न कल्पना जैमिनि, शबर आणि 
कुमारिळ यांची आहे, स्वर्गाचे वर्णन वैदिक वाडूमया- 


तच नसून ते महाभारत, रामायण व पुराणे यातून 
अनेक ठिकाणी आलेले आढळून येते. उदाहरणार्थ त्र 
$]११३॥७-११ यात एक क्र्षि सोमाला प्राथना 
करतो की 'ज्या ठिकाणी अंधाराचा मागमूसही सापड- 
शार नाही, जेथे सर्व कामना पूर्ण होतील व जेथे सुख 
आणि आनंद कायमचा आहे असे स्थान मला दे. ' 
श्रांनी देशासाठी आपले प्राण वेचले तर त्यांना स्वर्ग 
मिळतो. पहा-' हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्‌” ( गीता 
२३७ ) अथवंबेदात ( ४३२४२ ) म्हटले आहे की 
स्वर्गात तरुण व सुंदर स्त्रियांची वाण नसून सुरा 
( अमृत) व दूध विपुल आहे. छान्दोग्यात (८1११२) 
तेच सांगितले आहे. कालिदास रघुबंशात ' कामाड़ठ- 
संसक्तसुराक्ूना: स्व तृत्यत्‌ कत्रन्ध दददी ' । ७५१ 
वरील वर्णन करतो, शबर आणि कुमारिळ म्हणंतात की 
या केवळ कविकल्पना असून त्या अभ्रेवादात्मक 
आहेत. शत्र म्हणतो की याच जन्मात स्वगैसुख 
मिळत नाही असे वेदही म्हणत नाही. इतकेच की 
यागाचे फळ ताजडतोब मिळत नाही, सामान्यतः स्वगै- 
सुख मरणानंतर मिळते असाच समज आहे. . कारण 
या अन्मात मागच्या जन्मातीळ फळे भोगावयाची 
असतात : * [| ( स्वगे) 1108115 प्पा80०१116त 
1810111055 घात. 15 छलालए७त १ 8 
पश्ट्टा'8७ ]101]0110115816 १०1168 801018; 
प 1 ७०0 6 ॥]०9०१ उगा. शां 
ल, डग०6 110 9ह]७हा०6 ग. 015 
फण्पत ९९" 1011601 १११ ॥8100- 
7५९58 910 गंडह'ए? ( कित्ता ) स्वगंसुखाचा 
उपभोग घ्यावयाचा म्हणजे मनुष्याला दुसरे शारीर 
मारण केळे पाहिले हे ओघानेच येते, आपल्यामध्ये 
* मेल्याबाचून स्वगी द्सि 


त नाही ' अश्शा अर्थाची 
म्हण याची द्योतक आहे, 


, पण कालिदासाने शाकु 


कैतळ नाटकात दुष्यन्तराजा 


म स्वर्गात गेढा होता व तेथे 
फार द्ो्य दालविल्याने इंद्राने त्याला अर्धासन दिले 
अस वणन आहे. स्वगे म्हणजे आकाशात अधांतरी 
कोठे विशिष्ट स्थान आहे असे नव्हे. तर पृथ्वीवरच 
-. कि च *_ 
सर्वागसुदर, सव सुखाने भरळेळे असे स्थानच मानले 
पाहिज आणि त्याचा या जन्मीच लाभ होण्यास 
हरकत नसावी, एखाद्या स्थलास । पृथ्वीवरील स्वर्ग 


४्र 


उडया,” इर ऊ 


कळ >>.) /---:- आढी 
-करखगघन चिघनस 
डळ 222) -१£ यदि 


“.मीमांसाशास्राची मीमांसा 


असे वाच्यार्थाने म्हणण्यास काहीच हरकत नाही. 
खिश्चन धर्मातही स्वर्गाला स्थान आहे व देव. तेथे 
राहतो असा समज आहे. ' ७०१ 1. प०8एथा? 
असा त्याचा वाक्प्रचार आहे. एका खिस्ती. पाद्मास 
ही कल्पना स्पष्ट करण्याची विनंती केली असता. त्याने 
समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला पण त्यालाच ती पटत 
नव्हती असे दिसून आले. गीतेमध्ये खालील वर्णन आहे: 

“ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 

यज्रिष्ठा स्वर्गतिं प्राथयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌ 

अभ्भन्ति दिव्यान्‌ दिविदेवमोगान्‌ ॥ 

ते त॑ भुक्त्वा स्वगेलोकं विशाल 

क्षीणे पुण्ये मत्यळोके विशान्ति । 

एवं त्रयीधममनुप्रपन्नाः 

गतागतं कामकामा लभन्ते॥ ” - गीता ९.२०-२१ 
म्हणजे पृथ्वीवरच मर्त्येळोक व देवलोक असून पुण्य 
केल्यास स्वर्गात म्हणजे देवलळोकात जाऊन मनुष्य 
सुखोपभोग घेतो व त्या पुण्याचा क्षय होताक्षणीच तो 
मृत्युलोकातप्रवेरा करतो, याप्रमाणे स्वर्गाच्या अनेक 
कल्पना आहेत पण प्रत्यक्षात तो नाही ! 
(८) मोक्ष- 

जोमेनीने किंवा शबराने अथवा प्रभाकराने 
याविषयाची चर्चा केलेली दिसत नाही. कुमारिल- 
भट्टाने मात्र केली आहे. तो म्हणतो यासाठी काम्य- 
कर्मे बज्ये करून फ॒क्त नित्य आणि नेमित्तिक कर्मे केली 
असता मोक्ष मिळतो. मोक्ष मिळाल्यानंतर पुनजन्म 
नाही. इंकराचायीचा सिद्धान्त मात्र याच्या उल्ट 
आहे '्ञानान्मोक्षः ! हा तो सिद्धान्त आहे. ( पहा- 
ब्रह्मसूत्र ४३) १४ वरील भाष्य ) आत्म्याचे ज्ञान व 
साक्षात्कार होणे ( 1110510086 8॥त 768118- 
280101 ) मोक्षासाठी आवइयक आहे, तात्पय 
पूर्वमीमांसा ( कमेकाण्ड) व उत्तरमीमांसा (शञानकाण्ड) 
यामध्ये मोक्षाविधयी मूलभूत भेद आहे. 

बर सांगितलेले मीमांसाशास्राचे मूलभूत सिद्धान्त 
आहित व त्यावर सर्व इमारत उभारली आहे. 
वेदाचे विभाग - 

वेदाचे मैत्र आणि श्राह्मण असे दोन विभाग आहेत. 
मज शब्दाची व्याख्या करणे कठीण आहे. स्थूल मानाने 


असे म्हणतां येईल की विधिवाक्यांना (8:8861'51 008) 
मंत्र समंजावे व॒ जी विधिवाक्ये नसून" यात इतर गोष्टीं 
सांगितल्या आहेत त्याना ' ब्राह्मण * म्हणावे. ॥'11036 
6 |छणऱ883 11080 810 50 081160 ठ्य. 
80०ठपप खी वागा 888शणियाेड _80प१006- 
पिणे . -191. उरा, 


क्रवेदात दहा हजारापेक्षा अधिक मंत्र आहेत. 


वैदिक विधीत फार तर त्यातील तिसरा भाग उपयोगांत 


येतो. इतर मंत्रांचा जप. करण्याकडे होतो. मंत्रांचे 
एकंदर दभर प्रकार आहेत. ' ब्राह्मण ? भाग गद्यमय 
असून त्यातील गद्य प्राचीनातळे प्राचीन- प्राचीनतम 
आहे. “ बाह्मणा'ही काही विधिवाक्ये ( 115110719- 
ग्रिंण3) असून काही अथेवादात्मक आहेत. मीमांसक 
मात्र वेदातीळ, कोणताही भाग निर्थक अथवा अथे- 
वादात्मक मानीत नाहीत. वेदाचे विधि, अथवाद, 
मंत्र, नामधेय आणि प्रतिषरध असेही भाग पाडता येतात. 
शाबराने ' विधि? शब्दाची व्याख्या खालीलप्रमाणे 
दिली आहे- 
: कुर्यात्‌ क्रियेत कतेब्यं भवेत्स्यांदिति पश्चमम्‌ । 
एतत्स्यात्‌ सवबेदेषु नियत विघिलक्षणम्‌ ॥.? 
मी. न्या. प्र. पा. १७ 
-विधीमध्ये क्रियापदाला प्राधान्य असंते. सामान्यतः 
संस्कृत व्याकरणातील “ विधिलिडूरचें ते रूप असते. 
करावे, केळे जावे, केळे पाहिजे, असावे,. व्हावे वगेरे 
प्रयोग विघिवाक्यात असतात. वतेमानकालात क्रियापद 
असल्यास सहसा ते विधिवाक्य नसते. उदा. “ स्वगेँ्‌ 
कामो यजेत ? किंवा * अभिहोत्रं जुहुयात्‌ खर्गकामः? 
ही विधिवाक्‍्ये आहेत कारणे यातील * यञेत ' वः 
“ जुहुयात्‌' ही विधिलिड्न्ची रूपे आहेत 
विधोंचे प्रकार- ते अनेक असले तरी मुख्य 'तीन 
आहेत ते येणेप्रमाणे- र 
(१) अपूवविधि (२) नियमविधि आपि (३) 
परिसंख्याविधि. त्यांची व्याख्या- .. 
: विघिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति कीत्येते |! ... 
"-जैमिनिसूच १0२१३४ बर तंत्रवोर्तिक , 
-अशी आहे. 


४२: 


.. नवभारत 


/ दप.) टीकेत, म्हटले. आहे-,/ यन्न कदांचिंदपि प्राम्तोति 
स त्रिश्चिः:। यथा, आमैहोत्रं जुहुयात-इति:। जो 
विश्चि,अत्यंत अप्राप्त आहे, कोणत्याही वचनाने प्राप्त 
नाही तो./!अपूव / विधि. होय, उदाहरणा थे- “त्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति, -- जो. वैकल्पिक आहे. त्यावर नियम घालणारा 


(९. ह (9 


विधि तो ' नियम ' विघि, उदाहरणाथ, 'ब्रीहीनवहन्ति' 
अपूव विधीने त्रीहीवर जलसिंचन करण्यास सांगितले. 
. आता त्यावरील फोलपट नखाने कुरतडून काढता येईल 
किंबा उंळांत घालून कुटून काढता येईल. अशा 
चैकल्पिक स्थितीत अवंहनन ( कुंटणे ) हा नियपं केला. 
नियमविधीरच प्रसिद्ध उंदाहरण- ' त्हतो भार्यामुपेयात 
हे देण्यात येते. त्यांचा अर्थ * त्रद्वतांवव भार्यामुंपयात्‌ 
असा होतो. ' मार्योगमन 'त्रश्तुकालीच करावे. पचन 
पज्चुनेखा भक््याः ) हे. परिसंख्येचे उदाहरण आहे. 
* मांसभक्षण करावयाचे, असल्यास पाच नखे असणाऱ्या 
प्राण्यांचेच करावे.? हे वाक्य विधि होऊ शकतं नाही 
कारण' मासंभक्षण हीं खाभाविक प्रव्वत्ति आहे. तो 
नियमहि नाही. कारण एकाच वेळी कोणत्याही प्राण्याचे 
मांस भक्षण करता येते. तर ही परिसंख्या आहे. एक 
प्रकारचा निंबरेंध आहे. मांतमक्षण केलेच पाहिजे असा 
विधि नांहीः 'पंग 'करावयाचेच- असेल तर पाचनषी 
प्राण्याचेच' करावे असा अथ होतो. पण दाबराला ही 
परिसंख्या ; मान्त्र. नाही. तो म्हणतो, याते तीन दोष 
संभत्रवात : (१) स्वाथहानि (२) पराथंकल्पना आणि 
(३) प्रात्तेत्राध. तसर पाहिळे तर ' भक्ष्याः ? या पदाने 
तो. बिश्चि!संभबतो आणि त्यात निषेघही आहे. वेया- 
करणे, विधि] आणि नियम , दोनच मानतात, परिसंख्या 
मांसीव. नाहीत. विस्तारभयास्तव या विषयाचा अधिक्र 
ऊहापोह येथे करता येत नाही. 
मीमांश्ास्रात-काही पारिभाष्रिेक शब्द पुनःपुनः 
येतात. उदाहरणाथ, पर्युदास प्रसज्यप्रतिष्रेध, अनुवाद, 
अ्थवाद, क्रत्वथ, पुरुषार्थ इत्यादि. त्या सवीची. फोड 
करून सांगण्याचे हे स्थळ नव्हे, या शब्दापैकी पयुंदास 
ऑणिप्रसे््यप्रतिंप्रेथ या 'पारिभांप्रिक शदांचा उपयोग 
महाभाष्यकार पतंजलीने आपल्या भाष्यात अनेक 
ठिकाणी केळ आहे. “ पर्थुदास ? म्हणजे तद्धिनन,पण 
तत्सदशा !) अब्राह्मणमानय.?, अते. म्हटल्यानंतर भेल 
(क्लास. :ब्राहझुग नाही,!.) । आणाब्र्‍याचा नसून 


ब्राह्मणसददश पण ब्राह्मणाहून मिनत्न असा शूट आणाव-.. 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विव 


यांचा असे ध्वनित होते. ' प्रसज्यप्रतिष्रेध ? म्हणजे 
* ब्राह्मणाला आणू नको ? असे म्हटल्यावर. कोणालाच, 
आणावयाचे नसते. 


मीमांसाशासत्राचा मुख्य उद्देश- 

मीमांसाद्यास्त्राचा मुख्य उद्देश यज्ञीय विधीच्या 
बाबंतीत वेदाचा अथ लावणे हा होय. व लोकव्यवहा- 
रातील विषया'चा नाही हे प्रथम लक्षात ठेवले पाहिज... 
श्षतीत विरोध दिसला तर मीमांसक दोन्ही भाग गृहीत 
घरून विकल्प मानतात. स्मृतीविषयी तसे म्हणता. येत 
नाही कारण त्या पोरुषेय आहेत. श्रृति आणि. स्मृति 
यात विरोध आल्यास श्रृतिप्रामाण्य मानले . पाहिजे हे 
ओघानेच येते. स्मृति आणि चालीरीति यात विरोध 
असल्यास चालीरितीनांच ( 0०80118 )) प्राधान्य 
देण्यात आले पाहिजे, * एता ८ पात 
3४९1 01 18प, 01081 700०1 01 059९७ 
शा तपाफशट्) ॥॥७ णा ह्या (७३७ 01 
प्र 18.) ( 18 पड १९०8७१ 0४. णा 
एप ९०फाठां],.) यालाच उद्देशून वनंपर्वात 
खालील “छहोक आहे. 
“ तको 5प्रतिष्ठः श्रतयो विमिन्ना 

न नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धमस्य तत्वे निहित गुहायां 

महाजनो येन गत: स पन्थाः || ? 


ं वनपर्व ३१३.११७ (यक्षप्रश्न ) 
'अ्थ- “ मनुष्याच्या तर्काला स्थिरता नाही. तो. 
चुकण्याचा संभव असल्याने तर्कावर विसंबून राहता 
येत नाही. जरे, आ्रतिप्रामाण्य मानावे तर त्यातही 
विभिन्नता दिसून येते ? मुनिप्रणीत स्मृति पहाव्यात तर 
त्यात एकमेकींचा एकमेक्रीशी मेळ नाही. !. तात्पम 
धर्माचे रहस्य गुहेत ल्पल्यासारखे असल्याने शिष्ट ठोक 
ज्याप्रमाणे वागतात तोच मारी आघचरावा. * ! श्रतिः 
स्मृतिसेदाचारः ? अन्त एक वचन असून त्यात स्दा- 
चाराला म्हणजेच शिष्शाचाराला महस्व आहे.' पण: 
ज्यांना आपण शिष्ट समजतो त्यांच्या वागण्यात तरी 
एकवाक्यता कोठे असते ? तेही स्घलनशील असतात 
कुमारिल याने अशी बारा उदाहरणे पूर्बीच्या इतिहासा- प 
तून दिली आहेत ती. येणेप्रमाणे-.( १) प्रजापतीने 
स्वकन्येविषयी मनात आणलेली कामवासना, (२) 


४४. 


उक, 


-करखगघमचिघञयसज? 


संगणकीकृत 


* मीमांसाशासत्राची मीमांसा ! 


इंद्राने. अहल्येळा. फसवून तिच्यावर केलेला .अत्याचोर 
(३) वसिष्ठाचे शंभर पुत्र ठार झाल्यावर त्याने ,केळेला 
आत्महत्येचा विचार, (.४. ) विश्वामित्रान त्रिशंकु 
चांडाळ झोल्यात्रर त्याच्यासाठी केलेला प्रयत्न. (५) 


नहुघाने. इंद्राणीचा अभिल्राप्र धरटा. (६) पुरूर्या'चाः 


उवेशीपासून, वियोग. झाल्यावर त्याने गळफास लावून 
आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न, ( ७ ) कृष्णद्वेपायन ज्यास 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी असूनही त्याने... विचित्रवीर्याच्या 
विधवांपासून पुत्रोत्पत्ति केळी. (८) भीष्म अविवा- 
हित असूनही त्याने अश्वमेध यज्ञ केला. (९ 3 
धृतराष्ट्र अंध असूनही, त्याने: यज्ञ केळे ( अंधाने यज्ञ 
करावयाचे-नसतात. ) ( १०.) पांच, पांडवांनी: एकाच 


द्रौपदीशी विवाह केला, (११ ) युधिष्ठिराने. असत्य: 


भाषण. करून द्रोगाचार्याचा वघ करविला: ( १२ 3 
कृष्ण आणि अर्जुन हे मद्रपी होते असे महाभारतात 
म्हटले आहे, (.पहा- उद्योगपवे ५९५ उभौमध्वा- 
सवक्षीनौ दृष्टो मे केशवाजुनो ') आणि आपल्या 
मामेबहिणीशी त्यांनी. विवाह केला ! (१३२) रामाने 
भांथची-सीतेची-सुंवर्णप्रतिमाजवळ ठेवून अश्वमेध यज्ञ 
केला! 

कुमारिलने हे मोठ्या माणसांचे दोष्र दाखविले 
असले, तरी त्यांचा परिहार. करण्याचा प्रयत्न धर्माच्या 
नांबाखालीच इतरांनी केला आहे. * कलिवजे २ प्रकरण 
काय दरीविते १ स्मृतिम्रणीत धम परिवतेनशील.असून 
तो देशपरिस्थितीप्रमाणे बदलतो., कलिवजेप्रकरणात 
ज्या कीचा निब्रेध सांगितला आहे ती सवे वैदिक 
कालात होत असतं ! 


बरीळ विषयाची चर्चा करण्याच प्रयोजन असे की 
पूरवमीमांसासूत्रांचा . कर्ता जेमिनि स्मृतींना महत्तव देत 
नव्हता. त्याच्या सूत्रांत ९१५ अधिक्ररणे आहेत 
त्यापैकी दहा चारा: अधिकरणातच त्याने स्मृतीविषयी 
काही निदेश केला! आहे. राबराने' मात्र. आपल्या 
भाध्यात, स्मृतींचा अनेक वेळा उल्लेख! केलां आहे व 


वेद्वोश्यी पयांचा संत्रध. आल्यास काय धोरण. 'ठेबांवे - 


याविषयी आपले मत दिले. ते: बर दिळेच आहे." स्थूल 
मानाने वर मीमांसाशास्त्राची मीमांसा सामान्य माण- 
सासाठी केली आहे हे लक्षात ठेवावे. या विषयावर 
फार मोठे वाडूमय प्रसिद्ध आहे, अगदी अलीकडे वाई 


येथील. प्राश्षापाठशाळेने संस्कृतमध्ये “ मीमांसाकोरा 
प्रसिद्ध करण्याचे ठरविळे असून काही भाग प्रसिद्धही 
झाले आहेत;-सने १९५९ मध्ये डॉ. जी. व्ही, देवस्थळी 
यांनी "॥७]07७51183प'8 य. १110101110 ता) 
ग्रंथ प्रसिद्ध केला. म.. म. डॉ. गंगनाथ झा यांचे ग्रंथ 
इंग्रजीत- प्रसिद्ध, झाले आहेत. . मॅक्समुछर, कीथ वगेरे 
पांश्वात्य : विद्वानांनीही यावर परिश्रम केळे आहेत. 
प्रीमांसाशास्त्राचा: घमैशास्त्र ग्रंथांचा अर्थ, लावण्यात 
फार उपयोग झाला आहे. मीमांसाशास्त्र अर्थ लाव- 
ण्याचे ( हिप]७ णी गा!०1७७00:) शास्त्र 
आहे. त्यासंबंधी पुढे. केव्हा तरी लिहिण्याचा मानस 
आहे. र 
मीमांसाशयासत्रातील काही न्याय 

कोणत्याही श्याक्नात अर्थ स्पष्ट करण्याकरता लौकिक 
व शास्त्रीय न्यायांचा. उपयोग करण्यात येतो. मीमांसा- 
शास्त्र त्याला अपवाद नाही. जेमिनि, कुमारिळ, पते- 
जलि, दोकराचाय, वाचस्पतिमिश्र यानी आपापल्या.. 
ग्रंथांत अशा . न्यायांचा सर्रास उपयोग केला. आहे. 
विशेषतः. कुमारिल्ने. तंत्रवार्तिकात त्यांचा फार ठिकाणी 
दाखला दिला आहे. क्नळ जेकब्ने * लौकिक न्यायां- 
जालि ? नामक ग्रंथांच्या तीन भागात. असे. न्याय 
प्रसिद्ध केळे आहेत. येथे उदाहरणार्थ, काही देण्यात येत 
आहेत. 

- (१ ) 'तक्रकौणिडन्यन्याय किंवा ब्राह्मण कौण्डिन्य 
न्याय-या'चा अर्थ ब्राह्मणेभ्यो दि - दीयताम्‌। तक्र 
कौण्डिन्याय । ? ब्राह्मणाना दही देण्यात यावे पण 
कोंडिन्य ब्राह्मण. असूनसुद्धा त्याला ताकच द्यावे, यात 
सामान्य नियम ' ब्राह्मणाला दही द्यावे ? असा सांगून 
पुढे त्याला अपवाद सांगितला. पतंजलीने व्याकरण- 
महाभाष्यात याचा उत्सग ब. अपवाद. स्पष्ट करण्या- 
कस्त अनेकठिकाणी उपयोग केला आहे.. तंत्रवार्तिक 
आणि छोकवार्तिक यात अनेक ठिकाणी हा न्याय 
आढळतो. 

(२) उपक्रमोपसंहारत्याय-. कोणत्याही ग्रंथाचा 
उद्देश. ठरविण्यासाठी या न्यायाचा उपय्ोंग होतो. 
ग्रंथारेमी उपक्रम असून दोबटी उपसंहार असतो, 
गीतेत ' कमेयोगाचेच ' प्रतिपादन आहे हे सिद्ध 
करण्याकरता टिळकांनी या न्यायाचा उपयोग केला 


४५. 


अनुक्रमणिका 


2 अडी 8 च 
"करखगघर चिन? 


7228/22:22:2भ5 थदधन ” 
१७.८ ] 


नवभारत 


आहे, उपसंहारात “ करिष्ये वचनं तव ? असे म्हटले 
आहे: पू. मी, सूत्रांचा उपक्रम ' अथातो धरमजिज्ञासा? 
असून ' वेंदान्तसूत्रांचा ' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ' असा 
आहे. व्याकरणमहाभाष्याचा ' अथ शाब्दानुश्यासनम्‌ 
असा आहे. यावरून त्यातील विषय समजतो. 

(३ ) अवयवप्रसिद्धः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी- 
शब्दातील अवयवांच्या अर्थाला प्राधान्य न देता सर्व 
शब्दसमूहाला ते द्यावे. उदाहरणाथ, “ अश्वकर्ण 
नांवाचा वृक्ष आहे त्याची पाने अश्वाच्या कर्णासारखी 
असतात म्हणून त्याला * अश्वकणे ' म्हणतात. त्यात 
अश्वत्व नाही आणि कणेत्वही नाही. या न्यायाला 
“ अश्वकर्णन्याय'ही म्हणतात. ( पहा, जैमिनीच्या ६1७] 
२२ वरील शाञर भाष्य. ) 

(४) अर्धकुकक्‌टिपाकन्याय- पूर्ण विसंवादात्मक 
सिद्धान्त मांडणे, उदाहरणार्थ, कोंबडीचा अर्धा भाग 
मांस भक्षणासाठी व अर्धा भाग तिने अंडी घालण्या- 
साठी. हे म्हणणे अत्यंत विसंवादी आहे. ( श 
7०१७७ &. ०8 ल्याण्वितालीांठया, ) 
याच न्यायाला * अर्धजरतीयन्याय ' असेही म्हणतात. 
( : अधे जरत्याः कामयते २ अध न । ) ७, ' यथा- 
यथ तर्हि शास्त्रीयो5थः प्रतिपत्तव्यः । न तत्र अधजर- 
तीयं लभ्यम्‌ ? । शाळूरभाष्य- १) २1८. 

-इतर काही न्याय स्पष्ट न करताही समजण्या जोगते 
आहेत त्यावैक्री काही : 

. (५) “ अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वत त्रजेत । ? 
-रुंईच्या झाडात मध लभ्य असल्यावर पवताकडे मनुष्य 
कशाला जाईल १ अनायासे एखादी गोष्ट सिद्ध होत 
असता त्यासाठी इतर खटाटोप कोण करील? ( जे, 
सू, १॥२॥४ वरील शावर भाष्य, ) 

(६ ) स्थूणानिखननन्याय- हलवून खुटा बळकट 
करणे (जे. सू. ७२१ वरील माष्य ) 

(७ ) स्थालीपुलाकन्याय- शितावरून भाताची 
परीक्षा ( जे. सू . ७४१२) 

(८) माषमुद्दन्याय- सामान्य नियम असा आहे 
की यज्ञासाठी एखादा पदाथ उपलब्ध नसला तर तत्स- 
हृद्य पदाथ उपयोगात आणावा, पण एखादा पदार्थ 


निषिद्ध म्हणून सांगितला तर दुसरा तत्सहदा पदार्थ 
चालत नाही. जर मूग मिळत नसले तर माष्र ( उडीद) 
चालणार नाहीत, कारण ते निषिद्ध मानले आहेत. 

(९) प्रधानमहनिबहेणन्याय- प्रधान मछाला 
कुस्तीत जिंकल्यानंतर इतर कमी सामर्थ्याच्या मछांना 
जिंकल्यासारल्रच आहे. (वे, सू. १४२८ वरील 
शांकरभाष्य. ) र. 

(9० ) प्रयोजनमनुछ्छिय न मन्दो5पि- प्रवतते । 
( 'छोकवार्तिक ) कोणता तरी हेतु मनात असल्या- 
शिवाय मंदबुद्धि मनुष्यही कार्याला प्रश्त्त होत नाही. 

(११) पिष्टपेषणन्याय- (जै. सू. १०.२.३ 
वरील शाबरभाष्य ) अनावद्यक पुनरुक्ति- दळून पीठ 
झाल्यानंतर पुनः दळण्यासारखे अनावश्यक. 

( १२) पडकप्रक्षाहनन्याय- (वे. सू , ३।२।२२ 
वरीळ शांकरभाष्य ) कारण नसता चिखलात पाय 
घाळून मग घुवीत बसणे. मूळ -छोक वनपर्वात २.४९ 
आहे तो असा- 

* प्रक्षालनाद्वि पझ्लुस्य दूरादस्प्ान वरमू । 

( श्रेयो न स्पीन णाम ) 
धर्माथे यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता ॥ 
( वनपव २४९ ) 

(१३) देहलीदीपन्याय- दोन स्ोल्यामधील 
दरबाजात दिवा लावल्याने जसा दोन्हीकडे प्रकाश पडतो 
त्याप्रमागे. ( जे. सू . ११-१-६१ वरील शावर भाष्य. ) 
यालाच ' प्रासाददीपन्याय ' म्हणतात. 

( १४ ) आगन्तूनामन्ते निवेदा; 
वरील शात्रर भाष्य ) आगंतुकाला 
मिळते. 


(१५) अन्यपरंपरान्याय (जै. स. १.३.२७ 
वरील तंत्रबातक. ) अर्थ स्पष्ट आहे. 

( १६) काकदन्तपरीक्षान्याय- (ज.स, २२२५: 
वरील शाबरी भाष्य ) त्याचा अभ निरथक काथ्याकूट, 
अंगावरील केस किंबा कावळ्याचे दात मोजण्यासारखे. 


-असे अनेक न्याय आहेत, कल्पना येण्यासाठी काही 
वर उद्भत केळे आहेत, इत्यलम्‌ , 


(जे. सू. ५३१४ 
दोवटचे स्थान 


४६: 


प्रा. आनंद यादव 


मराठी कवितेतील प्रतिमावाद 


कवितेतील ' प्रतिमा ' म्हणजे कवीच्या मनातील 
मूळ काव्यानुभूतीचे. साधनांच्या साहाय्याने तयार 
केलेले प्रतिदशेन. असे प्रतिदशेन घडवीत असताना 
चराचर विश्‍वातील ज्या वस्तु-मात्रांचा शब्दांच्या 
द्वारे साधन म्हणून उपयोग करून घ्यावयाचा असतो; 
त्यांची मांडणी मनातील अनुभूतीनुसार करावी 
लागते. त्यामुळे वस्तुमात्रांच्या प्रस्थापित मांडणीत 
बदल, उलथा-पालथ करावी लागते. असा. बदल 
अगर उलथापालथ .केल्यावरच अनुभूतीनुसार त्यांची 
नवी मांडणी करता येणे शक्‍य असते. ही मांडणी 
तिच्यातील अनुभूतीच्या अस्तित्वामुळे. कवीची 
' निमिती ' असते. म्हणून कवितेतील प्रतिमांचे 
आकलन निसर्गाच्या तुलनेने होऊ शकत नाही. 
अनुभूतीच्या अनुषंगानेच ते व्हावे लागते. 

चांगल्या कविता-कलाकृतीतील प्रतिमा ही अपरि- 
हाय असते. कारण कलाकृतीतील संबंध अनुभूतीच्या 
अवस्थेच्या प्रवासातील ती एक आवश्यक टप्पा 
साधत असते. अश्या अनेक प्रतिमांनी अनुभूतीचा 
प्रवास. पूणे होऊन आकार पूर्ण करता येणे शक्‍य 
असते. हा आकार पूर्ण झाल्यावर कलाकृती सिद्ध 
होते. 

सबंध कलाकृतीत प्रतिमा ही अनुभूतीच्या प्रवासा- 
तील टप्पा सांधत असल्याने तिचे महत्त्व त्या कला- 
कृतीच्या सर्वे संदर्भातच ठरविणे योग्य असते. ती 
प्रतिमा कलाकृतीच्या बाहेर एरव्ही कितीही आकर्षक, 
नवीन आणि इतर अनेक दाब्दार्थ गुणांनी युक्‍त 
असली' आणि जर कलाकृतीत काहीही साधू .शकत 
नसली तर तिचे कलाकृतीच्या संदर्भात महत्त्व शून्य. 
अ्या प्रकारच्या महत्त्वशून्य पण इतर बाह्य-गुणांनी 
युक्‍त अश्या अनेक प्रतिमा आजच्या मराठी कवितेत 
सवेत्र आढळतात. छोट्यामोठ्या सेवेच कवींच्या 
संदर्भात हे विधान करता येईल. कारण अशा प्रकारची 
अनेक उदाहरणे सापडतात. 


("1.१ 


अनुक्रमणिका 


अनुभूतीच्या प्रवासातील टप्पा साधणे हे प्रतिमेचे 
कलाकृतीतील स्वरूप असल्याने ती हा टप्पा जास्तीत- 
जास्त, आणि अचूकपणे साधण्याची सदैव घडपड 
करीत असते. ह्या धडपडीतूनच आजवरच्या प्रतिमा- 
स्वरूपाचा विकास झालेला आपणास दिसून येतो. 
तिचे त्यामुळे अनेक प्रकार पडलेले आहेत. मानस- 
शास्त्रानेही प्रतिमेच्या विकासाच्या ह्या धडपडीला 
खूप मदत केलेली आहे. म्हणून आजची प्रतिमा 
कित्येक वेळा रूप, रस, स्पशे, गंध, ध्वनी, यांपैकी 
एकाहून जास्त अनुभूतिघटक एकाच वेळी व्यक्‍त 
करू शकते. 

प्रतिमेची ही घडपड अलीकडील मराठी कवितेत 
जास्त प्रमाणात चाललेली दिसते. शास्त्रीय कारण 
असे दिसते की आजची मराठी कविता अनुभूतीचे 
अनेक बारीकसारीक पदर दाखवू इच्छिते. तिचे 
भावविश्व जास्त जास्त सखोल म्हणून अमूर्त, अस्पष्ट, 
अस्थिर (जाणवले न जाणवले असे) होत चाललेले 
दिसते. अश्या स्वरूपाच्या अनुभूतीला स्पष्ट, समूर्त, 
स्फटिकरूप करावयाचे असेल तर प्रतिमेचा उपयोगं 
अत्यावश्‍यक होऊन) बंसतो. (स्थूल, रूढ, स्पष्ट, 
स्थिर, अतुभूती व्यक्‍त करताना प्रतिमाहीन वाक्ये 
वापरली तरी ती अनुभूती व्यक्त होऊ शकते; 
असा सवसाधारण अनुभव आहे.) त्यामुळेच आजच्या 
मराठी कवितेत प्रेतिमे शिवाय भाषा उपयोगांत 
आणणे कठीण होऊन बसलेले आहे. शिवाय प्रतिमेला 
इंद्रिय-संवेदनाही संरश्‍लषक पद्धतीने व्यक्‍त करण्याचे 
सामथ्ये प्राप्त झालेले असल्यामुळे ती भाषेचा 
विश्‍लेषक स्वभाव जास्तीत जास्त टाळून तिचा 
( भाषचा ) वापर करू शकते. या कारणांसाठी 
ती आजच्या कवितेत सवंत्र विखुरलेली दिसते. 

प्रतिमेचा वापर जास्त प्रमाणात होऊ लागलेला 
आहे; याची आणखी काही गौण कारणे सांगता 
येतील. “* मावनात्मक समतानता म्हणजे काव्य * 


नवभारत 


ही काव्याची केली गेलेली व्याख्याही आजच्या 
कवितेत प्रतिमांचे प्रावल्य वाढण्यास कारणीमूत 
झालेली आहे. अनुभती व्यक्‍त करण्यासाठी कवी 
निसर्गातील वस्तु-मात्रांचा .उपयोग करतो. त्यामुळे 
ह्या निसर्गवस्तू कवरितासृष्टीत निसर्गातील मांडणी 
पेक्षा वेगळया पद्धतीने मांडल्या जातात. त्यामुळ 
बाहेरेच्या निसर्गापेक्षा कवितेत त्याच निसर्गातील 
-वस्तु-मात्रांची एक वेगळी आणि नवीन सृष्टी निर्माण 
होत असते. ती मानवी अनुभूतीच्या ड्वीमुळे रसिकाला 
.हवी्षी व जास्त जवळची वाटते. जिवंत म्हणून 
गढ वाटते. तिचे रंगरूपादी वस्तुगुण अधिक ठळक. 
अधिक नितळ, अधिक वैशिष्ट्यपूणे आणि अधिक 
महत्त्वपूणे ( ४॥ष्टा]11 28110 ) होतात. कवि- 
तेच्या संदर्भात हव्या असलेल्या गुणांवरच' प्रतिमा 
केन्द्रित झालेली असल्याने ती सृष्टी त्या गुणांनी 
ठळक (म्हणूनही नवी, ताजी) होते. निदान कविता 
अनुभवताना तरी त्या त्या वेळपुरता असा अनुभव 
येतो. प्रतिमा ही' मराठी कवितेत तुलनात्मक दृष्ट्या 
अगदी अलीकडे वापरण्याचे इंग्रजी वाडझमयामुळे 
जाणीव झाल्याने तिच्यात अजून नवीनतेचे आकर्षण 
आहे. त्यामुळेही काही प्रमाणात तरी तिचा वापर 
होत असावा असे दिसते- * अलीकडच्या कवितेत 
प्रतिमेचा वापर जास्त होतो. आणि अलीकडची 
कविता म्हणजे नव-कविता.' असे फसवे तकेशास्त्र 
काहींनी उराशी बाळगून आपल्या रविकिरण- मंडळ 
कालीन कवितेला प्रतिमेचे कलम केले. आणि 
आपल्या स्थूल, अनुत्कट, पारंपरिक; सामान्यालाही 
सहंज आकलन होणार्‍या अनुभूती कारण नसताना 
भ्रतिमेच्या द्वारा मांडल्या व ते नवकवींच्या पंगतीत 
बसण्याची इच्छा बाळगू लागले. . (नवे कवींनीही 
आपल्या अक्षा प्रकारच्या अनुभूती प्रतिमायुक्‍त भाषेत 
मांडल्याची' उदाहरणे काही कमी नाहीत.) * अर्थात 
अक्षांमुळे कुणाचेच काही विघडत नाही. पण यामुळे 
आजच्या कवितेतील इतर प्रवृत्ती (ह्या नवीनतेच्या 
आकर्षणामुळे) पाठीमागे पडू लागल्या आणि प्रतिमा 
डोळ्यात भरण्याइतकी' चमकू लागली. तिचा प्रभाव 
पडला. 

यातूनच प्रतिमावाद निर्माण झाला. कोणतीही 
प्रवृत्ती लक्षात येण्याइतकी निर्माण झाली आणि 


शट 


अनुक्रमणिका 


तिचा प्रभाव त्या त्या क्षेत्रात सर्वत्र दिसू लागला 
की वाद (1811) निर्माण होतो. प्रतिमावादही ह्याला 
अपवाद नाही. 


प्रतिमेमुळे कवितेचे अंतर्वाह्य स्वरूप तर वदललेच. 
ह्या बदललेल्या स्वरूपामुळे काव्य-ग्रहण-क्रिया- पद्धती- 
तही फरक पडला. तथाकथित नवकवितेच्या पूर्वीची 
जी' आधनिक कविता. आहे तिच्या  शब्दाथप्रधान 
तकॅसंगत स्वरूपामुळे वाक्यांचा अर्थ, त्यातील अलंकार 
ध्वन्यथे, इ० गोष्टी समजावून घतल्यावर काव्याथ 
वर्‍याच प्रमाणात आकलन होतो. म्हणजे भाषेचा 
सामाजिकदृष्ट्या आपण जो वापर करत होतो 


त्याहून वेगळा असा भाषेचा वापर आवृनिके कवितेत 


प्रामुख्याने होत नव्हता. म्हणून कवितेतील शब्दा- 
र्थांची दुर्बोधता, संदिग्धता, दूरान्वयंता इ० गोष्टी 
टळल्या की कविता कळत होती. आजच्या कवितेत 
शब्दार्थाची' जागा प्रतिमेने घेतलेली आहे. आणिं 
प्रतिमांची धडपड अनुभूती शक्‍य तो संदलेषकपणे 
मांडण्यासाठी असते. म्हणून शब्दार्थांचा अन्वय न 
लावता प्रतिमांचा मावानुषंगाने अन्वय लावणे आजच्या 
कवितेत प्राप्त होऊन वसले आहे. प्रेतिमांच्या ह्या 
स्वरूपामुळे आजच्या कवितेसाठी भाषाविद्दान, 
शब्दप्रभू, व्याकरणतज्ञ, यांची मल्लीनाथी गरंज 
राहिली नाही. तर भावावस्थेच्या संवेदना जाण- 
णार्‍या व त्या उत्कटतेने टिपून घेणाऱ्या इंद्रियं- 
संवेदकाची गरज आहे. अक्ला उत्कट इंट्रिय-संवेद- 
काला प्रतिमांचा अन्वय लावणे कठीण जाऊ नये. 


यामुळे आजची कविता तक॑संगत अर्थपुर्णतेकडे 
पराडःपमुख झाली. अर्थापेक्षा ती अनुभूतीच्या अवस्थेला 
महत्त्व देऊ ळागली. आणि ही अवस्था जास्तीत जास्त 
सइलपक्र करून मांडू लागली. ती प्रामख्याने इंद्रिय- 
संवेद्य झाली. भाषेच्या रूढ वापरातील विश्लेषक 


स्वमावामुळ ती तक्षा. प्रकारची भाषा दक्य ता 
टाळ लागली. 


भाषचा साभांजिक वापर कवितेने टाळल्यामळे 
आजची' कविता एका अर्थी ज्ञास्त्रीय -गायनाप्रेमाणे 
शास्त्रीय झाली आहे. शास्त्रीय गायन जसे शद्ध 
कलात्मक अनुभूती व्यवत करीत असते, तक्षाच 
प्रकारच्या पातळीवरच्या अनुभूतीने युवत हीं कविता 


लड 
क व] 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठी कवितेतील प्रतिमावाद 


होऊ पाहत आहे: त्यामुळे तिचे शास्त्र समजावून 
घेतल्याशिवाय आकलन होणे कठीण होऊन बसते. 
आणि म्हणूनच तिचा आजचा वाचक शास्त्रीय 
गायनाच्या श्रोत्यांइतकाच निवडक आहे. 


यावरून अंसा प्रश्‍न निर्माण होतो की जास्तीत 
जास्त प्रतिमा असलेली कविता जास्तीत. जास्त 
अनुभूती-शुद्ध आणि चांगली काय ? आणि कमीत 
कमी प्रतिमा असलेली कविता कमीत कमी अनुभूती- 
शुद्ध आणि निक्रृष्ट काय ? तसेच प्रतिमा आणि 
साधा शब्दाथे यांचे मिश्रण असलेली कविता मध्यम 
काय ? . मग केवळ शब्दार्थांनी युक्‍त असलेल्या 
कवितेचे स्थाने काय ? वास्तविक हे प्रश्‍न (प्रतिमेचा 
मनःपुर्वक अभ्यास करून तिचे स्थान निश्चित केले 
आणि साध्या अर्थाचे. महत्त्व जाणून वक्‍्तृत्ववाजी, 
शंब्दबाजी, अलंकारांचा हव्यास आदी बाह्य गोष्टी 
टाळल्या तर) अप्रस्तुत वाटतात. कारण प्रतिमेचा 
वापर अगर दाब्दार्थांचा वापर ह्या वाबी महत्त्वाच्या 
नंसून अनुभूती जास्तीत जास्त शुद्ध स्वरूपात आणि 
संश्‍लेषकपणे उभी करणे; ही गोष्ट प्रस्तुत आणि 
महत्त्वाची आहे. ती प्रतिमांनी साधायची को 
शब्दार्थांनी साधायची की दोन्हींचा समन्वय करून 
साधायची हा प्रश्‍न ज्या त्या कवितेच्या स्वरूपावर 
व कवीच्या सामर्थ्यावर अवलंबून आहे. कवीने 
निर्माण केलेल्या कवितेच्या संदर्भात अशा प्रश्‍नांना 
स्थान नसते. 


“ प्रतिमा ही अनुभूती-संश्‍लेषक आहे, म्हणून तिचा 
परिणामही एकसंध होतो. पृथंकपृंथक्‌ होत नाही. 
जुन्या आधुनिक कवितेचा परिणाम तसा होत नाही. 
तसेच ती. कविता फापटपसारा मांडणारी आहे. 
तिच्यातील उपमादी अलंकार शोभेसाठी व स्पष्टी- 
करणासांठीं आलेले असतातं. प्रतिमेचे स्वरूप अलंकारा- 
सारखे नाही. ती' अंगभूत असते. ती नवीन आहे. 
मराठी कवितेतील ती एक क्रांती आहे. ”- अशा 
प्रकारची टीका आणि मतेही आग्रही, एकांगी, 
अमिंनिवेद्यी, जुंत्याचा तिरंस्कार व नव्याचा पुरस्कार 
करण्याच्या सवत हेतूने मांडली गेलेली असतात. 
ती यथाथ स्वरूप कधीही सांगतं नाहीत. त्यामुळे 
ती. गफलतं निर्माण करतात, 


न, भा. ७ 


“ प्रतिमा ही अनुभूति-संर्लेषक आहे; "म्हणून 
ती अंसलेल्या कवितेचा परिणांम एकसंध: होतो । 
हे विधान तर्काला धरून वाटंत नाही. किवा परि- 
णामाच्या संदर्भात अज्ञान व्यक्‍त करणारे !' आंहे. 
कारण कविता-आकलनाचा संपूर्ण परिणाम कविता 
अनुभवून क्रिया पूर्ण झाल्यावर पूर्ण होत. असतो. 
मग चांगली. कविता शब्दार्थामुळे व भाषेच्या--रूढ 
वापरामुळे काहीशी विस्तृत असली किवा प्रतिमांच्या 
वापरामुळे ती आटोपशीर असली तरी ओळीओळीतून 
किंवा प्रतिमा-प्रतिमातून काव्यानुभूतीचा. होणारा 
प्रवास हा . अखरपर्यंत. अनुभवला की त्याचा एक- 
समयावच्छेदेकरूनच परिणाम होत असतो. _ अर्थात 
* एकच परिणाम ' आटोपक्षीरपणे सांगितल्य़ास त्याचे 
स्वरूप तीव्रताग्राही असते व पसरून सांगितल्यास 


मंदं असंते. पण परिणामाचे परिमाण '.तेच असते; 
हे कटाक्षाने लक्षात ठेविले पाहिजे. ( उदाहरणोने 
स्पष्टीकरण असे करता येईल की पसरलेल्या मातीतूक 
तोळाभर सोने काढण्यास कष्टाचे मान जास्त असते: 
त्यांमुळे. ते मिळाल्याच्या आनंदाचे स्वरूप वः त्या 
संदर्भातील त्याचा मनावरील परिणाम हा मंद्र 
असतो. पण तेच तोळाभर सोने तसेच एकाजागी 
फार न कष्ट घेता सापडले तर तोळाभरं सोने 
मिळाल्याच्या आनंदाचा मनावरील तोच परिणोमे 
तीव्रताग्राही असतो.) म क 

शिवाय ' प्रतिमा ही अनुभूति-संदलेषक असते ' 
याचा अर्थही सावघपणानेच घेणे आवश्यक आहे; 
कारण जुन्या आघुनिक कवितेतील दाब्दार्थाच्या 
तुलनेने ती ' अधिक * अनुभूति-संश्‍लेषक आहे, एवढाच 
त्याचा अथ आहे. ती संपूण भावरलेषक नाही. तसे 
असते तर एका कवितेत एकच एकावयंवी प्रतिमा 
(संपूण अनुभूती व्यक्त करणारी) आली. असती. 
पण तसे होत नाही. एका कवितेत अनेक प्रतिमा 
त्या अनुभूतीचा टप्पा साधत असतात. संपूर्ण काव्या- 
नुभूती साधू शकत नाहीत. हे असे अनेक अवयंवी भूत 
प्रतिमांच्याद्वारे अनेक टप्पे साधणे म्हणजे काव्या- 
नुभूतीचे काहीं प्रमाणात विरलेषणच आहे. याचाच 
अर्थ असा की दाब्दार्थाच्या ' तुलनेने' ती अधिक 
भावसंरलेषक आहे. अनेक शब्दांनी, वांक्यांनी जे 
कार्ये होते ते त्या शब्दांपेक्षा, वाक्यांपेक्षा कमी 
प्रतिमांनीं होते, असा त्याचा अर्थ आहे. 


४९ 


डन 


नवभारत 


' “जुन्या कवितेतील उपमादी' अलंकार शोभेसाठी 
व॒ स्पष्टीकरणासाठी आलेले असतात. प्रतिमेचे 
स्वरूप अलंकांरासारख नाही. ती अंगभूत असते. ” 
हे विघानही असेच ढिले वाटते. एक तर नवकवींच्या 
तथाकथित अनेक नवकवितात अशा अनेक प्रतिमा 
दाखविता येतील की त्या अनावश्यकपणे म्हणजे 
शोभेसाठी आलेल्या असतात. आणि जुन्या चांगल्या 
कवितातही असे अनेक अलंकार दाखविता येतील 
की जे अनुभूतीची अभिव्यक्‍ती समृद्धपणे करतात. 
याचाच अर्थ असा की प्रतिमा किंवा अलंकार कसे 
वापरले जातात यांवर त्यांचे कवितेतील स्वरूप 
अवलंबून असते. बाजूला घेऊन ते संपूर्णपणे स्पष्ट 
करता येत नाही. 


: मग अशी विधाने करण्यास प्रवृत्त करणारे मोह 

तरी' कोणते आहेत, असा एक प्रइन निर्माण होतो. 
त्याची कारणे माझ्या दृष्टीने अशी :- ह्याला 
अलंकार किवा प्रतिभा कारणीभूत नसून त्यांचा 
कवींनी केलेला वापर व टीकाकारांनी केलेली त्यांची 
मीमांसा आहे 


ज्ञानेशवर-नामदेव, तुकाराम यांचे काही अभंग, 
ज्ञानेश्वरीतील काही ओव्या, तसेच आधुनिक कवीं- 
मध्ये केशवसुत, रे० टिळक, बालकवी, माधव- 
ज्यूलियन, कुसुमाग्रज ह्यांच्या काही कवितांकडे 
दृष्टी टाकल्यास दिसून येते की उपमा-दृष्टांतांसारखे 
काही प्राथमिक अलंकार सोडून दिले तर इतर 
अलंकार कवितेत केवळ शोभा वाढविण्यासाठी 
किवा. केवळ स्पष्टीकरणासाठी आलेले नसून ते 
काव्यानुमूती व्यक्‍त करण्यासाठीच आलेले असतात , 
चांगल्या कवितेत तरी त्यांचे स्थान असे असलेले 
दिसून येते - 


(१) “ऐका रसाळपणाचिया लोमा । 
कीं श्रवणिचि होती जिभा । 
बोले इंद्रिया लागे कळंभा । एकमेका ।॥? 
- ज्ञानेश्‍वर 
(२) * मृत आश्षांच्या चितावरुनिया 
पिशाच माझें भटकत आहे 
शांति नसेचि तया ' (केशवसुत) 


(३) 'काढ सखे तुझे गळ्यातिल चांदण्याचे हात 
क्षितिजाच्या पलीक्रडे उभे दिवसाचे दुत. 
“कुसुमाग्रज. 
“प्रम होईना तुझ्याने राख का घालूं शिरीं? 
कां स्मशानाची कळा आणू मनाच्या मंदिरी? 
.. _ -माधव ज्यूलियन 
' जिवंत वहु बोलके अति सुरम्य ते उत्पल 
नरें धरुनि नाशिले खचित थोर बुद्धीबल. 
श्र रे० टिळक 
ह्यातील अलंकार कवितेची केवळ शोभां वाढ- 
विण्यासाठी . व स्पष्टीकरणासाठी आलेले आहेत, 
असे म्हटले तर मग दुराग्रहाशिवाय' तेथे दुसरे काही 
नाही; असे म्हणावे लागेल. . 
मराठीच्या  काव्यशास्त्रावर संस्कुत काव्य- 
शास्त्राचा मोठा परिणाम आहे. ह्या दोन्ही काव्य- 
शास्त्रात अलंकाराच्या अतिरेकी आणि भलत्याच 
वाटेला . लागलेल्या चर्चेमुळे त्या अलंकाराचा खेळ 
करणे म्हणजेच काव्य अशी समजूत निदान मराठी- 
तील पंडित-कवींची झालेली असावी. त्यांनी काव्याची 
मूळ अनुभूती लक्षात न घेता अलंकारांचा वापर 
ठोकळेवाजपणाने व कोरडेपणाने मराभर केला. 
दौर्घोद्योग करून लाख-सव्वालाख कविता. रचली. 
त्यामुळे ह्या वाडमयाकडे सहज जरी लक्ष गेले तरी 
अलकार हा शोभादायक आणि स्पष्टीकरणात्मक 
आहे; असे म्हणण्याचा मोह होतो. पण हा दोष 
त्या अलकारांचा नव्हे, तर ते त्या तर्‍हेने वापरणार्‍या 
कवींचा आणि त्याचे स्वरूप विपयंस्तपणे विवेचणार्‍या 
टीकाकारांचा आहे, हे उघड आहे. न 


(४) 


(५) 


उलट अंगभूत असलेली 
असल्याची उदाहरणे अगदी आवडत्या 


भराठी कबितेतीळ प्रतिमांवांद 


म्हणजे त्यांचे कवितेतील स्थान ठरविणे होय. त्या 
दृष्टीनेच अलंकार आणि प्रतिमा यांचे स्थान पाहिले 
पाहिजे. 

तसेच प्रतिमा ' ही मराठी कवितेत नवीन आहे. 
ती एक क्रांती आहे'.) ह्या विधानांचा अर्थही शब्दश 
घ्यावयाचा नाही हे कळून येईल. 

कारण प्रतिमा ही संपूर्णार्थाने मराठी कवितेंत 
नवीन नाही. म्हणून ती क्रांती नाही. ती अलंकाराचे 
विकसित स्वरूप आहे. म्हणून ती. एक उत्क्रांती 
आहे. क्रांतीमध्ये पूर्वीची प्रस्थापित सर्व मूल्ये नाकारून 
नव्याच मूल्यांचा स्वीकार केलेला. असतो. नवी मूल्ये 
प्रस्थापित करण्याची धडपड असते. उत्क्रांतीमध्ये 
पूर्वीच्या मूल्यांचेच स्वरूप. ' विकसित झालेले व 
त्यामुळे त्यांचे परिणामही विकसित झालेले दिसन 
येतात. तीत पुर्वीची प्रस्थापित मूल्ये नाकारलेली 
'नसतात. प्रतिमा ही उपमा-रूपक-प्रतीकाचेंच विकसित 
व॑ संमृद्ध स्वरूप आहे 

ही प्रतिमा जुन्या व आध्‌निक काव्यात आपणास 
अनेक ठिकाणी. आढळते. पण॑ तिच्याकडे दुर्लक्ष 
झालेले आहे. कित्यक त्यांना अतिशयोक्ती, रूपक, 
प्रतीक, चेतनोक्ती अशी नावे दिलेलीही आढळून 
येतात. आणि त्यांना अलंकाराच्या प्रकारांच्या बिळात 


कोंवलेले दिसून येते. अधिक स्पष्ट करण्यासाठी 
असे सांगता येईल : केशवसुतांपासून तो रविकिरण- 
मंडळ कालीन कवींपर्यंत कोणतीही चांगली कविता 
घेतली तर कवितेतील अलंकार अनुभूति-वाह्य घटक 
वाटत नाही. तो अनुभूतीचेचे एक अंग असतो. 'पण 
त्याचे संकेत तयार होऊन त्यांतील नवीनतेलां वाव 
राहिला नव्हता. तसेच भाषेच्या विश्लेषक स्वभावा- 
मुळे त्या कवींना कित्येक वेळा त्या घटकांची मांडणी 
वेगळी वेगळी करावी लागत होती. त्याशिवाय ती 
अनुभूती' त्यावेळी शब्दार्थांनी मांडतांच येत नव्हती. 
काव्यशास्त्रांच्या शब्दप्रमाणवादी शिस्तीने ह्या अन- 
भूतीच्या अमिव्यक्‍तींची एक पद्धत ठरवून दिलीं 
होती. त्यामुळे कोणत्या तरी काव्यशास्त्रीय अंले- 
कारांचा प्रकार घेऊन ती अनुभूती' त्यांना विकृत 
करून मांडावी लागत असावी असे वाटते. अलंकारांचे 
असे हे स्वरूप मूलतः भाषेच्या विश्‍लेषक स्वभावामुळे 
निर्माण झालेले होते. (अनुभूतीच्या पातळीमुळे 
नव्हे.) भाषेची ही मर्यादाच प्रतिमेने टांळलीं 
म्हणज भाषेचा हा विश्लेषक स्वमाव टाळून संरलेषकं 
स्वरूपात अलंकार येऊ लागले; असेही म्हर्णती 
येईल. आणि येथेच अलंकाराचे विकसित स्वरूप 


आहे. आणि ह्यालाच आपण प्रतिमा म्हणतो. 


८1 


सन- 


एऱ्ल्त्ल्ल्त्च्त्स्ल्त्ल्ल्च्त्च्ाड 


<७-<--&> र क आळ आ 


व्ख्व्ख्व्स््य्व्च्व्च्त्क््य्च्च्त्च्न््् वक्व्ख्व्स््त्य्त्स्व्क्््क्त्स्च्स्त्क्प्स्च्स्त्स्च्ल्स्च्क््च्य्च्त्च्त र 


महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 
लेखक-चा, अ, दाभोलकर । 
किं. २ रुपये 


प्राज्षुपाठशाळामंडळ, वाई ( सातारा ) 
:&---&---&- ट क आ अड कळ आळ टस प मय सी आ आ आ >” आड 


० ००००-२---_-_-___-__:_--“- यया 


पा 


५१ 


'ब्यं. बि, आत्राम 

०२१. 8५ 4 १३... 

गाडा सख्याकन 

भारताच्या बहुतेक सर्वमागात आदिवासी . लोक 
रहातात. त्यातही गोंड लोकाचे प्रमाण अधिक, त्यातल्या 
त्यात इतर बहुतेक आंदिवासी जमातीपेक्षा गोंड 
लोकांची संस्कृति वरच्या दर्जाची व इतिहासपू्ण आहे. 
गोंड लोकांची माषा देखीळ आज अभ्यसनीय. विषय 
बनेलला आहे. गोंडी भाषेला लिपी जरी नसली . तरी 
त्याचे. अमोळ ब विविध. लोक-वाडू्मय अलिखित 
स्वरूपात.व काही अंशी अन्यभाषांतून आजही उप- 
ळध. आहे. . * जंगोलिंगो [ प्रोफेसर हिस्छॉप द्वारा 
अथित ] ,. फळांपेन, परसीपेन-आदि धार्मिक पद्यकथा; 
ल्य़.सोयरीक, बारसे, अंगाई आदि लोकगीते; भीडी- 
पाळी;.मीडीचावळी आदि प्रदीधे वंद्यवणने; येने-येना, 
मोहना ( प्रेयसी ) आदि प्रेमपूर्ण शृंगारिक गीते; 
हशाकुंबारी, जाटता-पेटवा, करण्कुंवारी इत्यादिंकांची 
गांभीर्यपूर्ण, मार्मिक, व ऐतिहासिक गीते आजही 
गोंडी भाषेत .उपलब्ध आहेत. पोळास्त्य गोंडांची ही 
वाड्मयकला आजही जिवंत आहे. परंतु त्याची 
आज जोपासना केली जात नाही. 

ज्याप्रमाणे लोकवाड्मयाची परिस्थिती, तद्वतच 
गाडीतील संख्यांकनाच्या वाबतीतीळ तीच परिस्थिती 
आहे, पूर्वी गोंडी. माप्रत संपूर्ण संख्यागणन -केळे जात 
असावे असा गोंडीभाप्रा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. 
कारण आजहो गोंडी भाषेत ' एक? ते “ सात ? 
पर्येत मोजता येते. ८ ( आठ ) ते ९९ ( नव्याण्णव ) 
मराठी हिन्दी भाषेतून मोजतात. परंतु १०० (शंभर) 
मात्र पुन्हा गोंडीतून म्हटल जातात. याप्रमाणे अघले- 
मधळे अंक गोंडीतून ज्या अर्थी उच्चारण्यांची व्यवस्था 
आहे त्याअर्थी पूर्वीही गोंडी भाषेत संपूण अंक- असले 
पषीहिजत. 
” आज गोंडी भाषेतून खालीलप्रमाणे अंक मोजता 
येतात : 


१. भाऊ मांडवकर : ' कोलाम ', पृष्ठ ४०४, 


५२ 


अनुक्रमणिका 


मराठी गोंडी मराठी गोंडी 
(१) एक - ठंदी (५) पाच - सरयुंग्‌ 
(२) दोन - रन्डू (६ ) सहा - सारुंग्‌ 
(३) तीन - मुन्द्‌ (७) सात - एकूँंग्‌ 
(४ ) चार - नालुंग्‌ (१००) शंभर - नूर 


आठ (८) ते ९९ ( नव्याण्णव ) पर्यत आकडे 
मराठी हिन्दी किंबा त्या त्या मुलखातील भाषांप्रमाणेच 
बोलले जातात, परंतु काही काही भागात मधल्या 
संख्याही गोंडी भाषेतून अजूनही मोजल्या जातात, 
असे माझ्या थोड्या अभ्यासावरून मला कळून आले 


आहे. 


सातपुड्यावरील घाटोळी गोंड दहापयेत त्यांच्या 
गोंडी भाषेतून गणन करू शकतात. ते. पुढीलप्रमाणे 
अंक उच्चारतात- । 

मराठी गोंडी 


(८) आठ - अळमुंग | (१) ते (७) पर्यंत मागे 
(९) नऊ - उलमांग | सांगितल्याप्रमाणे उंदी, रंड 
(१०) दहा - पद असेच उच्चारतात, ' 

_ ही माहिती मला पोळास्त्यगोंड-फकीरचंदजी 
केंगाली, मोर्शी- यांचेकडून प्राप्त झाली. 

असे दिसून येते की, गोंडीतीळ काही अंक तेल्गू 
भाषेतील अंकासारखेच उच्चारले जातात. तेलगूत 
* दहाळा ? “ पदी ? असे म्हणतात. सेतुमाधवराव 
पगडी यांनी “ कोलामी ? या द्राविडी भाषेत द्हा- 
साठी ' पदी हा शब्द असल्याचे सांगितळे आहे असे 
दिसते.' गेल्या मे महिन्यात श्री रमेश जी. गादेपागा- 
13.86, ह्मा माझ्या मित्राशी लोणावळ्यात भट झाली 
असला साने महा तेढयूतील २ ते ९. अक उद्हणून 


दाखविळे होते. व त्यातील काही अंक गोंडी अंक 
उच्चारणासारखेच आहेत. 


2 
टे तुक 


-करखखगघरचिघजसतज” 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


गोंडी 'संख्यांकन 


मराठी. | तेलगू गोंडी 

१. एक -ओकटी उंडी 

२. दोन रोंडू % र्‌ंड 

३, तीन मोडू मुद 

४, चार नोल्गू १ नालुंग 

८, पाच खू सयुंग 

६, संहा ' आरू : सारूंग 

७. सात एंळू णळूंगं 

८. आठ अन्मीदी “ अळमगुंग 

९, नऊ 'तोमीदी .  उलमांग 
१०..दहा पदी पद . 


"य़ा तक्त्यावरून  $ ? चिन्हांकिते अंक गोडीच्या 
अंकाशी उच्चाराने किती मिळते. जुळते आहेत हे 
लक्षात येईल. या सर्वच द्राविडी भाषांमध्ये , अंनेक 
बाघतीत साम्य दिसून येते. आणि यामुळेच गोंडी ही 
द्राविडी भाषा आहे असें सांगण्यांत येते. 

प्राध्यापंक भाऊ मांडवकर यांनी “बाराला गोंडीत 
६ वांरंडा ' म्हणतात असे * कै. खपप पी द भै 
दाता 1810986” या सेतुमाधवकृत पुस्तका- 
तन' सांगितले, तेव्हा ' पारेंडा ? शब्द मला माहीत 
झाला. १९६३मध्ये मी भोपाळला गेलो असता 
श्री, किसनराव उयके या गोंड व्यक्तीशी संपक आला 
व मध्यप्रदेशातील काही काही भांगात “वीस या 
आंकड्यांला गोंडीत ' रण्णूगर?, म्हणतात असे मलां 
कळले. अनेक आदिवासींमध्ये आज मधले आकडे न 
दिक्तता ' वीस? आकडा मात अंलबत दिसतो, याचे 
कारण कांय असावे बरे? यांत एक सत संभवते. 
6 कोलाम ?या प्रबंधात प्रा. माऊ मांडवकर म्हणतात; 
6 _,. फक्त १.ते ५ एवढेच आकडे कोलळामी माषेत 
आहेत. त्यानंतर ते मराठीचा वापर करतात. आदिला- 
बाद भागातील कोलाम पाचानंतरचे काही तेलगू 
आकडे स्वतःचे म्हणून वापरतांत, परंतु संपूर्ण कोलांम 
जमातीला ते माहीत नाहीत. मात्र २० हा आकडा 
कोलामीत सगळ्या भागात आढळतो .-« कोलामांच्या 
भाष्रेत पाच. नंतर वीस हाच आकडा आढळतो, 
यातही. हेंच सूत्र संमवते ! रि 

१९६५ मध्ये श्री. मॅगलसिंग उयके यांचे ल्य़ा- 
निमित्ताने मळा नागपूरमधील गोंडी शाळेच्या , एका 


२. भाऊ मांडवकर : “ कोलम * पृष्ठ २१०, 


पोळास्त्य शिक्षकाशी चर्चा करण्याचा योग आला. 
आणि तेथे मला शून्य म्हणजे ' गर ' किंबा “ गार? हे 
निश्चित माहीत झाले, | 

तीन साडेतीन वर्षापूर्वी चांदूर तालुक्यातील झिबूजी 
भलावी.या पौळास्त्य गोंडाकडून “ पाचपन्नास फेकते । 
हजारशृ लोटते? या अर्थाचे एक कोडे गोंडीतून 
ऐकायला मिळाले होते, ते असे- 

“८ खे संगर तिपता । नुनुंगेर दुसता ।॥ ” धान्य 
पाखडण्याचे हे कोडे आहे. यात से म्हणजे पाच व 
सेंगर म्हणजे पन्नास असा अथ आहे. गोंडामध्ये 
हजार हा आकडा होता किंबा नाही याबद्दल निश्चित 
मत देता येत नसले. तरी तो असेलच तर ' चूरंगार ? 
अक्रा स्वरुपात, 

“नूर म्हणजे दमर हे तर गोंडात आहेच आणि 
असावा गर किंवा गार म्हणजे रान्य असेही आहे. 
तेव्हा हजाराला नूरंगार म्हणायला हरकत नाही. मात्र 
असां शब्द प्रचारात नाही हे मान्य करणे भाग आहे. 

: अब्ज करोडो लोक गेळे? असे बोलण्याकरिता 
गोंड लोकं ' पुन्द्कानोक॑ पुन्दकांग सातुर्क” असे 
म्हणतात.या वाक्यावरून मी माझी मते तयार केली, 
ती सत्याला जवळची असू शकतील असे वाटते. 

वरील वाक्याचे एथकरण असे होईल- पुन्‌ म्हणजे 
करोड; “ पुन्‌ ? वर ' गर? ठेवून * पुन्गार? तयार 
करता येतो. पुंगार. म्हणजे अब्ज. पुंगारचा राब्दा्थ 
आहे ' पद्म ? किंवा फूल 

लाखाला गोंडीत लाखच म्हणतात पण लक्की किंवा 
अक्की असेही म्हणतात. लक्की हा लाखाचाच अप- 
भरी आहे. यात अक्क्री म्हणजे पान अर्थाच्या आकी 
शब्दापासून तयार झालेला असून अर्थ ' लक्ष? 
असाच करतात. या अक्कीबर ठेऊन “ अक्कींगर 
म्हणजे कोटी असे म्हणण्यासही काही हरकत नाही. 

याप्रमाणे मी काही गोंडी पुस्तकांच्या आधाराने 
आणि तद्विषयक इतर सामुग्रीच्या आधाराने गोंडी- 
मध्ये संपूर्ण संख्यागणन करता येईल असा लहानसा 
प्रयत्न केलेला आहे. मात्र गोंडी मध्ये अंक 
( वर्णदेखीळ ) कसा लिहावा याची सोय नाही. तो 
आपणांस देवनागरी लिपी किंवा अंकांनी लिहूनच 
कार्यमाग साधू शकतो. कारण सध्या तरी गोंडीच्या 


५३ 


0 


मराठीचा विकास 


- नँबभोरत 


लिपीची निर्मेती झालेली नोही, आणि झाली तरी ती 
नसती डोके-दुखी होईल. कारण या असंख्य भाषांच्या 
गर्दीत हीस कोण वळून पहाणार १ 


खालील पैकी काही अंक मूळात गोंडीमध्ये असले- 
त्यांच्याच आधारे आहेत, आणि काहींतरं गोंडीतच 
मुळात आहेतं. देवनागरी अंकपद्धतीने लिहून त्यांचा 
उच्चार गोंडीभाषेमध्ये कसा करता येईल हे खालील 
तक्त्यात दशविले आहे. 


गोंडी संख्यागणन 


-सरठो गोंडी मराठी गोंडी 

१, एक - उंदी २८. अद्वावीस - रेन्नामुंग 

२. दोन - रंड २९, एकोणंतीस - रेन्नुमीग 

३. तीन - मुंद ३०. तीस - मुन्तुगर 

४. 'चांर- नाळुंग ३१, एकतीस - मुन्नोंदी 

५. पाच - सयुंग २२. बत्तीस - मुरेंडा 

६. सहा -सारूंग ३३. तेहतीस -मुम्मुंडा 

७. सात - एळूंग २४. चौतीस - मुन्नाठू 
*८. आठ-अळमुंग ३५. पसतीस - मुन्नुसय 

९, नऊ - उलमांग ३६. छत्तीस - मुन्नुसार 
१०. दहा - पद ३७. सदतीस - मुन्नेळूंग 


३८. अडतीस - मुन्नामुंग 
३९ एकोणचाळीस-मुन्मुर्मांग 


११, अकरा - पानूंदी 
१२, बारा - पारेंडा 


मराठी गोंडी 


५५, पंचावन - सिक्षय 
५६. छप्पन - सिक्षार 
५७. सत्तावन - सिकेरूंग 
५८. अट्ठावन - सिकांमुंग 


सराठो गोंडी 


७८. अल्याहत्तर - इरामुंग 
७९, एकोणऐंशी - इरूमाँग 
८०. ऐंशी - अमुंगर 

८१. एक्यांशी - अमोंदी 


५९, एकोणसाठ - सिकुमाग|८२. बँशी - अमेडां 


६०. साठ - सरौगर 
६१. एकसष्ट - सरोंदी 
६२. बासष्ट - सरेंडा 
६३, त्रेसष्ट - सपुंडा 
६४. चोसष्ट -- सन्नाल 
६५. पासष्ट - सरूसय 
६६. सहासष्ट - सरूसार 
६७, सदुसष्ट सरेरूग 
६८. अड्सष्ट -सरामुंग 
६९, 
७०, सत्तर - येरगर 
७१, एकाहत्तर - इरोंदी 
७२. जाहत्तर - इरेंडा 
७३. ञ्याहत्तर - इथुंडा 


७४. चोऱ्याहत्तर - इर्नाल 


७'५. पंचाहत्तर - इसंय 
७६, प्राहत्तर - इसोर 
७७, सत्त्याहत्तर - इरेरूंग 


८२३, त््यांशी - अमुंदा 
८४, चौऱ्यांशी - अमुनाल 
८५. पंचांशी - अमुसय 
८६. शाहांशी - अमुसांर 
८७, सत्त्यांशी - अमेरूंग 
८८. अल्यांशी-अमाळूमुंग 
८९, एकोणनव्बद-अमसुल्मांग 
९०. नव्वद - उलमागरं 

९ १, ऐएक्याण्णज - उल्मौदी 


एकोणसत्तर | ९२.. बॅण्णव - उल्मेडा 


९३, त्र्याण्णव - उल्मुंडा 
९४, चौऱ्याण्णव-उल्मन्नाळ्‌ 
९५, पंच्याणूणव-उल्मस्सय 
९६, शेहाण्णव-उल्मस्सार 
९७, सत्याण्णव - उल्मेळूग 
९८. अट्डटयाण्णव - उल्मसुंग 
९९. नव्याण्णव -उमोल्मांग 
१००. रोभर -न्र 


१३. तेरा -पामुंडा 


४०. चाळीस - नल्लूगर 


४१, एकेचाळीस - नलूंदी 
४२, बेचाळीस - नहेंडां 
४३. त्रेचाळीस -- नठूमुंडा 
४४ चौवेचाळीस-नल्लनात्म 
५. पंचेचाळीस-नल्ठूसय 
४६, छेचाळीस - नल्ल्सार 
४७. सत्तेचाळीस - नछेरूग 
४८, अडेचाळीस - नलासुंग 
४९, एकोणपन्नास -नलुमोग 
५०, पन्नास - सिर्कूगर 
५१, एकावन - सिकून्दी 
५२, बावन - सिंकेन्डा 
५३. त्रेपन - सिमुन्डा 
५४, चोपन - सिक्‍्नाल 


२४. चवदा - पानाल 
१५. पंघरा - पासय 
१६, सोळा - पासार 
१७. सतरा - पयेळूं 
१८. अठरा - पामुंग 
१९, एकोणवीस - पौमांग 
२०, वीस - रण्णूगर 
२१, एकवीस - रेणूंदी 
२२, बावीस - रेट्रेंडा 
२३. तेवीस - रेमुंडा 
२४. चोवीस - रेत्नात़ 
२५, पंचवीस - रेन्नुसय 
२६, संध्वीस - रेन्नुसार 
२७, सत्तावीस - रेळेळूंग 


ज्याप्रमाणे मराठीत * पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा , 
तिसऱ्यांदा * आदि, असे म्हटले जाते, त्याच 
प्रमाणे गोंडीत अनुक्रमे उन्वीर, रूवीर, मुव्वीर 
अस म्हटले जाते. सेतुमाधवराव यांनी ! इव्वीर ? 
शब्द ' १ ल्यादा ? साठी सांगितलेला आहे.$ पण 
* इब्बीर ? हा गोंडी शब्द * दोघे ? (उण) चा 
शब्दाय आहे. हेद्राबाद विभागात अधिक प्रचलित 
आह, 

मराठीप्रमाणे “१ हे, ररे, ३ रे, ४ ये, पवे 
६्वे या करिता गोंडीत अनुक्रमे * उन्दवे 
स्त्रे, मुन्वे, नालवे, सयवे, सारवे इ. ) असे 
म्हणतात, वऱ्हाडात मात्र असा प्रयोग अधिक करतात 

आजच्या गाडी भाषेत संख्यांकन जवळ जवळ 
सवच भागातून नाहीसे झालेले होते, त्या त्या भागातील 


ष्‌ 


गोंडी संख्यांकन 


भाषातूनच ते संख्यांकन ( 00पण712 ) करीत 
असत, पण आता मात्र गोडी संख्यांकनाचे संपूर्णतः 
पुनरुज्जीवन होऊ शकते. आणि त्यातील सर्वे बुटी 
भरून काढल्या जाऊ शकतात. कारण पुष्कळसे विचार- 
वंत या भाषेच्या अभ्यासात व संशोधनात गुंतलेले 
आहेत. विशेषतः माजी मंत्री श्री देवीसिंह चव्हाण, 
प्रोफेसर भाऊ मांडवकर, श्रीमान बोधनकर- चीफ 
रिसर्च ऑफिसर, ट्रायब्रढ रिसचे युनीट महाराष्ट्र; 


(&) 


- 
- 
न 
र 
: 
ी 
भा 
: 
र्‍ 


सबंध पान 


रु, ८? 
कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधि 


घावल्या मजकुराबरोबर द्यावव 
वषीतीळ किंमान सहा 


१, 
र, 
- 
संपूर्ण वर्षभर जाहिरात 

जाहिरातीच्या आकारावर न्याव 


जाहिरातीसंबंधी अ 


““ 


द्रव्याच्या? 


४००४७०४७०४ ळक ळी लडी 


५ नवभारत ” मासिक 


जाहिरातीचे दर 


अर्धे पान 

रु. ४५ 
क॑ आकार, 
च्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, 
अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्‍के सवलत, 
ी दिल्यास २० टक्के सवलत. 
हायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल, 


धिक चौकशी व पत्रव्यवहार : 
व्यवस्थापक “ नवभारत ५ मासिक 


य्यः०ध्य०्यार्कर्क कक कक क &, 


आणि श्री क. ब. तोडसाम इत्यादि व्यक्तींची नांवे 
उछेखनीय आहेत. मागीळ ५-६ वर्षापासून ' आदि- 
वासी सुधार सेवा समिति, आदिवासीनगर अमरावती 
ही संस्थादेखीळ या कामात प्रयत्नशील आहे. 


मी या सर्वाचा उपयोग करून हे गोडी-संख्यांकन 
गोडी- भाषिकांच्याच नव्हेतर भाषाशास्त्र्ञांच्या सेवेस 
सादर करीत आहे, 


ती सेतुमाधवराव ) ॥ छ१काणपा8ा 0 जगाती ग:ध्या्ठण१80, 


-()” 


पाव पान 
रु. ३० 


वर:००्य००००७०६७ ०७ चय क्य) 


प्राज्ञ भेस, वाई जि० सातारा ४७ 


५५ 


अनुक्रमणिका 


पुस्तक परामदा-| 


जुने वाडाय : नवे संशोधन* 


मराठी भाषा व वाड्य़य यांच्या अभ्यासासाठी व 
संशोधनासाठी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांच्या 
स्थापनेमुळे उत्तेजन मिळू लागले आहे. या विद्यापीठा- 
तील मराठी विभागाकडून संशोधनकार्य योजनापूवक 
सुरू झालेले आहे. तथापि स्वयेप्रेरित संशोधन -करणा- 
ऱ्यांची संख्या मात्र त्यामानाने दिसून येत नाही. ही 
काळजी करण्यासारस्री स्थिती आज निर्माण झाली 
आहे. जुन्या वाड्यय़ाचे प्रकाशन करणे ही आजही 
समस्या होऊन राहिली आहे. संद्योधनपर लेखनाला 
ज्यांच्याकडून उत्तेजन मिळावे अशी अपेक्षा असते, 
अद्या काही नियतकालिकांकडूनही त्याची उपेक्षा केली 
जाते. ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीत प्राचीन 
मराठी वाड्याची जुनी बाडे धुंडण्यासाठी वणवण 
हिंडावे, त्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या नव्या गोष्टी मराठी 
वाचकांसमोर मांडाव्यात, यासाठी लागणार्‍या द्रब्य- 
साहाय्याची शक्‍यता नसताना पदरमोड करावी आणि 
हे सव लेखन प्रकाशात आणण्यासाठी घडपडावे ही 
जिद्द बाळगणाऱ्या व्यक्ती दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत 
जाव्यात यात नवळ नाही. या सवे पाश्चंभूमीवर 
डॉ. पंडित आवळीकरांच्या 'जुने वाडमय नेवे संशोधन' 
या लेखसंग्रहाचे त्यानी स्वतःच केलेले प्रकाशन 
आद्यादायक मानावे लागेल. 


डॉ. आवळीकर यांच्या या संग्रहात एकोणीस 
लेखांचा समावेश आहे. विष्णुदास नामा, महानुभाव 
कवि नवरस नारायण, एकनाथ, मुक्तेश्वर, विप्रनारायण 
आणि चंद्रात्मज रुद्र या परिचित मराठी कंबींच्या 
कान्यवृत्तींचा आणि त्यांच्या जीवनाचा परिचय 
सुरुवातीच्या काही लेखात त्यांनी करून दिलेला आहे. 
पण एकूण संग्रहात अपरिचित कवींचे जीवन व त्यांचे 
वाड्य़य यांचा परिचय करून देणाऱ्या लेखांचे प्रमाण 
जास्त असून ते या संग्रहाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य 
आहे. मुख्यतः कर्नाटक विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातीळ 
अनेक मराठी कवींच्या रचनांचा 


% जुने वाडमय ! नवे संद्योधन लेखक, प्रेकारोक- डॉ. पंडित आवळ 


मूल्य - १० - पृष्ठे २०२, 


५६ 


अनुक्रमणिका 


दाखविणारी चर्चा उद्बोधक आहे 


परिचय! यात. 


आलेलां आहे. यात कित्येक कर्नाटकस्थं संताची 
चंरित्रेही' आहेत. विजापूर किंवा बेळगाव जिल्ह्या- 
तीळ  ऐंगाळी, विजापूर, लोकापूर, कारवंडकी, 
सारवाड, गुल्होसूर, मुरगोड अशा. अनेक गावांचा 
उल्ले त्यानिमित्ताने होतो. या सर्व गावांचा एंक 
आलेल तयार केला तंर या कर्नाटकस्थ ..संताचे. आणि, 
कवींचे कार्यक्षेत्र मराठी वाचकासमोर उभे राहू 
शकेल, मराठी संतांच्या कार्याचा यांच्यावर झालेला 
परिणाम पाहता येईल आणि त्या दोघात काही समान 
दुवा सापडतो की काय हेही शोधता येऊ शकेल. 

या नव्याने उपल्ब्ध झालेल्या वाड्याचे प्रामुख्याने 
तीन प्रकारात वगीकरण करतां येण्यासारत्रे आहे : (१) 
मुडलगी मठातील * बोधपरपरा ( २) वडवाळतसिद्ध 
नागेशपरंपरा आणि (३) चिदैवर दीक्षितपरंपरा 
यांपैकी मुडलळगी ( जि. बेळगाव ) येथील मठात 


' उपलब्ध झालेले साहित्य महत्वाचे आहे. ही परंपरा 


मराठी कवि मुकुंदराज याचेशी संत्रंध जोडणारी व 
इतरही काही कवींशी नाते सांगणारी अश्ी आहे. या 
मुडलगी मठात डो. आवळेकर यांना मिळालेले 
£ देशिक चरित्र? प्राचीन मराठी चरित्रवाड्मयात भर 
टाकणारे आहे. या बोधपरंपरेतील रंगगोध, अद्वय- 
बोध, शिवत्रोध, रंगबोध व शिवबोध या प्रमुख 
संताची चरित्रे यात झाली आहेत, देशिक चरित्र! 
यातील देशिक ऐवजी “गुरु' हा त्याच अर्थाचा 
अब्द वापरता आला असता, परंतु त्याच नावाचा 
इसरा ग्रंथ असल्याने ' देशिक ' हा शब्द त्याने 
नवडला असावा, असे लेखक म्हणतात. 

या बोधपरपरेतील पहिळे रंगजोधस्वामी यानी 
गीतेवर लिहिलेल्या ' रंगबोधिनी ? या टीकेच्या उपळब्ध 
पहिल्या अध्यायाचा परिचेय डों. आवळीकर यानी 
केलून दिळा आहे, या अध्यायाची भाषावेशिष्ट्ये 
, याच रंगबोध- 
शवरही एक टीका लिहिली. याही 
य ब भाषावैशिष्टये छेखकानी ' दाखवून 


ठीकर कर्नाटक आर्टस्‌ केलिज़; धारवाड 


स्वामीनी योगवासि 
ग्रंथाचा पर्चि 


"करखगघर चिजा) 


८८ 


व्यि 


पुस्तक-परामशी 


दिली आहेत. याच परंपरेतील अद्वयरोधांच्या कवि- 
तेचां परिचय या संग्रहात आपल्याला मिळतो. 
-ही कविता अध्याकरंगाने. रंगलेली आहे. या 
कवीचा काळ सोळावे शतक हा आहे असे लेखक 
मानतात. 


५ गुरुमालिका : एक अध्याय? या लेखात लेख- 
कानी कर्नाटकातील एक संत महीपति यांचे लौकिक 
चरित्र सांगितले आहे. या गुरुमांलिकेत आणखी कोणा- 
संतांची चरित्रे आली हे स्पष्ट होत नाही, शिवाय 
या महीपतींची माहिती लेखकानी कानडी * कीर्तन- 
संग्रहा 'वरून देण्याचा प्रयत्न केळेढा आहे, स्वतः 
महीपतीची रचना उपलब्ध नाही. यामुळे केवळ 
महिपतीच्या लौकिक चरित्रावरच समाधान मानून 
रंहावे . लागते. ' नागेशलीलामृत ? या ग्रेथावरून डॉ. 
आवळीकरांनी कवि आलमस्रान आणि अज्ञानसिद्ध 
नागेश या नागेशापरंपरेतील कवींची माहिती दिली 
आहे. ज्या ' नागेशलीलामृत * ग्रंथावरून ते माहिती 
देतात, तो ग्रंथ श्री. वा. सी, बेंद्रे यांच्या मते सन 
१९३४ मधला आहे. तर लेषक तो १८४८ मधील 
मानतात. * संकटहरणी ? प्रस्तावनेत श्री. मोहोळकर 
यानी दिलेली माहिती डॉ. तुळपुळे यांनीहो विश्वसनीय 
मानलेली नाही. दुसरा पोषक पुरावा नसताना डॉ. 
आवळीकर मात्र ती खरी असल्याचे ठामपणे सांगतात. 
संशोधित व्यक्ति बा कृतीसंजधी नवीन काही मांड- 
ण्याची इच्छा असली तरी त्यात अभिनिवेश असू नये 
व ते निंदान तकंत्राह्म ठरू नये एवढीच या बाबतीत 
अपेक्षा असते. या दोनंही कबींच्य़ा बाबतीत समाधान 
होण्याइतके हांती लागत नाही, एवढे म्हणावेसे वाटते. 
मांत्र- अज्ञानसिद्धांच्या चार नवीन प्रकरणांची ओळख 
डॉ. आंवळीकरानी दिली असून ती महत्त्वाची आहे. 


बेळगाव जिल्ह्यातील गुलंहोसूर येथे होऊन गेलेले 
एक अवतारी पुरुष चिंदेवर दीक्षित यांचे एक शिष्य 
राजाराम यानी लिहिलेल्या ' श्रीमच्चरित्र' या अभंगा- 
त्मक चरित्राचा परिचय डॉ. आवळीकरानी त्यांच्या 
विविध वैदिष्ट्यांसह करून दिला आहे, मात्रे था 
हेखांत या चरित्रातील व्यक्तीच्या अनुषंगाने ऐतिहासिक 
स्वरूंपांची माहितीचं त्यांनी दिली आहे. सामाजिक 
जीवन, . तत्त्वज्ञान, कान्यविशेष यांची चर्चा नाही 


न, भा. ८ 


“चरित्राचा तपशील तर बाजूलाच राहिला. ? असे ते 
स्वतःच सांगतात, याच चिद्‌ंवर परंपरेतील परंतु 
तुकारामाला गुरु .मोनणारी एक कवयित्री विठाबाई 
हिच्या. अभंगांचा व चरित्राचाही परिचय आपल्याला 
मिळतो 


“ विष्णुदासनांम्याचे हरिश्रंद्राख्यान ' केंद्रस्थानी 
ठेवून त्याच्या आधीच्या व नंतरच्या हरिश्चंद्राख्यांनांचा 
कथानकापुरता विचार येथे केलेठा आहे. नामदेव, 
जनाबाई, मुक्तेश्वर, श्रीधर यांच्या काव्याशी तुलनाही 


केली आहे. परंतु या कवीनी मूळ कथानकात केलेल्या 


फेरफारांचे आधार कोणते हे सांगितलेले नाही. 'त्यामुळे 
कल्सनात्रशय कोणी कुणाचे व किती घेतले हे ठरविणे 
कठीण. काही शब्दसाम्य मात्र आढळते. 

महानुभाव . कवि नंबरस नारायण यांचा ' दोल्य 
पवे ? हां ग्रंथ लेखकास उपलब्ध झालां असून त्यांचो 
त्यानी एंका लेखात परिचय करून दिला आहे. हो 
कवि १९४ .व्या शतकात होंऊन गेला असे ' लेखक 
मानतात.. परंतु त्यांच्या काव्यात येणाऱ्या * फिरंग्यांच्यां 
उल्लेखावरून तो १६ व्या हातकातील असला पोहिंजे 
अस वाटते. सारगधर भोजने हा नवरस नारायण भेव्हें 
हे लेखकानी साधार सिद्ध करून दाखविले आहे. 

"« चंद्रहासाल्यान ? हे २०३ ओव्यांचे अपूर्ण 
स्थितीतील काव्य लेखकाना उपलब्ध झाले आहेः 
भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुणे व समर्थ वाग्देवता 
मंदिरातही ' चंद्रहास कथा ' व *' चंद्रहासआख्यानं? 
नामा पाठकाच्या नांवावर आहेत. ळेखकानी सारें 
विवेचन हे ' चेद्रहासाख्यान ? विष्णुदास नाम्यांचे आहे 
असे धरून चालविले आहे. त्यामुळे विष्णुदास नामा 
हा या आख्यानाचा कर्ता असावा, असा माझा ग्रह 
झाला असेही ते म्हणतात, पण शोवटी मात्र “परंलु 
सध्या मात्र मला उपलब्धं झालेल्या चेट्रहासाख्यांनांचा 
कर्ता नामा पाठक आहे एवढे निश्चयपूर्वक म्हणतो 
असे म्हणून त्यानी वाचकांना बुचकळ्य़ात टाकळे आहे 
हे विधान सिद्ध करण्याचे माञ राहून गेळे आहे, पुळे ब॒ 
पुणे येथील प्रतींचा शोध घेतला असता तर या 
लेखाचा एवढा प्रपंच करण्याचे कारण उरळे नसते. .... 


डा. आवळीकर याना उपलब्ध झालेल्य़ा श्री एक- 
नाथांच्या भावार्थ रामायणातील ' युद्धकांडांतींल.२ 


ष्छ 


नवभारत _ 


क्वाही वैशिष्ट्यपूर्ण भाग त्यानी उजेडात आणलेला आहे; 
सकनाथानी संप्तकांडात्मक रचना केढी असावी असे 
जञयरामसुताप्रमाणे त्यानाही वाटते. * एकनाथांचाच 
झध्याय जयरामसुताने स्वतःच्या .शब्दांत थोड्याफार 
फ्रकाने त्यांने रचून घातला ' हे डॉ. आवळीकर यांचे 
विधान पटण्यासारखे नाही. एकनाथांचा श्रीरामाकडे 
पाहण्याचा विशिष्ट दृष्टिकोन जयरामसुतांना सांमाळता 
आलेला नाही, आणि संपूंणे कथाच वेगळ्या संदर्भात 
लिहिलेली आहे. “ फरकाचा तपक्षील देण्याचे कारण 
नाही ? अस आवळीकर म्हणतात. पण त्याचीच नेमकी 
आवडइयकता आहे. एरव्ही एकनाथ व जयराम सुता- 
तीळ. त्याना वाटणारी जवळीक पटणारी नाही, 


* मुक्तेश्वरावरं प्रकारा ? या लेखात मुक्तेश्वरास कर्ना- 
टकातील डंबळ येथ नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न आवळी- 
क्रानी केला आहे. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर ही 
सवे : अनुमाने ? आहेत आणि त्याळा बहिरंग पुरावा 
अद्यापि मिळालेला नाही. विजापूरचे डॉ. ना. ब. 
जोशी यांनी आवळीकरांची ही सर्व विधाने खोडून 
काढलेली आहेत. असे असताना त्यावर काही भाष्य 
न करता मूळ लेख जसाच्या तसा ग्रेथनिविष्ट करण्यात 
आवळीकरांची आग्रही भूमिकाच अधिक दिसून येते. 


'ई विप्रनाराण ? हा डॉ. आवळीकरांचा लेख 
म्हणजे मी * विप्रनारायणकृत अश्वमेध ' या 'लोकसत्ते' 
मध्ये. लिहिलल्या लेखाची दुसरी बाजू आहे, या लेखात 
डॉ, आवळीकरानी माझ्या काही विधानांचा परामडी 
घेतलेला आहे. तथापि ग्रंथात हा ठेख समाविष्ट करीत 
असताना मूळ ळेखातील विधानांचा गोषवारा त्यानी 
दिला असता तर अधिक बेरे झाले असते. ' अश्वमेघ ! 
कर्ता विप्रनारायण याच्या जीवनाचा अधिक विचार 
व्हावा आणि त्याच्या काव्याशी अधिकं जबंळ जाता 
यावे यादृष्टीने डॉ. आवळीकरांचा हा लेख अतिशय 
उपयुक्त असा आहे. 


कर्नाटकातील एक उपेक्षित कवि चंद्रात्मज रुद्र 
याच्या जीवनावर प्रकारा टाकणारे डॉ, आवळीकरांचे 
संशोधन मौलिक आहे.. मुडलगी येथील बोधंपरपरेशी 
असलेला चंद्रात्मज रुद्राचा संबंध हा त्याच्यासंजंधी 
नव्याने विचार करावयास लावणारा आहे. आजवर 
त्याचें * उंद्योगपर्व *च उपलब्ध होते. परंतु त्यांच्या 


ष्ट व 


काही मराठी व कानडी स्फुटं पदांचाही परिचय डॉ. 
आवळीकरानी करून दिला आहे. विविध संशोधकांच्या 
मतांचा परामशे घेऊन डो. आवळीकर यांनी “ चंद्रा- 
त्मज रुद्धा *चा काळ शके १६४० ते १७०० हा 
ठरविला आहे. तो सत्याला अधिक जवळचा असल्याने 
मान्य होण्यास प्रत्यवाय नसावा, माझ्याकडे असलेल्या 
* उद्योगपर्वाच्या ' हस्तलिखितात त्याचा लेखनकाल 
“ डाके १६७४? अंगिरस संवत्सर श्रावण शुद्ध द्वादशी 
सोमवार हा देण्यात आलेला आहे. आणि माझ्या- 
कडील हा पुरावा डॉ. आवळीकरांचे विधानास 
अऱ्यंत पोषक असाच आहे. 


डॉ. आवळीकरांच्या संशोधनाचा हा धावता परा- 
मशे आहे. संद्योधनासाठी आवदयक ती परिश्रम- 
शीलता आणि कल्पकता यांचा प्रत्यय या ग्रंथाच्या 
पानापानातून येतो, ग्रंथलेखक, त्याचे जीवन आणि 
काल यांचा विचार अत्यंत साक्षेपाने व सत्याच्या 
अधिकाधिक जवळ जाण्याच्या भावनेने त्यानी केला 
आहे. मराठी ' वाड्याच्या. इतिहासलेखनात अक्ष 
साक्षेपी वृत्तीची अतिशय आव्यकता आहे. यामुळे 
विशिष्ट काळातीळ आणि प्रदेशातील वाड्मयीन 
प्रवाहांचा चांगला परिचय होण्यास मदत होऊ शकते. 
आपल्या विधानाच्या समथनाथे ठायी ठायी डॉ. 
आवळीकरांनी विपुल संदर्भ दिलेले आहेत. मूळ वित्र- 
याला त्यामुळे बळकटी येतेच पण एकप्रकारचा बैदिस्त- 
पणाही प्राप्त होतो. सामान्य वाचकाला यातील काल- 
निश्चितीची बा तत्तडश 'चची कदाचित रुचणार नाही; 
परंतु मराठी वाड्मयाच्या अभ्यासकांना त्याचे मोल 
निश्चितचं जाणवेळ, मराठी वाड्मयाच्या इतिहासात 
डॉ, आवळीकरांनी आपल्या संशोधनाने अनेक 
उपेक्षितांना स्थानापन्न केळे आहे आणि उद्याच्या 
वाडूमयेतिहासकारांना त्यांची नोंद॒ घ्यावी लागेल 
अशी त्यांची वैरिष्ट्येही दाखवून दिली आहेत. 
वेगवेगळ्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखांचा 
प्रसिद्धीकाळ व त्या त्या नियतकालिकांचे नाव त्यानी 
त्या त्या ळेखाखाली दिले असते. तर या संग्रहास 
अधिक पूर्णता आली असती. चिकित्सक बाचकाला या 
लेखसंग्रहात भरपूर वैचारिक खाद्य मिळण्यासारखे 
आहे आणि नवे धागे आणि नवे दुवेही. सापडण्याची 


त्वपड्या ण 
उड 
"-ऐओर्कओ ऊं उ -ा-यळी 
“करडगघर च घ्य 


पुस्तक-परामशी 


शकयता आहे. आणि तसे झाले तर आवळीकरानाही 
आपल्या परिचयाची पावती मिळाल्यासारखे होणार 
आहे. 

- काही विशिष्ट परिचित कवींविष्रयीचे संशोधनात्मक 
लेख सोडले तर या संग्रहातील बहुसंख्य लेख अनेक 
नवीन कबींचे जीवन व वाडय़य यावर प्रकाश टाकणारे 
आहेत. डॉ. आवळीकर यानी कर्नाटकातील प्राचीन 
मराठी साहित्य व त्यात. त्यांनी उजेडात आणलेल्या 
कवींचे नेमके स्थान याविषयीचा एखादा परिचयात्मक 
लेख या संग्रहात समाविष्ट केला असता तर विषय- 
प्रवेशाच्या दृष्टीने तो फार उपयुक्त ठरला असता. 

* जुने वाड्यय नवे संशोधन ?. या लेखसंग्रहास 
पुणे व कर्नाटक विद्यापीठाकडून तसेच महाराष्ट्र्‌ राज्य 
साहित्य व संस्कृति मंडळाकडून अनुदाने मिळालेली 
आहेत. विशिष्ट वाचकवग असणाऱ्या या अ्ा 
वाडूमयाच्या प्रकारानासाठी अशा अनुदानाची फार 
जरूरी असते, त्या दृष्टीने या ग्रेथास साहाय्य केल्या- 
बद्दल या सर्वाचे अभिनंदन करणे जरूरीचे आहे. 

मराठी वाड्याच्या इतिहासात आजवर उपेक्षित 
राहिलेल्या अनेक कवींना प्रकाशात आणण्याचे कार्य 


3६ 


भड 


४; 
क 
ह 
कढ 
क 


£& मासिक्रा 


छे 
ल 


क 


ऱ्ू 


& या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, बादाचा, 
पक्षाचा किंबा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं. 


सिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सतयनिष्ठा, संयम 
आणि सहिष्णुता असतीळ अक्षी काळजी घेतली जाईल, 


इ :252203> 8०28०8 -0880$> -8०88083> "5३०86०3 -$०86णडे> 


डॉ. पंडितराव आवळीकर यानी केले-आहे. यापूर्वी 
निजगुण शिवयोगी यांचा * विवेक चिंतामणी! १ हा 
ग्रंथ प्रकाशित करून मराठीतील लिंगायत पंथीयांच्या 
वाड्मयाकडे मराठी चाचकांचे लक्ष वेधले. त्याच- 
प्रमाणे या नव्या संग्रहात त्यांनी मुडळगी ( ता. गोकाक, 
जि. बेळगाव ) येथील महातील बोधपरंपरा व त्या 
परंपरेतील उपयुक्त व विविध वाडू्मयकृती यांचा त्यांनी. 
करून दिलेला परिचय प्राचीन मराठी वाड्याच्या 
अभ्यासकाला नवे दालन दाखविणारा आहे. या 
परंपरेचा अनेक मराठी कवींशी निकटचा संबंध 
आलेला असल्यामुळे तिचे महत्त्व निःसंशय मोलाचे 
आहे. डॉ. पंडितराव आवळीकर यानी जुन्या हस्त- 
लिखितांचा शोध घेण्यापासून ते हा लेखसंग्रह प्रसिद्ध 
करण्यापर्यन्त दाखविलेली परिश्रमशीलता व चिकाटी 
अभिनंदनीय आहे. त्यांच्या या कार्याचे मराठी वाच- 
कानी चीज करणे हे त्याना त्याचप्रमाणे प्राचीन मराठी 
साहित्याच्या अभ्यासकांनाही उत्तिजनकारक ठरणार 


आहे. 


प्रा. बसंत स. जोशीः 


-.६०28०8>- ३०8808 ०8878 "३०88१3 -<३०88१8> -०88"8> प टि 


$$ मानवाच्या व मानवसंस्क्ृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल 
अश्या प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकांस करणें, हें 


या मासिकाचें ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 


ह 584--58808--528 


५९. 


'सार-संकठन 


सोव्हिएट रष्टीतून भारतीय निवडणुका 
_यत्या फेब्रवारी महिन्यात होणाऱ्या मारतीय 
न्निवडणका स्वराज्यप्राप्तीनंतर चौथ्या होत. गेले 
कित्येक महिने या निवडणुकांची तयारी चालू आहे. 
इतके दिवस चालणारी ही तयारी भारतातील 
ग्‌तागुंतीची राजकीय परिस्थिती, आथिक प्रश्‍नांचे 
गांभीये व तीव्र होणार्‍या वर्गकलहांची द्योतक होय 

अखिल भारतीय निवडणुकोच्या आखाड्यात 
एकंदर पंधरा राजकोय पक्ष उतरले- असले तरी 
त्यातील बहुसंख्य पक्ष लहान लहान प्रादेशिक गट 
असून खरी च्रस पाच किवा सहा मोठ्या पक्षातच 
आहे. 

जसजशी निवडणूक जवळ येत आहे तसतसा 
सत्ताधीश पक्षाला होणारा उजवीकडचा व डावीकडचा 
विरोध स्पष्ट होत आहे. काँग्रेस पक्षान्तर्गत विरोध 
उघडकोस येत असून उजवा गट आपले प्रभृत्त्व सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 


कॉँग्रेसच्या काळज्या 

ब्रिटिश वसाहतवादाविरुद्ध चळवळ करून स्वातंत्र्यर्‌ 
प्राप्तीनंतर जवळजवळ दोन दशके काँग्रेसने राज्य- 
कारभार चालविला. या पक्षाचे अंतर्गत घोरण 
विद्षषतः आर्थिक निथोजन, औद्योगिक क्षेत्रातील 
सावेजनिक धंद्यास मिळणारे उत्तेजन व देशाचे 
औद्योगीकरण या गोष्टीस व सर्वसाघारणपण आंतर- 
राष्ट्रीय धोरणास बहुसंख्य जनतेचा पाठिबा आहे असे 
दिसून, येते. १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकींत 
काँग्रेसपक्षाला घवघवीत यक्ष मिळून लोकसभेतील 
पाचशेपेकी ३६० जागा या पक्षाने जिकल्या. परंतु 
त्याच 'निवडणुकौत्त प्रत्यक्षात काँग्रसळा मतदानातील 
निम्याहून कमी' मते मिळाली ही गोष्ट लक्षात 
ठेवली पाहिज. 

१९६४ साली, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासन' पंतप्रधान- 
पदावर असलेले पं. नेहरू मरण पावले. या घटनेमळे 
कॉँग्रंस पक्षात व एकंदरींत भारताच्या राजकीय 
वातावरणात बरीच अस्थिरता. आली; काँग्रेसमधील 


६० 


अनुक्रमणिका 


उजव्या गटाने आपले वर्चस्व स्थापन करण्यास 
सुरवात करून पाकिस्तानशी' झालेल्या संघर्षामुळे 
निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीचा फायदा घेण्यास 
सुरवात केली. त्यातच दुष्काळाची भर पडली वं 
आथिक परिस्थिती ढासळली 


राष्ट्राचा. विकास कोणत्या मार्गाने व कसा 
करावा यावहृल काँग्रेस पक्षात सतत चर्चा चाल 
आहे. पक्षनते सध्या देशात चाल असलेल्या भांडवल- 
शाही विकासाचे वर्णन “ समाजवादाचा प्रारंभ 
म्हणून करीत असतात. परंतु काँग्रेसमध्ये आथिक 
विकासासंबंधी चाळू असलेली चर्चा पुष्कळवेळा 
परस्परविरोधी मते उघडकीस आणते. व त्यामळे 
काग्नसपक्ष म्हणज भांडवलदार व समाजवादी त्याच 
प्रमाण निरनिराळे जातीय गट यांचे एक कडबोळे 
आहे हे सिद्ध होते. भारतीय वत्तपत्रातन काँग्रेस 
पक्षातील उजवे, डावे व मधले या तीन गटातील 
भाडणावर कडाडून व उघड टीका केली जाते. 


काग्रस पक्षाच्या वरिष्ठ नेतत्त्वात असलेली फट 
लोकसभेचा नेता निवडताना गेल्या वर्षी उघड झाली 
श्री. मुरारजी देसाई यांनी उजव्या गटाचे नेतृत्त्व 
करून श्री. इंदिरा गांधी यांना कसन विरोध केला 
त्यावेळी मुरारजींना जरी यक्ष आले नाही तरी त्यांच्या 

कार्‍यांची शक्‍ती कमी लेखणे योग्य होणार नाही 
उजव्या व डाव्या गटातील तेढ निवडणक मंडळ 
नेमतानाही दृष्टोत्पत्तीस आली. पक्षाच्या वतीने 
भारतीय निवडणुका लढविणारे हे मंडळ (पालेमेंटरी 
बोर्ड) पक्षाचे सर्व उमेदवार ठरविण्यास जबाबदार 
असते. या मंडळावर निवडन यण्याकरता डाव्या 
गटातील श्री. के. डी मालवीय यांनी काँग्रेस अध्यक्ष 
श्री. कामराज यांचाही. पाठिबा मिळवला होता 
परतु उजव्या गटाने त्याना मंडळावर येऊ दिले 
रच हे मंडळ उजव्या गटाच्या संपूर्ण ताब्यात 

लिक ' मासिकाच्या म्हणण्यावरून स्वातंत्र्य- 
प्राप्तीनंतर काँग्रेसमध्ये भांडवलदारांचे महत्त्व॑ वाढीस 


सार-संकलन 


लागले आहे. गेल्य़ा. तिन्ही निवडणुकीतील काँग्रेस 
उमेदवारांची, यादी तपासली असता त्यातील 
भांडवलदारांच्या प्रत्यक्ष प्रतिनिधींची संख्या हळुहळू 
वाढत आहे असे दिसून येते. 

स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यात वैयक्तिक वैमनस्ये 
वाढत असून त्याचा तात्त्विक, मतभेदांशी काहीही 
संवंध नाही. हा संघर्ष सत्तास्पर्धेतूनच उत्पन्न होत 
आहे. प्रत्येक प्रांतातील अंतर्गत भांडणे इतकी विकोपास 
जात आहेत की त्यांचा परामर्ष घेण्याकरता एक 
खास कमिटी नेमण्याची गरज गेल्या माचे महिन्यातच 
निर्माण झाली. केरळ, म्हैसूर, ओरिसा व प. बंगाल 
या राज्यातून तर काँग्रेसमध्ये उघड उघड दुफळी 
झालेली आहे. कित्येक ठिकाणी प्रतिस्पर्धीकांग्रेस पक्ष 
निर्माण होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. 
केरळ काँग्रेस, ओरिसातील जन काँग्रेस व वंगाल- 
काँग्रेस निवडणुकीत आपआपले उमेदवार उभे करणार 
असा रंग दिसत आहे. काँग्रेसमधून वाहेर पडलेले 
हें असंतोषी पक्ष एखादा अखिल भारतीय पक्ष 
स्थापन करण्याची शक्‍यताही निर्माण झाली आहे 


असे समजते. ण 
अश्या तर्‍हेच्या अनेक संकटाची जाणीव असलेले 


काही काँग्रेस नेते पक्षाने जाहीर केलेला सामाजिक 
व आधिक विकासाचा कार्यक्रम तावडतोव हा ती 
घ्यावा असा आग्रह करीत असल्यास नवल नाही. 


भांडवलदारांचे नोकर 
* स्वतंत्र पार्टी जर सत्तारूढ झाली असती तर मी 
कितीतरी श्रीमंत ज्ञालो असतो ! ' असे उद्‌गार 
एका बड्या भांडवलदाराने जेम्स पॉट या अमेरिकन 
वार्ताहराजवळ काढले. या वार्ताहाराने स्वतंत्रपक्षा- 
तील नेत्यांचे आपल्या पुस्तकात बरेच गुणगान केलेले 
आहे. स्वतंत्रपक्षाचे प्रमुख नेते श्री. राजगोपालाचारि- 
यार यांना या पुस्तकातील स्तुती इतकी पसंत 
पडली की त्यांनी पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या स्वराज्य 
पत्रात जेम्स पॉटची पाठ थोपटली. शंकसं विकली या 
व्यंगचित्रांच्या मासिकाने मात्र ' स्वतंत्र पक्षाचे ध्येय 
अमेरिकन वार्ताहरापेक्षा जास्त कोणास चांगले 
समजणार ? ! या मथळ्याचे स्फूट प्रसिद्ध केले. 
स्वतंत्र पक्ष अमेरिकावादी असून. भारतीय भूमीवर 
यांना अमेरिकन पद्धतीचे जीवन रुजवाबयाचे आहे' 


६१ 


अनुक्रमणिका 


त्या पक्षाचे अध्यक्ष श्री- रंगा हे तर अमेरिकन राष्ट्र- 
भक्‍त म्हगूनच प्रसिद्ध आहेत. स्वतंत्र पक्षाच्या 
नेत्यांना नेहरूंचे. धोरण म्यूझियममध्ये ठेवावयाचे 
आहे म्हणजच स्वतंत्र पक्षाला अमेरिकेचे राजकीय व 
लष्करी वर्चस्व पाहिजे आहे. अमेरिकेच्या आंतर- 
राष्ट्रीय धोरणाला पाठिंबा. देताना स्वतंत्र पक्षाला 
अमेरिकेचे व्हिएटनाममधील धोरण पण पसंत आहे. 

राष्ट्रीय धोरण आखताना खाजगी भांडवलदारांना 
संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यावर या पक्षाचा भर आहे. सवे 
तर्‍हेचे कट्रोल्स नाहीसे करून परकीय भांडवलाला 
देशाचे दरवाजे सताड उघडे करण्याचा त्यांचा 
इरादा आहे. 


गेल्या निवडणुकीत लोकसभेत या पक्षाला फक्त 
१८ जागा मिळाल्या. तर अनेक प्रांतीय विघान- 
सभातून हा पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून अस्तित्वात 
आला. आगामी निवडगुकोत राष्ट्रीय पातळीवर 
निवडणुकोतील बहुसंख्य जागा मिळण्याची या पक्षास 
आज्या नसली तरी काही प्रांतात तरी बहुमत मिळ- 
विण्याची त्याची कोश्लीस चालू आहे. हा पक्ष म्हणजे 
जनसंघ व प्रजा सोशालिस्ट पक्ष यासारख्या उजव्या 
गटांची गोळाबेरीज . आहे. . त्याचप्रमाणे काँग्रेस- 
पक्षातील उजव्या गटात फूट पाडण्याचाही ते प्रयत्नं 
करीत आहेत. आपले सभासद गटागटाने काँग्रेसमध्ये 
घसविण्याचाही त्यांचा प्रयत्त आहे. 


भगवा धोका 

भगवा हा जनसंघाचा रंग आहे. मे महिन्यात 
जालंदर येथे झालेल्या मेळाव्यात सवंत्र भगवेच 
भगवे दिसत होते. हा धामिक पक्ष जमीनदार लोकांचा 
व॑ गरीब मध्यम वर्गाचा पक्ष आहे. त्यांचा सार्वजनिक 
उद्योगधंद्यास विरोध असून कोठल्याही तऱ्हेच्या 
प्रगतीस व लोकशाहीस त्यांचा विरोध आहे. भारताने 
आपले लष्कर खूप वाढवून अणुबांब तयार करावा 
असें त्यांचे म्हणणे आहे. कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानास 
त्यांचा कठोर विरोध असून कम्युनिस्ट पक्षावर 
बंदी घालावी. असा ठराव त्यांनी जालंदरला केला 
आहे. गेल्या निवडणुकीत जनसंघाला चौदा जागा 
मिळाल्या. यावेळी जास्त जागा मिळतील असे त्यांना 
वाटत आहे. . कारण पाकिस्तानशी झालेल्या लढ्याचे 


0: 


मराठीचा विकास: महा 
राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


. नवभारत : 


दिवस .पक्षाच्या दृष्टीने सुवर्ण दिवस होते. पक्षाचे 
वजन त्या काळात बरेच वाढले. । 

काँग्रेस पक्षाला उजवे धोरण स्वीकारण्यास लावणे 
हा या पक्षाचा मुख्य हेतु आहे. वादविवादाने वा 
हृदयपालटाने ते न जमल्यास हिसक चळवळ करण्या- 
चीही या पक्षाची तयारी आहे. या धमकीत फारसा 
अर्थ नाही. परंतु जनसंघाचे उद्दिष्ट काँग्रेसला सत्ताच्युत 
करण्याचे नसून कम्युनिस्टांना सत्ता मिळू न देणे 
हे आहे. 


डाबी फळी 

१९६२ सालच्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाला 
लोकसभेत २९ जागा मिळाल्या. काँग्रेसपक्षाला 
सर्वात मोठा विरोध याच गटाचा. परंतु १९६४ 
साली या पक्षात फूट पडली असून डाव्या कम्युनिस्टांनी 
नवा पक्ष स्थापन केला आहे. भारतीय कम्युनिस्ट 
पक्षाने, डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाला व इतरही डाव्या 
गटाना या निवडणुकीत एकत्र येण्याचे आव्हान 
केले आहे. गेल्या जून मध्ये झालेल्या पक्षाचा नॅशनल 
कौंसिलच्या बैठकीत “ देशातील प्रगतशील व डाव्या 
विचारसरणीच्या भिन्न भिन्न गटातील वैमनस्य 
दुर करून देशातील डाव्या व लोकशाही शक्‍ती' 
संघटित होतील अद्या तर्‍हेचे वातावरण निर्माण 
करण्याचे ठरविण्यात आले. या ठरावाप्रमाणे प. 
बंगाल, केरळ, नवी दिल्ली, दुर्गापूर, मुंबई व इतरही 
अनेक ठिकाणी झालेल्या चळवळीत व संपात निर- 
निराळ्या डाव्या पक्षांनी व कामगार संघटनांनी 
भाग घेतला. हे संप भाववाढ, दारिद्रय व लोकांच्या 
गरजाकडे दुलंक्ष याबाबत झाले होते. मुंबईत अखिल 
भारतीय कम्य निस्ट पक्ष, डावा कम्यनिस्ट पक्ष, 
संयुक्‍त समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामकरी पक्ष व 
क्रांतीकारी समाजवादी पक्ष हे सवे २५ ऑगस्टच्या 
संपात सामील झाले होते. 

निवडणुका जवळ येत चालल्यामुळे तर डाव्या 
पक्षांची संघटना व्यवस्थित आकार घेऊ लागली 
आहे. अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, डावा कम्युनिस्ट 
पक्ष, संयुक्त समाजवादी व इतर पक्षांनी राष्ट्रीय 
पातळीवर एकत्र येऊन निवडणूक लढविण्याचे नक्की 
केळे आहे. ते आपआपल्या जाहीरनाम्याप्रमाणे 


आपआपल्या मतदार संघातून प्रचार करणार असून 
यात एकसूत्रीपणा आणण्यात येणार आहे. 
कम्युनिस्ट पंक्ष 

-- भारतातील प्रतिक्रांतिकारक शक्‍ती व त्यांना 
पाठिंबा देणार्‍या आंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्‍तींचा 
नायनाट करण्यासाठी सर्वे प्रगत शक्‍तींना एका 
विशिष्ट कायंक्रमाकरता संघटित करणारे असे 
कम्युनिस्ट पक्षाचे धोरण आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचे 
रक्षण हा सर्वात मोठा राजकीय प्रश्‍न आज भारतापुढे 
आहे. व त्याकरता ' काँग्रेसमधील लोकशाही प्रवृत्तीच्या 
गटाच्या व काँग्रेसवाहेरील सर्वे प्रकारच्या प्रगतीशील 
वृत्तीच्या गटांची संघटना करणे जरूर आहे. आथिक 
व्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणण्याची गरज 
कम्युनिस्ट पक्षाला वाटत आहे. मोठमाठ्या भांडवल- 
दारावर निबंध घालून राष्ट्रीय उद्योगधंदे वाढवण्याची 
गरज त्यांना वाटत आहे. वँका व तेलकपन्यांचे 
राष्ट्रीयीकरण करणे आवड्यक आहे. अन्नधान्याचे 
बाबतीत व संरक्षणसामुग्रीत भारताने अमेरिकेवर 
अवलंबून रहाणे धोक्याचे असून परकीय भांडवलाचे 
वर्चस्व झुगारून देणे जरूर आहे. परराष्ट्रीय धोरण 
आखताना अहिसा व शांती यांचा मार्ग आक्रमून 
कोठल्याही तऱ्हेच्या चढावू घोरणापासून अलिप्त 
रहावे. साम्राज्यवाद व वसाहतवाद यांना भारताने 
कसून विरोध करावा. अमेरिकेने, व्हिएटनाममध्ये 
चालविलेल्या युद्धाचा कम्युनिस्ट पक्ष तीव्र निषेध 
करतो. त्याचप्रमाणे तारकंद ठरावाचे तंतोतंत पालन 
करण्याचे धोरण भारताने स्वीकारठे पाहिजे. या 
सवे गोष्टींवरून असे दिसून येते की मारतीय कम्यनिस्ट 
पक्षाचा कार्यक्रमच प्रगतशील असन भारताच्या 
जास्तीत जास्त हिताचा आहे. 


- ३९ सप्टेंबर १९६६ सोन्हिएट टाइम्स. 
पॅसिफिकमधील “त ककमधील एकमतता 


अमेरिका व त्यांची 


परीक्षा घेणार असे. स्पष्ट 


६२. 


"करगधम निघत, 


[फयशमररतनड 


सार-संकलन 


परिषदेने घोषित केलेल्या अटीवर तडजोड करण्यास 
शत्रू तयार होईल असे वाटत नाही. कमीत कमी 
एकवेळ तरी तो प्रयत्न करून पहाणारच ! परंतु 
रणांगणाचे. बाहेर जॉन्सनचे धोरण यशस्वी होऊ 
लागले आहे व त्याचा परिणाम रणांगणावर'झाल्या- 
खेरीज रहाणार नाही. 

१९४७ साली पूर्वे व दक्षिण युरोपमध्ये ज 
काही घडले ते आज आग्नेय आशियात घडत आहि. 
ट्रमनने ग्रीस व तुकेस्तान यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी 


पत्करून दोन गोष्टी साधल्या. कम्यूनिस्टेतर लष्कराला 
एकत्रित येण्यास केन्द्रस्थान मिळाळे व कम्युनिस्ट 
गोटात अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या ग्रीक लष्कराशी 
निकराचे युद्ध करावे की त्यातून माघार घ्यावी या 
संबंधाने वादंग माजले. ग्रीकचा प्रश्‍न मिटण्यास 
त्यानंतर अडीच वर्षे लागली परंतु कम्युनिस्ट लष्कर 
अर्थेन्सकडून सत्ता हिरावू शकले नाही. 


कम्युनिस्टांचा ऐक्याचा प्रयत्न 

अश्याच तर्‍हेचे काहीतरी आज आलियात घडत 
आहे. पॅसिफिकमधील कम्युनिस्टतर राष्ट्रात ऐक्य 
घडवून आणण्याचे काम जॉन्सन करीत आहे. तर 
दुसरीकडे रशिया व चीन यांचे संबंध दर घडीस 
दुरावत आहेत. लहान लहान कम्युनिस्ट राष्ट्रांचे 
सुद्धा एकमत निर्माण करणे कोसिगीनला जड जात 
आहे. मॉस्कोमध्ये जमलेल्या नऊ कम्युनिस्ट राष्ट्रांचे 
चीनबद्दल एकमत होऊ शकले नाही. उत्तर व्हिएटनाम 
व उत्तर कोरिया या परिषदेस हजर राहिली नाहीत. 
रुमानिया व बहुत करून क्‍्युवा-चीनला दोष देणाऱ्या 
जाहिरनाम्याशी संगनमत होऊ शकली नाहीत. 
मोठ्या इतमामाने जमलेले जगातील १४ पैकी ९ 
कम्युनिस्ट राष्ट्रांचे पंतप्रधान, पक्षनेते, व संरक्षण- 
मंत्री मतामतांची देवाणघेवाण करूनच घरी परतले. 
श्री. कोसिंगीन . यांना सर्वे कम्युनिस्ट राष्ट्रांना 
एकत्रित आणणारा मसूदा अजून सापडलेला दिसत 
नाही. संशयाने पछाडलेल्या चीनी कम्युनिस्ट पक्षाला, 
उत्तर व्हिएटनामला मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत 
देण्याच्या करारात त्याने ओढले नाही तर दुसर्‍या 
बाजूला अमेरिकेशी समझोता करण्याचे धोरण 
स्वीकारण्याचा व चीनशी संबंध तोडण्याचा आपला 


भनोदय दोस्त कम्युनिस्ट राष्ट्रांना कोसिगीनने 
सांगितलेला नाही. 


अध्यक्ष जॉन्सन यांचा दौरा 

या उलट जॉन्सनने. आपल्या पॅसिफिक दौर्‍यात 
बरेच यश मिळविले आहे असे दिसून येते. दक्षिण 
व्हिएटनाममघून दोस्त राष्ट्रांचे लष्कर कोणत्या अटी- 
वर काढून घेतले जाईल ही घोषणा आज महत्त्वाची 
वाटत नसली तरी कालान्तराने उत्तर ग्हिएटनाम 
राजवट जेव्हा त्यावर विचार करू लागेल तेव्हा, 
त्याचे महत्त्व लक्षात आल्याखरीज रहाणार नाही. 
परंतु जॉन्सनची सगळयात मोठी कामगिरी म्हणजे 
कम्युनिस्टेतर राष्ट्रांचे एकमत निर्माण करणे ही 
होय. आशियातील सहा राष्ट्रे व आस्ट्रेलिया या 
राष्ट्रांनी मॅनिला परिषदेत भाग घेतला . व्हिएटनाम- 
मधील युद्धात अमेरिकेचे ते सहकारी आहेत. गेल्या 
जूनमध्ये आसपॅक ( 8]80 ) नावाच्या ' गट 
पॅसिफिकमध्ये निर्माण करण्यात आला. त्यात जपान, 
फोर्मोसा व मेलेशिया या राष्ट्रांचा पण समावेद 
आहे. मॅनिलातील बोलणी ज्यांनी लक्षपूर्वक तपासली 
असतील त्यांना या परिषदेतून आग्नेय आशियात 
एकमत ' निर्माण होण्याची आज्या वाटल्याखरीज 
रहाणार नाही. आसपॅकमध्ये सामील नसलेली 
राष्ट्रेही त्यात सामील होतील असे वाटते. श्री. 
अचीसन यांची अंझुस संघटणा व डलेस यांची 
सिआटो संघटना या दोघांनाही एकत्र आणणारी 
व त्या बाहेरील राष्ट्रांनाही एकत्र बांधणारी संघटना 
निर्माण करण्यात जॉन्सन यांनी यश मिळविले 
आहे असे वाटते. आढिआयी राष्ट्रांना चीनची वाटणारी 
भीती त्यांना एकत्र आणण्यास कारणीभूत झाली. 


अमेरिकेच्या यक्लाला अध्यक्ष माओ व त्याचे 
रेड गाडस्‌ यांनी बराच हातभार लावला आहे. 
पॅसिफिक व हिंदी महासागरातील अनेक राष्ट्रांना 
चीनविरुद्ध अमेरिकेचे लष्करी संरक्षण दिलासा 
देणारे वाटल्यास नवल नाही. आस्ट्रेलिया व 
न्युझिलंडमध्ये जॉन्सनचे जे अपूर्व स्वागत झाले याचा 
अर्थ सहज समजू शकतो. संकटकाली अमेरिका 
आपल्या मदतीला धावेल याची तेथील जनतेस खात्री 
पटली आहे. भारतीय पंत प्रधान श्रीमती गांधी यांनी 


६३ 


उदक, 
कट 
डु; 


"करडगपलनिकययन 


--चफबभफरफ़े४य (४ 
फर्यशम१ ड्‌ 


::नवभारत' 


उत्तर व्हिएटनाममधील वाँबंहल्ले थांववावे ' म्हणून 
अमेरिकेला प्राचारण केळे असले' तरी हिमालया- 
पलीकडील शत्रूशी सामना द्यावा. लागल्यास अमेरिकाच 
उपयोगी पडेल अशी भारताची खात्री आहे. खाजगीत 
तसे अनेक ठिकाणी वोललेही जाते. 


चीनजवळ अण्वस्त्रे आहेत हे नक्की झाल्यापासून 
'आलियातील अधिकाधिक राष्ट्रे अमेरिकेचे छत्र 
स्वीकारीत आहेत. परंतु तिसर्‍या महायुद्धाच्या कल्पनेने 
उघडउघड सवं गोष्टी करण्यास ती धजावत नाहीत. 
मॅनिला परिषदेचे मुख्य उददेश दक्षिण व्हिएटनामचे 
संरक्षण व तेथील शांतता प्रस्थापन हा एंक असून 
सवंध आग्नेय आलियाचा आर्थिक विकास करणें 
हाही होता. सवे आणिआयी राष्ट्रांची संरक्षणयोजनो 
अव्यक्त राहिली असली तरी प्रत्येकाला. त्याची 
जाणीव होती हे मात्र नक्की. सिआटोच्या अनुभवा- 
वरून कोठल्याही गोष्टीची घाई न करता आथिक 
विकासावर भर देण्यास अमेरिका शिंकली आहे. 
जपान, भारत व शेवटी इंडोनेशियालासुद्धा एंकत्र 
आणण्यास धिमपणाचे धोरणच उपयोगी पडेल अशी 
त्यांची खात्री झाली आहे. अमेरिकेचे लष्करी तळ 
या भागात कायम रहाणार नाहीत अशी येथील 
जनतेची खात्री होणे जरूर आहे. अमेरिकेचे अस्तित्व 
फारसे कोणाला पसंत नसले तरी चीनजवेळील 
अप्वस्त्रामुळे अपरिहार्य आहे याचीही. जाणीव सवंत्र 
झालेली दिसत आहे. परंतु उघडपणे मात्र तसे कबूल 
करण्यांस कोणीही तयार होणार नाही. 


उत्तरव्हिएटनामचे सैन्य दक्षिणेतून काढून घेतल्या- 
दिवसापासून सहा महिन्याच्या आत आपले लष्कर 
काढून घेण्याची मॅनिला परिषदेची घोषणा अमेरिकेला 
शोभेशी आहे. अमेरिकेला शांतता पाहिजे आहे याची 
ती ग्वाही आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेला आग्नेय 
आशियात कायमचा तळ ठोकावयाचा नाही असाही 
त्याचा अथं आहे. आपल्या दोस्त राष्ट्रांनी स्वतःच्या 
पायावर उभे रहावे अश्ीच अमेरिकेची इच्छा आहे. 
व म्हणूनच आशिआयी राष्ट्रांनी हळू हळू स्वत:च्या 
संरक्षणाची जबाबदारी घ्यावी असा जॉन्सन यांचा 
प्रयत्न आहे. थायलंडमधील लष्करी तळ काही दिवस 
तरी राहील. पण त्याचा उपयोग फक्त अण्वस्त्रांना 


लागणारा एक तळ येवढाच राहील. व्हिएटनाममध्ये 
शांतता प्रस्थापित झाल्यास त्याची फारशी गरज 
राहणार नाही. जर जपान व भारत यांनी अमेरिका 
व ब्रिटनचे संयुक्‍त अगुछत्र स्वीकारले व दुहेरी .तावा 
असलेली अण्वस्त्रे ( ॥॥188[1]88 ) स्वीकारली 
किवा स्वतःच ती तयार करण्याचे ठरवले तर अमे- 
रिकेला, एकट्यालाच अणुछत्रीचा -भार सोसण्याची 
गरज रहाणार नाही. 


व्हिएटनामला संदेश : 

आपले सैन्य कोणत्या अटीवर काढून घेण्यास 
आपण तयार आहोत या घोषणेत हो-चि-मिन्हलाही 
फार महत्त्वाचा संदेश अमेरिकेने पाठविलेला आहे. 
शांतता प्रस्थापित झाल्यावर काय होईल याचेही' 
चित्र त्यात आहे. दक्षिण व्हिएटनाममध्ये कम्युनिस्ट 
राजवट येणे अशक्य आहे. परंतु कम्युनिस्टांनी 
अल्पसंख्याक विरोधक म्हणून रहाण्यास अभेरिकेचा' 
विरोध नाही. दक्षिण व्हिएटनामला अमेरिकन सेन्य 
कायमचा वेढा देऊन बसणार नाही. हो-चि-मिन्हला 
आपले जीवित कतंव्य म्हणजेच सर्व व्हिएटनाम 
कम्युनिस्ट छत्राखाली एकत्र आणणे-कदाचित सोडून 
द्यावे लागेल. व म्हणूनच लढाई चाल ठेवण्याचा 
अट्टाहासही करण्यास तो तयार होईल. परंतु त्यासाठी 
त्याला फार मोठी किमत द्यावी लागेल. आतासारखीच 
लढाई जर चालू राहिली तर दक्षिणेतील कम्यनिस्ट 
जवळजवळ खलास होतील व हो-चि-मिन्हच्या 
दक्षिण .दरवाज्याजवळ अमेरिकेचा लष्करी तळ 
पडल. दक्षिण व्हिएटनामचे ग्रीस करावे की दक्षिण 
कोरिया करावे हा हो पुढील मख्य प्रदन आहे. 
यात कळच रशियाचेही हितसंबंध गुंतलेले असून आग्नेय 
ा अमेरिकेचा लष्करी तळ कायमचा राहू 
री म 3) इच्छा आहे. गेल्या वर्षी मोठ्या 
हाद * 'ह्एटनाममध्ये पाठविलेल्या अमेरिकन 
वी काय आता दृष्टोत्पत्तीस येत आहे. कारण 
हदला द. व्हिएटनाममधील अस्तित्वच युद्ध- 

. *रय़ास प्रवृत्त होण्यास पुरेसे आहे. 


ते पाच वर्षापूर्वी आग्नेय आशियात शांतता स्थापणे 
प्नवत्‌ वाटत होते. पण या उध्वस्त मुलुखात 
शातता स्थापण आता शक्य वाटू लागले आहे. इंडो- 


क्ष 


अनुक्रमणिका 


उड, 
डी '.) ) गाण 


-करखगघर चिज) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार संकलन 


नेशियातील बदललेली राजवट उपयुक्‍त ठरेल असे 
दिसते. परंतु व्हिएटनाममधीळ अमेरिकन कार्य 
सर्वात महत्त्वाचे आहे. चीनच्या सरहद्दीवर कम्यु- 
निस्टेतर राष्ट्रात स्थैय॑आणण्यावावत अमेरिकेचा 
दृढनिळचय झालेला होता हे सर्वाना समजणे जरूर 
होते. व्हिएटनाममध्ये अमेरिकेने आपल्या लष्करी 
सत्तेचे व शक्तीचे जे प्रदर्शन केले त्यावरून विस्तार- 
वादी शक्‍तींना शह देण्यासाठी अमेरिकन अध्यक्ष 
काय करू शकतात हे सिद्ध झाले. १९४० व्या दशकात 
यरोपमध्ये जे झाले तेच आज आग्नेय आशियात 
होत आहे. अमेरिकन धोरणाभोवती पॅसिफिकमधील 
अनेक राप्टरे जमा करण्यात अध्यक्ष जांन्सन यार्ना 
यक्ष मिळविले आहे. इतिहासाचा निर्वाळा शेवटी 
काहीही होवो आजतरी अध्यक्ष जॉन्सन यांना 
युरोपप्रमाणेच आक्षियातही अमेरिका आपले वचेस्व 
दाखवू दकते हे सिद्ध केले आहे. अमेरिकेचे वजन 
फॅसिफिकमध्ये वाढत आहे. 

_- दि इकॉनॉमिस्ट, लंडन, २९-१०-६६ 


चिनी फटाके- 


इसवी सन नऊ मध्ये चीनने दारूगोळा शोधून 
काढला व त्यानंतर दोनशं वर्षाने फटाक्यातील 
बाण ( 1२०८७ ) शोधून काढला. त्यानतर 
एक हजार वर्षांनी दारुगोळा व वाण एकत्र आणून 
चीनने पहिला अग्निबाण व अणुवॉम्वसुद्धा तयार 
केला. टाकला मकान वाळवंटात चीना मिसिलीनें 
अणवॉम्ब आकाशात. पाचशे मैल दुर नेला. व नतर 
त्याचा स्फोट केला. या अद्वितीय यक्षाची घोषणा 
पेकिंग आकाशवाणीने मध्यरात्री केली. तावडतोब 
स्वर्गीय शांतता गेटावर विद्युत्‌ झोत झळाळले, 
थोड्याच वेळात पिपल्स डेलीचे अंक लोकांना 
मिळाले, तर जनतेचे स्वातंत्र्य सैनिक लालनिद्याण 
घेऊन रस्त्यावरून संचलन करू लागले. 

जागतिक प्रतिक्रिया पण तावडतोब दृष्टोत्पत्तीस 
आली. हो-चि-मिन्हूने हे यक्ष जागतिक शांततेच्या 
दष्टीने फार महत्त्वाचे आहे असे जाहीर केले. परंतु 
य-थांटने त्याबद्दल दुमत व्यक्‍त केले. ' जगात कोठेही 
अणबॉम्बचा स्फोट होणे गेर आहे. असे त्याचे मत 
पडले. जपानने आपला विरोध व्यवत करून पेकिंग 


न व भा 1 स 


अनुक्रमणिका 


जागतिक राजकारणाच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध जात 
आहे असे म्हटले. वॉरसा व पॅरिसमधील कम्युनिस्ट 
वर्तमानपत्रांनी या बातमीस जास्तीत जास्त कमी 
प्रसिद्धी देण्याचा प्रयत्त केला. तर पॅरिसमधील 
स्वतंत्र वतमानपत्रांनी चीन खरोखरीचे अण्वस्त्र 
राष्ट्र वनले असे जाहीर केले. 


मोठी पायरी 


चीनने खरोखरच काय मिळविले ? पाश्चिमात्य 
गप्त खात्याला समजले होते की चीनने थोड्या 
अंतरावर फेकता येईल असे प्रक्षेपणास्त्र ( 801० 
उघाटूे७ ॥ए0९६' 7018816 ) तयार केले 
आहे. व तेच खरे आहे. गेल्या आठवड्यात फुटलेले 
चीनी अस्त्र २० किलोटन वजनाचे होते व त्याचा 
आकार हिरोशिमाला फोडलेल्या पहिल्या अणुबॉम्व- 
एवढा होता. त्याचे वजन तिसर्‍या बॉम्बपेक्षा बरेच 
कमी होते (तिसरा बॉम्ब १३० किलोटनचा होता) 
यावेळी चीनी शास्त्रज्ञांनी बॉम्बचे वजन कमी 
करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला की काय अशी पाइचात्य 
शास्त्रज्ञांना शंका येत आहे. लहानशा युद्धक्षत्रात 
वापरता यावे असे अस्त्र त्यांनी मुद्दाम बनवले आहे 
असे अनेकांचे म्हणणे आहे. जर चीनने हा वॉम्ब 
मुद्दाम लहान वनवला असला परतु त्याची स्फोटक 
शक्‍ती जर मोठ्या बॉम्बएवढीच असली. तर मात्र 
चीनने अण्वस्त्राबावतीत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला 
आहे हे नक्की. त्याचे रेडिएशन किती लांबवर जाईल 
ठरविण्यास काही कालावधी लोटावा लागेल. हे 
स्त्र कोणत्या पद्धतीने उडवले गेले हे अजून अज्ञात 
आहे. पेकिंग त्याभोवती गुप्ततेचे मुद्दामच जाळे 
विणत आहे असे वाटते. चीनीमध्य रॉकेटला अग्निबाण 
ए॥1० ६770५7 ) म्हणतात. त्याचे इंग्रजीत भाषां 
तर “गायडेड मिसिली ' ( जपांतेढत ॥॥18]12 ) 
असे केले गेले. 'गायडेंड मिसिली' या शब्दाला 
अनेक अर्थ प्राप्त झालेले आहेत. काही शास्त्रज्ञांचे 
मते चीनने रशियाच्या एस्‌. एस्‌. ४ ( 885-4 ) 
मिसिलीसारखे वहान वापरले असले पाहिजे. ही 
मिसिली १००० मेल प्रवास करू दकते. पण त्यावर 
जर चीनने अवजड असा अणुबॉम्ब ठेवला असला तर 
ते ५०० मैलच प्रवास करू शकले असेल. 


६५ 


"करखगघर च्च? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


परीघ 

चींनी शास्त्रज्ञांनी कोणतेही तंत्र वापरले असले 
तरी या स्फोटाने टोकियो, टायवे, भॅनिला व नवी 
दिल्ली ही शहरे चीनी अण्वस्त्रांच्या टप्प्यात आळी 
हे सिद्ध झाले आहे. परंतु यां कोणत्याही शहरावर 
हल्ला करण्यापूर्वी चीनला अमेरिकेच्या साध्या वॉम्ब- 
वर्षावाचा व मिसिलीतून सोडलेल्या भयंकर अग्नि- 
वर्षावाची दखल घ्यावी लागेल हे विसरता कामा 
सये. 
भ्रभाबी छाप 

परंतु चीनच्या स्फोटाची खरी किमत राजकीय 
असून जागतिक मनोभूमिकेवरही त्याचा परिणाम 
झाल्याखरीज रहाणार नाही. मॅनिला परिषदेच्या 
वेळीच हा स्फोट घडवून आणला गेला. त्याचप्रमाण 
घरगुती भानगडीत चीनी रेडगाडंची सांस्कृतिक 
क्रांती पण त्यावेळी जोरात आली होती. दोन्हीवर 
जोरदार छाप पाडण्याची जरूरी होती. माओच्या 
विचारसरणीमुळे चिनी शास्त्र मोठमोठ्या गोष्टी 
चुटकीसरशी करीत आहे अज्ञा तर्‍हेचे ब्रातमीपत्र 
पेकिंगमध्ये काढण्यात आले होते. 

चीनमधील सर्वात वरच्या दर्जाचे ७४ शास्त्रज्ञ 
अमेरिकन विद्यापीठांचे पदवीधर आहेत याचा उल्लेख 
मात्र पेकिग कधीही करत नाही. पेकिगचा प्रमुख 
शास्त्रज्ञ डॉ. त्सेन ह्य_- शेन हा ५७ वर्षाचा असून 
अमेरिकेतील कालटेक या प्रख्यात तंत्रशाळेत जेट 
प्रॉपल्शन या विषयाचा मुख्य प्राध्यापक होता. तो 
शांघाय विशवविद्यालयाचा पदवीधर असून १९३५ 


साली मेकॅनिक इं जिनिअरिगच्या शिक्षणाकरता एम्‌- 
आय. टी. मध्ये दाखल झाला. तेथून तो द्ालटेकमध्ये 
गेला. दुसर्‍या महायुद्धात त्याला वसाहत विमान- 
दलात घेण्यात आले. लढाई संपल्यानंतर हिटलरच्या 
मिसिलींचा अभ्यास करण्याकरता नेमलेल्या शास्त्र- 
ज्ञांच्या संघातही तो होता. 


१९५० साली डॉ. त्से आपल्या आई वडिलांना 
भेटण्याचे निमित्त करून शांघायकडे निघाला. त्याला 
चीनकडे जाणार्‍या एका जहाजावर १८०० पौंड 
वजनाचे रॉकेटवरील संशोधन करण्यास लागणारे 
सामान घेऊन जाताना पकडले. अनेक प्रकारच्या 
तपासण्या झाल्यानंतर त्याचेजवळ विदोष ग॒प्त असे 
काही नाही असे ठरविण्यात आले. तो १९३०. पासून 
कायुनिस्ट पक्षाचा समासद होता असे उघडकीस 
आले म्हणून अमेरिकन सरकारने त्याला हद्पार 
करण्याचे ठरविले. परंतु त्याचेजवळ अनेक तर्‍हेची 
गुप्त माहिती असल्यामुळे १९५५ सालपर्यंत त्याला 
कालटेकमध्येच ठेवण्यात आले. अनेक प्रयत्नांनंतर 
त्याला चीनला परत जाण्याची परवानगी देण्यात 
आली. तेथे पोचल्याबरोबर त्याने कामाला. सुरवात 
केली. त्याला चीनी शास्त्रीय अकॅडमीचे सभासद 
करण्यात आले. त्याचे माओबरोबर घेतळेळे फोटो 
सववत्र झळक्‌ लागले. हजार वर्षानंतर चीनने खरे 
अग्निबाण ( 1768 0७४ ) तयार करून 
जगाला चकित केले. 


-टाइम, ४ नोव्हेंबर १९६६ 


६६ 


अनुक्रमणिका 


0 आ 
जण र तकु 


"करखगघर चिडजघज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


1२९2०, ४०. 5, 5177 . नवभारत 
स 1 


१0१५११६१११११११११११११११६ १५८२९११५५१, , 
४०८७३. 
०२५, 
छु. 
श्य्‌ढ 


क 
७५९१०११ बत 
क 


“या वेळेला किनई, वावा माझी बाहुली". 
आणि आईची साडी अगदी नक्को आणणार.  ! 
आता त्यांचे पेसे हरवणं शक्‍यच नाही! 


क 
क 
ढ 
बह 
न 
१५ 


क 


ट्रॅन्हळ्स चेक्सवर । 
कसिशनसुद्धा 
आकारले 

जात नाही! 


उ्हळेर ना 
आता भारतात ट्रॅव्हळस चेवस विकत क्या 
तुम्हाला कमिशनसुद्धां द्यावे लागत न व 
आणि तरीसुद्धा तुम्हांलातीच सतत 
सोब लाभते.कसलीहि काळजी नाही. छे 
अडचण नाही! व 
1; चे स्वतः 
; आणि रु. १०० चे आमचे 6" ' 
आम्ही रु. ५० अ हिता 


दरव्हलसे चेक्स काढलेळे आहेत. बँकेच्या तुम्ही 
उपशाखांच्या १९०० कचेऱ्यांपेकी कोठेडिं हे बेकर 


वटवू शकता. किंवा विमानतळ, हेंटिळे, दुकाने ्ट्य 
'ठिकाणी-येथे आणि परंदेशातसुद्धा असणाऱ्या एजेट' ता 
तुम्ही हे चेक्स वटवू शकता. ते कुठेहि, केब्हाहि वरच 
येतात--बँका बंद झाल्यानंतर सुदधा ! 


सैतैसाळी स्टैट बव 


|: 
॥०६ ॥/३/१. ४. 123 


